मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वषे ३५ 
सप्टेबर १९८२९ 
अंक १२९ 


निवेदन 


दिनांक १ ऑक्टोबर १९८२ पासून 


: नवभारत ? मासिकाची वार्षिक वर्गणी 
रू. ३०/- (तीस रुपये) एवढी करण्यात आली 
आहे आणि फुटकळ अंकाची किंमत रु. ४/- 
( चार रूपये ) करण्यात आली आहे. झपा- 
ख्याने वाढणाऱ्या महागाईच्या ह्या काळात 
: नवभारत ? मासिकामुळे प्राज्ञपाठशाळा 
मंडळाला येणारा तोटा निदान सह्य असावा 
ह्यासाठी आवरयक असलेली ही किमान वाढ 
>गहे. ही गोष्ट ध्यानात धरून मासिकाचे 
बाचक आणि हितर्चितक ' नवभारता 'ला 
असलेला आपला आश्रय पूर्वीप्रमाणेच चाळू 
ठेवतील असा विश्वास आहे. 


संपादक 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
व प्राज्ञपाठशाला मंडळ, वाई संचालित मासिक 


गृवभासती 


वर्ष ३५ । अंक १२ । सप्टेंबर १९८२ 
किमत २ रुपये । वाषिक वगणी १८ रुपये 


2«44नन---:३:::::२:::२:-:८:८-:५८-:::२८२:२२२३::२>>>२२:२२>>>२>>>>>>>>>>>>>> 


अध्यक्ष व विश्वस्त 
तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक 
मे. पुं. रेगे 


संपादकोय पत्रव्यवहार : 

मे. पृ. रेगे, 

संपादक, * नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


व्यवस्थापकीय पत्रव्यवहार : 

श्री. ग. दिक्षीत, 

व्यवस्थापक, “ नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : दि प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३. 
( जि. सातारा ) 


नवभारी 


सप्टेंबर १९८२ 


अनुक्रम 
संपादकीय प्रयोगशाळेत 
संपादकीय प्रथ्वीवरच्या १ 
सूर्य-निमितीचे प्रयत्न १९ 
गुप्त सम्राट द्वितीय चंद्रगुप्ताचा -व. त्रि. चिपळोणकर 
वानप्रस्थाश्रम १ | म. फुळे यांचे लोकशाहीविषयक विचार २८ 
-वा. वि, मिराशी -अशोक चोसाळकर 
वि चळे ग्रंथ-परीक्षणे ३४७ 
उत्कट तारूण्य गळ -झाड, म्हातारीनं क्षाकला कोंबडा. 
डॉ. अरुण लिमये द र 
वै बाचकांचा पत्रव्यवहार ३६ 
-यदुनाथ थत्ते क 
सार-संकलन ३७ 
विठ्ठल, बैकरेश आणि वीरभद्र (उत्तराध) १० | लेखक-सूची ब ळेख-सूची ४१ 
_-रा. चि. ढेरे (नवभारत, वषें ३५ वे, ऑक्टो. ८१-सप्टे. ८२) 
-अ. ना, ठाकूर 
क 
लेखक-परिचय 


श्र वा. वि. मिराशी : संस्कृतचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक; संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्क- 
तीचे गाढे अभ्यासक व संशोधक, ' कमलासदन * धरमपेठ, नागपूर-४४० ०१०. कर यडुनाथ थत्ते : 
माजी संपादक, ' साधना ' साप्ताहिक; क्षिप्रा, पत्रकारनगर, पुणे-४११ ०१६. शै रा. चि. ठेर : 
धम, संस्कृती, सा हित्य क्षेत्रांतील एक अग्रगण्य, व्यासंगी संशोधक, ७७, शनिवार पेठ, पुणे-४११ ०३०, 
कै स. त्र. चिपळोणकर : मराठी विश्वकोशातील भोतिकीचे अभ्यागत संपादक, भोतिकीचे निवत्त 
प्राध्यापक ( इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्स, मुंबई ) , फ्लॅट नं. १०६, अभिनव अपाटंमेंट, ९९६ नवी पेठ, 
पुणे-४११ ०३०. श्र अशोक चोसाळकर' : अधिव्याख्याता, राज्यशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, 
कोल्हापूर-४१६ ००४. क्र पेडित टापरे : किसन वीर महाविद्यालय, वाई येथे मराठीचे प्राध्यापक, 
वाई-४१२ ८०३. क्र शिवाजीराव चव्हाण : किसन वीर महाविद्यालय, वाई येथे मराठीचे प्राध्यापक, 
बाई-४१२ ८०३. 


संपादकीय 


समतेचे मार्ग 


सामाजिक समतेचा एक अर्थ असा, की समाजातील कोणत्याही दोन व्यवतींना, योग्य आणि 
पुरेसे कारण असल्याशिवाय, भिन्न वागणूक देता कामा नये; सर्व बाबतींत त्यांना समान वागणूक 
मिळाली पाहिजे. जर दोन व्यक्‍तींना भिन्न वागणूक देण्यात येत असेल, तर असे करण्याला योग्य आणि 
पुरेसे कारण आहे हे सिद्ध करण्याची जवाबदारी भेद करणाऱ्यांवर पडते. ' समान वागणूक * ह्या शब्द- 
प्रयोगाच्या अर्थात अंतर्भत असलेला एक घटक असा, की सवं व्यवतींना स्वत:चे हित साधण्याची समान 
संधी असली पाहिजे. प्रबोधनाच्या (एन्लायटन्‌मेन्ट) सामाजिक तत्त्वज्ञानात, त्याच्यावर आधारलेल्या 
फ्रेंच राज्यक्तांतीमध्ये; जोतिवा फुले यांच्या सामाजिक विचारात समनेचा अथं प्रामुख्याने असा लावण्यात 
येत होता. ' करिअर ओपन टु टॅलेन्ट ! - वृद्धिमंतांना सर्वे व्यवसायांची दारे खुली असली पाहिजेत - 
ह्या प्रसिद्ध घोषवाक्यात ह्या विचाराचे सार आले आहे. समाजातील सर्वे व्यक्तींचे सामाजिक स्थान 
समान असले पाहिजे आणि स्वतःचे हिंत साधण्याची आणि हे हित साधण्यासाठी आवइ्यक असलेले 
ज्ञान व कौशल्ये संपादन करण्याची समान संधी सर्वांना असली पाहिजे असा ह्या घोषवाक्याचा अथ 
आाहे. 


आज एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. ज्या समाजाची परंपरेने वरिष्ठ थर आणि कनिष्ठ थर 
अशी विभागणी झालेली आहे अशा समाजात सवे व्यक्तींना समान संधी प्रत्यक्षात उपलब्ध करून देणे 
ही अतिशय दुर्घट गोष्ट आहे. उच्च व्यवसायांत प्रवेश करण्याच्या आणि ह्यासाठी आवइयक असलेले 
शिक्षण घेण्याच्या वाबतीत कनिष्ठ थरांतील व्यक्तींवर जी कायद्यांची, संकेतांची, प्रथांची कृत्रिम बंधने 
असतील ती दूर करणे ही तुलनेने सोपी गोष्ट आहे. पण कनिष्ठ थरांतील कुटुंबांत जन्मलेल्या व्यक्‍तींना 
वरिष्ठ थरांतील कुटुंबांत जन्मलेल्या व्यक्‍तींएवढी संघी प्रत्यक्षात प्राप्त करून देणे हे अतिशय कठीण असे 
काम आहे. एखादे कुटुंब सुखवस्तु असते. विशिष्ट सामाजिक थरातील कुटुंब म्हणून ते स्वतःला ओळखते 
आणि ओळखले जाते आणि म्हणून त्याचा एक विशिष्ट सामाजिक दर्जा असतो. त्याच्यात एका पात- 
ळीचे सांस्कृतिक, बौद्धिक वातावरण असते. अक्षया कुटुंबात जन्मलेला आणि वाढलेला मुलगा आपण 
घेतला आणि अतिशय भरीब, निरक्षर, अडाणी कुटुंबात, परंपरेने ज्याचा सामाजिक दर्जा हीन मान- 
ण्यात आला आहे अशा कुटुंबात वाढलेला मुलगा घेतला तर त्या दोघांना खरीखुरी समान संधो मिळू 
शकणार नाही हे उघड आहे. समजा, शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत आहे. समजा, शिक्षणाचा खर्च भाग- 
विण्यासाठी गरीब पालकांच्या मुलांना पुरेसे विद्यावेतन देण्यात येते. समजा, ह्याच्या पलीकडे जाऊन, 
गरीब मुलांनी श्िक्षण अर्धवट सोडून रोजगाराला लागू नये म्हणून ती रोजगाराला लागली असती तर 
त्यांची जेवढी कमाई ज्ञाली असती तेवढी रक्कम त्यांच्या पालकांना देण्यात येते. तरीही ह्या दोन 
मुलांना शिक्षणाची समान संधी आहे असे म्हणता येणार नाही. पहिल्या मुलावर लहानपणापासून 
बौद्धिक आणि सांस्कृतिक संस्कार होत असतात; विशिष्ट पातळीचे शिक्षण आपण घेतले पाहिजे आणि 
विशिष्ट दर्जाच्या व्यवसायात आपण प्रवेश केला पाहिजे ही ईर्षा त्याच्या मनात चेतविली जाईल आणि 
तिचे समाधान जी शिस्त आणि प्रयत्नशीलता आवश्यक असते ती त्याच्या अंगवळणी पडेल असे त्याच्या 
भोवतालचे वातावरण असते. दुसऱ्या मुलाची एकूण परिस्थिती नेमकी ह्याच्या विरुद्ध असते, ह्या दोन 
मुलांना शिक्षणाची समान संधी आहे असे म्हणता येणे कठीण आहे. 


०2 अ 
व 2. 


करखगंघरनचिघजचन, 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
त ठ्ठ 
संगणकीकृत 


दोन नवभारत सप्टेंबर, १९८२ 


समान संधीचे तत्त्व स्पष्ट करण्यासाठी नेहमी वापरण्यात येणारी एक उपमा म्हणजे शयंतीची. 
शर्यत रास्तपणे संघटित करायची तर तिच्यात भाग घेणाऱ्या सर्वांना प्रथम एका सरळ रेषेत आणून 
उभे केळे पाहिजे. त्यानंतर प्रत्येकजण आपापल्या कुवतीनुसार पूढे जाईल किवा मागे पडेल. म्हणजे 
शयंतीचे फलित म्हणून व्यक्‍्तिव्यक्‍तींमध्ये भेद निर्माण होतील; पण रास्तपणे घेतलेल्या शर्यतीचे परिणाम 
असल्यामुळे हे भेद रास्त असतील. आता शर्यत रास्तपणे घ्यायची तर सर्व कुटुंबांना सरळ रेषेत आणून 
ठेवावे लागेल. म्हणजे केवळ आथिक पातळीच नव्हे, तर सामाजिक दर्जा आणि सांस्कृतिक पातळी या 
बाबतीत सवे कुटुंबे समान असतील अशी व्यवस्था करावी लागेल. आता हे साधायचे तर सर्व व्यवसायांचा 
सामाजिक दर्जा समान असावा लागेल. सर्वे व्यवसायांना मिळणारे वेतन समान असावे लागेल. पण 
अशी व्यवस्था असली तर शर्यंतच असू शकणार नाही हे उघड आहे. कारण पुढे जाण्याची किवा मागे 
पडण्याची शक्‍यता असल्याशिवाय शर्यत असु शकणार नाही. पण सवे कुटुंबे जर एका रांगेत ठेवायची 
असतील तर कुणाला पुढे जाऊ देता येणार नाही किवा मागे पडू देता येणार नाही. कारण जो पुढे 
जाईल त्याची मुळे मागे पडलेल्यांच्या मुलांबरोबर एका रांगेत असणार नाहीत. ती काहीशी त्यांच्या 
पुढे असतील. रास्तपणे पुढे जाण्याची किंवा मागे पडण्याची शक्‍यता मोकळी ठेवायची, म्हणजे सव 
व्यक्‍तींना खरीखुरी समान संधी उपल्ब्ध करून देऊनही अधिक गुणवत्तेला पारितोषिके लाभतील 
अशी व्यवस्था करायची तर कुटुंबव्यवस्था नष्ट करावी लागेल, सर्व मुले समान वातावरणात वाढतील 
अशी व्यवस्था करावी लागेल. प्लेटोने हे जाणले होते, 


हा मुद्दा येथेच सोडून दुसर्‍या एका मुद्द्याकडे वळू या. समान संधीच्या ध्येयाचा अर्थ व्यक्‍तींना 
द्यावयाची समान संधी असा न घेता जातींना द्यावयाची समान संधी असा घेता येईल, भारतीय 
समाजव्यवस्था जात ह्या संस्थेवर आधारलेली आहे आणि आपल्या राज्यघटनेने औपचारिक दृष्ट्या 
ही संस्था सोडून दिली असली आणि समाजजीवनाच्या आधुनिक क्षेत्रात -उद्योग, व्यापार, स प 
तंत्रज्ञान, इ... ती अधिकाधिक गरलागू होत असली, ( आणि असल्याचे दिसत असले ) तरी बराच 
मोठा सामाजिक व्यवहार अजून ह्या संस्थेवरच आधारलेला आहे अशी वस्तुस्थिती आहे. हेगेल-मारक्संच्या 
परिभाषेत जात ही जश्ली इतरांसाठी असते तशो ती स्वतःसाठीही असते. म्हणजे अमूक व्यक्‍ती अमक 
जातीच्या आहेत असे इतर जसे माततात तसेच ह्या व्यक्‍ती स्वत:ही मानतात, कोण आपल्या जातीचे 
आहेत आणि कोण नाहीत हे ते ओळखतात आणि एका जातीचे म्हणून आपण सवे एक आहोत आणि 
इतरांहून भिन्न आहोत अशी त्यांची जाणीव असते. कामगाराचे कामगारपण औद्योगिक व्यवस्थेतील 
त्याच्या स्थानावर आणि भूमिकेवर अवलंबून असते. ज्याच्याजवळ इतर काहीच मिळकत नोही आणि 
केवळ आपली श्रमशक्ती भांडवलदाराला विकून ज्याला जगता येते तो कामगार. सुरवातीला 'कामगार 
दुसर्‍या कामगारांकडे आपले प्रतिस्पर्धी, आपली जागा घेऊ शकणारे आपले प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहतो 
आपण जितकी मजुरी मागू तिच्यापेक्षा कमो मजुरी मागून आपली जागा घेतील अशा व्यक्‍ती स्हणजे 
इतर कामगार अशो त्याची त्यांच्याकडे पाहुण्याची दृष्टी राहील. औद्योगिक क्षेत्रात कामगाराचे 
सारखेच स्थान असते आणि सारखीच भूमिका असते म्हणून कामगार असा एक वर्ग वस्तुतः समाजात 
असतो. आणि इतरांच्या दृष्टीनेही- उदा. भांडवलदारांच्या दृष्टीनेही- तो एक वर्ग असतो. पण वरवर 
पाहता आपण एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असलो, तरी वस्तुत: आपले हित समान आहे, आपण एकवटलो 
तर आणि तरच आवण हे सपान हित साधू शकू, आपल्याला मिळणारी मजुरी वाढवून घेऊ शक ही 
जाणीव कामगारांत हळूहळू निर्माण होते. मग कामगार-वर्ग हा * स्वतःसाठी ' असलेला एक वर्ग 
बनतो. उलट, जात ही पहिल्यापासूनच स्वतःसाठी असते. आपल्या जीवनाची सबंध धाटणी, ज्या प्रका- 
रच्या संधी आपल्याला मिळतात त्या आपल्या जातीवर आधारलेल्या असतात हे त्या जातीतील 
व्यक्ती ओळखतात. म्हणून जातीतील व्यक्तींमध्ये एकतेची जाणीव खोलवर रुजलेली असते. 


संपादकीय तीन 


तेव्हा ज्या सामाजिक एककांत (यूनिट), समाजाच्य़ा ज्या घटकांत संधीची समानता प्रस्या- 
पित करायची आहे तो एकक किंवा घटक म्हणजे व्यक्‍ती नसुन जात आहे असे भारतीय संदर्भात 
मानता येईल. आधुनिक जीवनात संधीची समानता म्हणजे शिक्षणाची समानता- ज्ञान आणि कोशल्ये 
संपादन करण्याची समानता- असते ही गोष्ट ध्यानात घेतलो, तर जातिनिहाय समान संधी प्रस्थापित 
करण्यासाठी शिक्षणाची समान संधी जातिनिहाय प्रस्थापित करावी लागेल. आज औपचारिक दृष्ट्या 
प्राथमिक शिक्षणाची समान संधी असली आणि माध्यमिक व उच्च शिक्षणाची (औपचारिक) समान 
संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने काही तजवीज करण्यात आली असली- उदा. आथिक दृष्ट्या 
मागास वर्गातील मुलांसाठी मोफत शिक्षण, दलित जाती व जमाती यांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, 
इ.- तरी प्रत्यक्षात समान संधी प्रस्थापित झालेली नाही ही गोष्ट उघड आहे. भरघोस उत्पन्न 
उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या आणि प्रतिष्ठित असलेल्या व्यवसायांत व नोकऱ्यांत प्रवेश मिळवून देणारे 
शिक्षण घेऊ शकणारे बहुसंख्य विद्यार्थी वरिष्ठ जातींतून आलेले असतात आणि त्यांच्यांत काही 
तुरळक, अतिशय बुद्धिमान, अतिशय जिद्दीचे आणि अतिशय चांगल्या नशिबाचे असे खालच्या जातींचे 
विद्यार्थी असतात. जातिनिहाय शिक्षणाची समान संधी प्रस्थापित करण्यासाठी बुद्धिपुरस्सर खास 
कायंक्रम आखावा लागेल. 


एक तर सर्व मुला-मुलींना चांगल्या गुणवत्तेचे निदान प्राथमिक शिक्षण प्रत्यक्षात मिळते आहे 
असे पाहावे लागेल किवा जातिगणिक, त्या, त्या जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विशिष्ट संख्येच्या 
मुला-मुलींना चांगले प्राथमिक शिक्षण द्यायची सोय करावी लागेळ. आजच्या परिस्थितीत पहिला 
पर्याय व्यवहार्य नाही. तेव्हा दुसऱ्या पर्यायाची कास धरावी लागेल. तेव्हा शिक्षणाचे सावंत्रिकौकरण 
करण्याचा कार्यक्रम चालू असतानाच प्रत्येक जातीच्या संख्येच्या प्रमाणात त्या, त्या जातीच्या हुषार 
व कष्टाळू मुलांना निवडून त्यांना चांगले प्राथमिक शिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी लागेल. शिक्ष- 
णाच्या पुढच्या प्रत्येक टप्प्यावर ही व्यवस्था अमलात आणावी लागेल. सर्वे अभ्यासक्रमांमध्ये प्रत्येक 
जातीच्या विद्यार्थ्यांना त्या जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रवेश द्यावा लागेल. अभ्यासक्रमाच्या 
प्रत्येक टप्प्यावर पुढल्या टप्प्यासाठी किंवा त्याच्यावर आधारलेल्या अन्य अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांची 
जी निवड होईल ती जातिंगणिक होईल; त्य़ा, त्या जातीच्या विद्यार्थ्यांमधून होईल. स्पर्धा असेल ती 
विक्षिष्ट जातीच्या विद्यार्थ्यांमधील अंतर्गत स्पर्धा असेल. शिवाय बौद्धिक संस्कृती, व सामाजिक दर्जाच्या 
जाणिवेतून निर्माण होणारा आत्मविश्वास आणि ईर्षा मनात मुरलेली असल्याशिवाय शिक्षणाची 
समान संधी लाभत नाही. तेव्हा प्रतिष्ठित नोकऱ्यांत आणि व्यवसायांत सवे जातींच्या तरुणतरुणींना 
लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखून उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. 


ह्याचा अर्थ असा, की सावंजनिक्र क्षेत्रातील सर्वे पातळ्यांवरचे शिक्षणक्रम आणि नोकऱ्या 
यांच्यांत प्रत्येक जातीसाठी तिच्य़ा लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षित ( रिझव्हेंड ) जागा ठेवाव्या 
लागतील. ह्याचा एक परिणाम असा होईल, को आज ज्या प्रगत जाती आहेत त्यांच्यांतील ब॒द्धिमान 
विद्यार्थ्यांतील बहुसंख्यांना, त्यांची गुणवत्ता असुनही लाभदायी अभ्यासक्रमांत प्रवेश मिळणार नाही. 
म्हणजे ह्या विद्यार्थ्यांना पुढे कनिष्ठ नोकऱ्या आणि व्यवसाय यांच्यांत शिरावे लागेल. ह्यातून बराच 
सामाजिक क्षोभ उद्‌भवेल. ह्यावरील एक तात्पुरता उपाय असा, कौ प्रगत जातींतील व्यक्‍तींनी आपल्या 
जातींतील विद्यार्थ्यरांसाठी लाभदायी अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या खाजगी शिक्षणसंस्था स्वतःच्या खर्चाने 
चालवाव्य़ा. हा उपाय तात्पुरता ठरेल असे म्हणण्याचे कारण हे, को हे अभ्यासक्रम शिकून बाहेर 
पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संबंधित व्यावसायिक जीवनवृत्तींत (करिअसंमध्ये ) प्रवेश मिळत राहील 
असे नाही. उदा. समजा ह्या शिक्षणसंस्थांतून जे अभियंते बाहेर पडतील त्यांना नोकऱ्या 
मिळायच्या तर पुरेसे उद्योगधंदे खाजगी क्षेत्रांत असावे लागतील, पण एक तर खाजगी उद्योगांनाही 


न््र्ट नवभारत सप्टेंबर, १९८२ 
77८९) | 


सरवर नियंत्रणाखाली असलेले बरेच भांडवल लागते. ह्या अर्थाने खाजगी | उद्योगहो निमऱसार्वजनिक 
वस्त कर्ण म्हणून सरकारी नियंत्रणाखाली येतात. तेव्हा ह्या उद्योगांतही सा[तजरनिंक श्रिक्षण- 
संस्थांतून शिकून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी जातिनिहाय आरक्षित नोकऱ्या देण्यात आल्या पाहिजेत 
असा आग्रह सरकार धरू शकेल, शिवाय खाजगी उद्योगांचे क्षेत्र केवढे राहील हे सरकारी धोरणावर 
अवलंबून राहील. 
तेव्हा उच्च व्यवसायांत सवे जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्थान देण्याच्या धोरणाचा 
एक अटळ परिणाम असा कौ, काही काळानंतर प्रत्येक प्रगत जातीमध्ये काही मूठभर उच्च व्यवसायांत 
असलेली मंडळी, काही मध्यम प्रतीच्या व्यवसायांत असलेली मंडळी आणि बरीच कनिष्ठ व्यवसायांत 
असलेली मंडळी आढळून येतील. प्रत्येक प्रगत जातीमध्ये आथिक-सांस्कृतिक उतरंड निर्माण होईल. 
आजही काही प्रमाणात ही गोष्ट आढळून येते. उच्च व्यवसायांत असलेल्या बहुसंख्य व्यक्ती प्रगत 
जातींमधील असल्या तरी प्रगत जातोंतील वहुसंख्य व्यवती उच्च व्यवसायांत नाहीत. पण सामान्यपणे 
एका विशिष्ट आथिक-सामाजिक-सांस्कृतिक रेषेखाली प्रगत जातींमधीळ व्यक्‍ती आढळून येत नाहीत. 
मध्यम दर्जाच्या व्यवसायांखाली प्रगत जातींमधील व्यक्ती क्वचितच आढळतात. हो स्थिती पुढे फार 
काळ टिकणार नाही. कारण मध्यम दर्जाच्या व्यवसायांवर इतर जातींचे त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात 
दडपण येईल, हे भवितव्य दिसत असल्यामुळे प्रगत जातींना हे धोरण मान्य 
ते रेटण्यासाठी सर्वाधिकारशाही राज्यव्यवस्था निर्माण करावी लागेल. 
ह्या धोरणामुळे राष्ट्रीय कार्यक्षमतेची काही काळ हानी होईल, कारण भाज जास्तीत जास्त 
गुणवत्ता अंगी असलेल्या अनेक व्यक्तींच्या ऐवजी कमी गुणवत्तेच्या व्यःतींना जबाबदारीची पदे द्यावी 
लागतील. सामाजिक व्यवहाराच्या कित्येक क्षेत्रांमध्ये ह्यामुळे होणारी हानी चढत्या भाजणीची असेल. 
उदा. अध्यापनाच्या क्षेत्रात वाईट शिक्षकांमुळे कमी गुणवत्तेचे दिद्यार्थी तयार होतील आणि ह्या 
कमकुवत विद्यार्थ्पांमुळे इतर सामाजिक क्षेत्रांत (तुलनेने) जी हानी होईल ती होईलच; पण अधिक 
वाईट अध्यापक निर्माण होऊन पुढे अधिकच वाईट विद्यार्थी तयार होतील. वैज्ञानिक संशोधन आणि 
तंत्रज्ञान या क्षेत्रात आज एवढ्या वेगाने प्रगती होत आाहे, की राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अधिकांत अधिक 
गुणवत्तेच्या अधिकांत अधिक व्यक्‍तींना तयार करून ह्या क्षेत्रात प्रविष्ट करणे अत्यावश्‍यक झाले आहे. 
द गोष्ट साधायची तर कुठेही आरक्षित जागा ठेवता येणार नाही. अर्थात ही हाती तात्पुरती- दोन 
एक पिढ्या जाईपर्यंत होणारी-असेल. त्यांनंतर चांगल्या गुणवत्तेचे लोक सर्व जातींमधून उपलब्ध 
होतील. 
ह्या धोरणामुळे जाती नव्हेच तर उपजातीही अधिक चिवट होतील, कारण निवड जातोंमधन 
न होता उपजातींमधून केली तर उपजातींतील कोणत्याही विद्यार्थ्याला केवळ आपल्पा उपजातीतीछ 
स्पर्धकांना तोंड द्यावे लागते आणि त्याची निवडले जाण्याची संभाव्यता वाढते. 
आणखी एक शक्‍यता अशी आहे, को दोव पिढ्यांनंतर प्रत्येक जातींमधून उच्च व्यवसायांत 
शिरलेल्य़ा ज्या व्यक्‍ती आणि कुटुंबे आहेत त्यांचा मिळून एक सामाजिक-सांस्क्ृतिक दष्ट्या एक- 
जिनसी असलेला वर्गे तयार होईल आणि तो ह्या धोरणाला विरोध करील, लु 
आणि हे धोरण निर्धाराने अमलात आणणारा जो राजकीय पक्ष करि 
कुटुंबांची मिळून दोन पिढयांनंतर एक प्रगत जात होईल. 


होणे अशक्यप्राय आहे. 


वा गट असेल त्यातील 


0: 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


गुत्त सम्राट द्वितीय चन्द्रगुस्ताचा वानप्रस्थाश्रम ! 


वा. वि. मिराशी 


आपल्या वैदिक धर्मात त्रैवणिकांकरिता ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, आणि संन्यासी असे चार आश्रम 
विहित आहित. त्यांपैकी वानप्रस्थाश्रम केव्हा घ्यायचा 
याविषयी मनृस्मृतीत (६.२) पुढील इलोक आला 
आहे - 

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्दलीपलितिमात्मन: । 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 

' गृहस्थाश्रमी जेव्हा पाहील, को आपल्या अंगा- 
वर सुरकुत्या आल्या आहेत, आपले केस पिकले 
आहेत आणि आपल्या मुलाला अपत्य झाले आहे 
तेव्हा त्याने (वानप्रस्थाश्रमाकरिता) अरण्यात जावे. 

पूर्वोक्त चार आश्रमांपैकी पहिल्या दोनचे पालन 
सामान्यतः: केले जात असे, पण वानप्रस्थाश्रमाचा 
स्वीकार क्वचितच केला जात असावा. राजेलोकां- 
पैकी त्याचा अवलंब करणारे फारच विरळा असावे. 
कालिदासाने “ रघुवंशा त दिलीप, रघु, सुदर्शत 
इत्यादी राजांनी तो स्वीकारल्याचा निदेश केला 
आहे. ही ज्ञाली पौराणिक राजांची कथा. ऐतिहा- 
सिक कालात कोणी राजाने वनात जाऊन आणि 
तेथे कंदमूलफलांवर निर्वाह करून आपली नित्य- 
नैमित्तिक धमंकृत्ये करीत, आत्मानात्मविचारात 
आणि योगाभ्यासात कालक्रमणा केली असल्याचे 
माहीत नाही. पण वानप्रस्थाश्रमाचे ऐतिहासिक 
कालातील एक उदाहरण डॉ. देवदत्त रामकृष्ण 
भांडारकर यांनी नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या 
1180018 0. 16 77७8] 7 ७०१७ 
71128 ( आद्य गुप्त राजांचे कोरीव लेख ) या 
ग्रंथात दाखविले आहे. त्याचो चर्चा प्रस्तुत लेखात 
करावयाची आहे. 

या ग्रंथाचा मोठा इतिहास आहे. आता प्रसिद्ध 
झालेली हो त्याची दुसरी आवृत्ती. पहिली आवृत्ती 

न. भा. १ 


सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी, सन १८८८ मध्ये, कॉर्पस 
इस्स्क्रिप्शनम्‌ इंडिकॅरम (भारतीय उत्कोणेलेखसंग्रह ) 
या विख्यात ग्रंथमालेचा तिसरा खंड म्हणून प्रका- 
श्रित झाली होती. ती गेळी पन्नास-साठ वर्षे अत्यंत 
दुमिळ झाली होती. त्या ग्रंथाची सुधारून आणि 
मध्यंतरीच्या काळात प्राप्त झालेले कोरीव लेख 
घालून दुसरी आवृत्ती काढण्याचे काम सुमारे पन्नास 
वर्षांपूर्वी, सन १९३५ मध्ये, डॉ. देवदत्तपंत भांडार- 
कर यांच्याकडे सोपविले होते. ते त्यांनी १५ वर्षे 
वरिश्रम करून सन १९५० मध्ये, आपल्या निधना- 
पूर्वी थोडेच दिवस, पूर्ण केळे आणि त्याचे हस्त- 
लिखित भारतीय पुरातत्त्वखात्याच्या स्वाधीन केले. 
छपार्ईपूर्वी त्यात थोडीबहुत ठाकठीक करणे अवइ्य 
असल्यामुळे ते दीघे काळ अप्रकाशित राहिले होते. 
आता डॉ. वहादूरचंद्र छाबडा आणि डॉ. गोविद 
स्वामिराव गै यांनी ते काम हाती घेऊन नुकतीच 
त्या ग्रंथाची ही दुसरी आवृत्ती प्रकाशित केली आहे. 
डॉ. भांडारकरांनी पहिल्या आवृत्तीतील गुप्तोत्तर- 
कालीन लेख गाळून आणि नंतर मिळालेले गुप्तांचे 
लेख घालून ही दुसरी आवृत्ती अद्ययावत केली आहे. 
या नवीन आवृत्तीत डॉ. भांडारकरांनी प्रस्ता- 
वनेत प्रथमच गुप्तांचा राजकोय इतिहास, तत्कालीन 
राज्यपद्धती, सामाजिक, धार्मिक आणि साहित्यिक 
इतिहास आणि इतर काही महत्त्वाचे प्रश्‍न यांची 
सविस्तर चर्चा केली आहे. डॉ. भांडारकर हे पट्टोचे 
प्राचीन भारतीयेतिहासज्ञ आणि संशोधक होते. 
त्यांनी अनेक ठिकाणी आपली गृप्तेतिहासविषयक 
नवीन सते प्रतिपादिली आहेत. त्यांतील काही धक्का- 
दायक आणि भ्रामक आहेत. सत्यान्वेषणाथे त्यांचे 
चिकित्सक परीक्षण केले पाहिजे. त्यांच्या तशा एका 
विधानाची चर्चा प्रस्तुत लेखात करावयाची आहे. 


यर नवभारत 


गुप्त सम्राट द्वितीय चन्द्रगुप्त हा गुप्त वंशा- 
तील अत्यंत विख्यात राजा होऊन गेला. गेल्या 
शे-दीडशे वर्षांतील संशोधनाने त्याच्याविषयी वरीच 
माहिती आता उपलब्ध झाली आहे. त्याचे साम्राज्य 
उत्तर भारताच्या विस्तृत प्रदेशावर पसरले होते. 
दक्षिण भारतातही त्याचा बराच वचक असावा. 
त्याने विक्रमादित्य ही पदवी धारण केली होती. 
कविकुलगुरू कालिदास हा त्याच्याच दरबारी होता 
वर्गरे माहिती आता उपलब्ध झाली आहे. पण त्याने 
वानप्रस्थाश्रम स्वीकारण्याकरिता दूरच्या पंजाब 
प्रांतात जाऊन काही काळ तेथे वास्तव्य केले होते 
ही माहिती मात्र नवीन आणि धक्कादायक आहे. 
तिच्या प्रमाणांचे परीक्षण केले पाहिजे. 

डॉ. भांडारकरांचे पूर्वोक्त मत पुढील प्रमाणांवर 
आधारित आहे- 

दिल्लीच्या दक्षिणेस ९ मैलांवर मेहरोली नामक 
गावात कुतुबमिनारजवळ एका सखल जागेत एक 
गोल लोहस्तंभ उभा आहे. तो खालपासून वरपयंत 
थोडा निमुळता होत गेला आहे. त्याचा खालचा 
व्यास १६ इंच आणि वरचा १२ इंच असुन त्याची 
उंची २३ फूट, ८ इंच आहे. त्यावर खालील लेख 
कोरला आहे'- 

झळ १. यस्योद्दत्तंयतः प्रतीपमुरसा शत्रून्समेत्या- 
गतान्वड्‌गेष्वाहवर्वात्तमोभिलिखिता खड्गेन कीत्ति- 
भूंजे[॥*] 

२. तीर्त्वा सष्त मुखानि येन समरे सिन्धोज्जिता 
वाहिका यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिव्वीर्य्यानिल- 
दक्षिण: [॥ १॥*] 

३. खिन्नस्येव विसूज्य गां नरपतेग्गामाभ्रितस्ये- 
तरां मूर्त्या कम्मंजितार्वान गतवतः कोर्त्या स्थितस्य 
क्षितो[1*] 

४. शान्तस्येव महावने हुतभूजो थस्य प्रतापो 
महाज्नाद्याप्युत्सृजति प्रणाशितरिपोय्येत्नस्य शेष: 
क्षितिम [॥२॥* ] 

५. प्राप्तेन स्वभुजाज्जितळ्च सुचिरञ्चैकाधि- 
राज्यं क्षिती चन्द्राह्नेन समग्रचन्ध्धसदृशीं वक्‍त्रश्चिय 
विभ्रता [1*] 

६ तेनायं प्रणिधाय भूमिपतिना धा (भा ) वेन 
विष्णो (ष्णौ ) मति प्रान्शुविष्णुपदे गिरौ भगवतो 

विष्णोध्वंजः स्थापितः [॥ ३॥ *] 


सप्टेंबर, १९८२ 


या तीन इलोकांचा फ्लीटने केलेला आणि आता- 
पर्यंत मान्य झालेला अनुवाद येणेप्रमाणे-- 

(१) वंग देशामध्ये जमून चालून आलेल्या शत्रूंना 
आपल्या छातीने मागे सारत असता ज्याच्या बाहू- 
वर (शत्रूंच्या) खड्गाने कीर्ती कोरली गेली होती, 
ज्याने सिन्धुनदीची सात (ही) मुखे (तिला मिळ- 
णाऱ्या नद्या) पार करून समरांगणात बाहीकांना 
जिंकले होते; ज्याच्या प्रतापरूपी वायूने दक्षिण 
सागर अद्यापि सुगन्धित झाला आहे; 

(२) जो जणू काय श्रान्त झाल्यामुळे एका गोचा 
(पृथ्वीचा) त्याग करून दुसर्‍या गोचा (स्वर्गाचा) 
आश्रय घेता झाला; जो आपल्या कर्माने (पुण्या- 
ईने) प्राप्त झालेल्य़ा (स्वर्गरूपी ) स्थानास स्वस्वरू- 
पाने गेला असून (केवळ) कोर्तीने पृथ्वीवर अद्यापि 
विद्यमान आहे; ज्याप्रमाणे एखाद्या मोठ्या मर- 
ण्यात दावाग्नि शांत झाला तरी त्याची उष्णता 
तेथे काही काल नष्ट होत नाही, त्याप्रमाणे शत्रचे 
निर्दालन करणार्‍या ज्याचा अवशिष्ट महाप्रताप 
अद्यापि पृथ्वीवरून नाहीसा होत नाही; 

(३) ज्याने आपल्या बाहूंनी दीघेकाल्पर्यंत 
पृथ्वीचे साम्राज्य मिळविले होते त्या पुर्ण चन्द्राप्रमाणे 
मुखश्री असलेल्या, चन्द्र नामक राजाने भकक्‍्तियक्‍त 
अन्त:करणाने विष्णुपद पर्वतावर भगवान विष्णूचा 
उंच असा (हा) ध्वजस्तंभ उभारला आहे. न 

या लेखात उल्लेखिलेल्या काही बाबी वादग्रस्त 
होऊन त्यांवर अनेक संशोधकांनी भिन्न भिन्न मते 
प्रतिपादिली आहेत. त्यांची चर्चा आता करू, 

वरील तिसर्‍या इलोकात हा स्तंभ विष्णपद 
गिरीवर उभारला भाहे असे म्हटले आहे. सध्या तो 
ज्या ठिकाणी आहे ते स्थान सखल असून त्याला 
कोणत्याही अर्थाने गिरि (पर्वत) म्हणणे योग्य 
होणार नाही. तेव्हा दिल्ली येथील दोन अह्योक 
स्तंभांप्रमाणे हा लोहस्तंभ दुसरीकडून आणन 
मेहरोली येथे उभा केला असावा. या स्तंभाविषयी 
तशी परंपरागत समजूतही आाहे. असे म्हणतात, को 
हा स्तंभ तोमर राजवंशाचा मूळपुरुष अनंगपाल याने 
स्त्रिस्तोत्तर आठव्या शतकाच्या भारंभी दिल्लीस 
आणला होता. पण तसे असल्यास जेथून तो आणला 
ह ध्यात निश्‍चित केले पाहिजे. सुदेवाने या बाबतीत 

वाल्मीकि रामायणा'चा पुरावा उपलब्ध आहे. 


गुप्त सप्राट द्वितीय चन्द्रगुप्ताचा वानप्रस्थाश्रम ३ 


* रामायणा'त असे म्हटले आहे को राम, लक्ष्मण 
व सीता वनवासाकरिता निघून गेल्यावर दशरथ 
राजा मृत्यू पावला. तेव्हा आपल्या आजोळी (केकय 
देशात ) गेलेल्या भरताला भणण्याकरिता वसिष्ठ 
क्रषींनी केकय देशाची राजधानी गिरित्रज येथे 
जासूद पाठविले. त्यांच्या मार्गाचे ' रामायणा 'तील 
वर्णन पाहा - 
ययुमंध्येन वाहीकान्‌ सुदामानंच पवंतम्‌ । 
विष्णो: पदं प्रेक्षमाणा विपाश्यां चापि श्लाल्मलीम्‌ । 
(ते जासुद बाहीक देश आणि सुदामा पवेत याच्या 
मधून जाऊन विष्णुपद आणि विपाशा व शाल्मली 
या नद्या पाहत पाहत गिरिब्रजाला गेले. ) 
या इलोकात मेहरोली लेखातल्याप्रमाणे विष्णुपद 
आणि बाह़ीक देश या दोहोंचाही निदेश आहे. 
म्हणून विष्णुपदाचे स्थान ठरविण्यास हा इललोक 
अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विष्णुपद हा पर्वेत पंजाबात 
गुरुदास आणि कांगरा जिल्ह्याच्या सीमेजवळ 
विपाशा ( बिआस्‌ ) नदीच्या गेचक्याला लागून 
असला पाहिज. 
विष्णुपद गिरीचे स्थान निश्‍चित झाले. आता 
ज्या चन्द्र नृपतीने हा स्तंभ उभारला तो कोण हा 
प्रश्‍न सोडविला पाहिजे. यावरही विविध मते व्यक्‍त 
झाली आहेत. फ्लीटच्या मते तो “ महाराजा- 
धिराज! ही पदवी गुप्त वंशात प्रथम धारण कर- 
णारा प्रथम चन्द्रगुप्त असावा. पण त्याच्या काळी 
गुप्तांचे राज्य प्रस्तुत लेखात वणिल्याप्रमाणे 
विस्तृत झाले नव्हते. तसेच त्याची कारकोदं 
दीघंकाळ चालली नव्हती. तेव्हा तो त्या लेखात 
वणिलेला चन्द्र नृपति असणे शक्‍य नाही. दुसरे 
काही संशोधक हा चन्द्र नृपति म्हणजे बंगालातील 
सुसुनिया येथील प्रस्तर लेखात उल्लेखिलेला चन्द्र- 
वमंन्‌ असावा असे म्हणतात. पण तोही लहानसाच 
राजा होता. त्यालाही मेह्रौली लेखातील वणेन 
लागू पडत नाही. तिसरे मत तो चन्द्र नृपति गुप्त 
वंशातील विख्यात राजा द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य होय असे आहे. ते मात्र स्वीकार्य आहे. कारण 
त्या स्तंभलेखातील वर्णन त्याला बरोबर जुळते, कसे 
ते पाहा: 
या चन्द्रगुप्ताचा पिता समुद्रगुप्त याने बंगाल देश 
जिंकला होता खरा; कारण त्याच्या प्रयाग येथील 


प्रशस्तीत त्याने समतट देश पादाक्रांत केल्याचा 
निदेश आहे. समतट म्हणजे बंगालच्या मैमनसिंग, 
डाक्का, सिलहेट, टिप्पेरा इत्यादी जिल्ह्यांचा प्रदेश 
होय. यण तसे असले तरी समुद्रगुप्ताच्या अधि- 
पतींनी द्वितीय चन्द्रगुप्ताचे आधिपत्य झुगारून 
देण्याचा प्रयत्त केला असणे असंभवनीय नाही. 
शिवाय, या चन्द्रगुप्ताचे साम्राज्य उत्तर भारताच्या 
विशाल भागावर पसरले होते यात संशय नाही. 
दक्षिणेतील विदर्भाचे वाकाटक, कुन्तलाचे राष्ट्रकूट 
इत्यादी राजांशी त्याचे संबंध मैत्रीचे आणि वैवा- 
हिक नात्यांनी दृढ झालेले असे होते. तेव्हा “त्याच्या 
महाप्रतापरूपी वायूने दक्षिण सागर अद्यापि सुग- 
न्थधित झ्ञाला आहे! हे मेहरोली लेखातील वणंन त्याला 
ठीक जुळते. त्याने पंजाबवर स्वारी करून नेत्रदीपक 
विजय मिळविला असणे असंभवनीय नाही. त्याच्या 
त्या स्वारीला तसेच कारणही क्षाले होते असे दाख- 
विता येते. 

अलीकडील चाळीस-पन्नास वर्षाच्या संशोधनाने 
सिद्ध झाले आहे, की समुद्रगुप्तानंतर द्वितीय चन्द्रगुप्त 
गादीवर आला नव्ह्ता तर त्याचा वडील मुलगा 
रामगुप्त याला ती गादी मिळाली होती. नंतर 
लौकरच रामगुप्ताने आपला पिता समृद्रगुप्त याचे 
अनुकरण करून तत्कालीन कुषाण नुपतीच्या पंजाब 
प्रदेशावर स्वारी केली. त्याने आपल्या बरोबर 
आपला धाकटा भाऊ चन्द्रगुप्त आणि राणी ध्रुवदेवी 
किंवा घ्रुवस्वामिनी हिलाहो घेतले होते. या स्वारीत 
रामगुप्ताचा सपज्लेल पराभव झाला आणि स्वतःला 
आणि स्वतःच्या संन्याला परत जाऊ देण्याकरिता 
स्वतःची राणी शत्रूकडे पाठविण्याची अत्यंत अप- 
मानकार॒क अट कबूल करावी लागली. पण चन्द्र- 
गुप्ताला ही नामुष्कीची अट मुळीच मान्य होईना. 
त्याने स्वतः ध्रुवस्वामिनीचा वेष घेऊन आणि काही 
शूर व विदववासू सैनिकांस तिच्या दासींचा वेष 
देऊन कुषाणांच्या छावणीत प्रवेश केला आणि 
योग्य संधो साधून त्यांनी शत्रूला व त्याच्या प्रमुख 
अधिकाऱ्यांना कंठस्नान घातले आणि रामगृप्ताची 
आणि त्याच्या सेन्याची या बिकट प्रसंगातून सुटका 
केली. पुढे त्या दोन भावांत वितुष्ट उद्‌भवून 
रामगुप्त मारला गेला आणि चन्द्रगुप्त गादीवर 
आला, 


1: नवभारत 


वरील सकृहशंनी असंभाव्य वाटणारी हकीकत 
अलीकडे प्राप्त झालेल्या अव्वल दर्जाच्या पुराव्या- 
वरून आता सिद्ध झाली आहे. 

गादीवर आल्यावर चन्द्रगुप्ताने पंजाबच्या कुषाण 
शत्रूवर सुड घेण्याचे ठरविले असल्यास नवल नाही. 
त्यानें त्या देशावर स्वारी करून नेत्रदीपक विजय 
मिळविला. त्याचे स्मारक म्हणून विष्णुपद पर्वतावर 
हा लोह्स्तंभ उभारला असावा. त्यावरील लेख मात्र 
त्याच्या निधनानंतर त्या स्तंभावर कोरलेला दिसतो. 
म्हणून त्यात त्याच्या कारकीर्दीतील अनेक घटनांचा 
निदेश आहे. 

याप्रमाणे या मेहरोली लेखाची समाधानकारक 
उपपत्ती लावता येते. ती आतापर्यंत सर्वे संशोधकांना 
मान्य झाली होती. पण डॉ. देवदत्तपंत भांडारकरांनी 
त्याची निराळीच उपपत्ती लावली आहे. तिचे आता 
चिकित्सक परीक्षण करू. 

डॉ. भांडारकरांनी पुढील इलोकार्धाचा निराळाच 
अथे लावून त्यावर आपली उपपत्ती आधारली 
आहे- 
ख्रिन्नस्येव विसूज्य गां नरपतेर्गामाश्वितस्येतरां मूर्त्या- 
कर्मजितार्वान गतवतः कोर्त्या स्थितस्य क्षितौ ॥ 

या इलोकार्धाचा डॉ. भांडारकरांनी केलेला अथे 
येणेप्रमाणे- 

जणू काय खिन्न झाल्याप्रमाणे ज्या चन्द्र राजाने 
एका गोचा ( जिंकलेल्या पृथ्वीवरील प्रदेश्याचा ) 
त्याग करून दुसऱ्या गोचा ( विष्णुपदाचा ) आश्रय 
केला होता; जो ( धार्मिक ) कृत्याकरिता ( वान- 
प्रस्थाश्रमाकरिता ) जिकलेल्या प्रदेशात स्वदेहाने 
( स्वत: ) गेला होता आणि त्या प्रदेशात (क्षितो) 
कीतिरूपाने राहिला होता (त्या चन्धनृपतीने हा 
स्तंभ उभारला.) , 

डॉ. भांडारकरांनी केलेला हा अर्थ अत्यंत ओढा- 
ताणीचा असुन अग्राह्य आहे. ' खिन्नस्येव ' इत्यादी 
इलोकार्धात “गो शब्द दोनदा आला आहे. त्याचा 
अर्थ * लोक ” किंवा ' भुवन ' असा आहे. चद्धधनृप- 
तीने जणू श्रान्त झाल्याप्रमाणे एका ' गो 'चा म्हणजे 
या भूलोकाचा त्याग करून दुसर्‍या “गो 'चा 
म्हणजे स्वर्गाचा ञश्रय केला असा त्याच्या पहिल्या 
पदाचा अर्थ आहे. तेथे ' पृथ्वीचा त्याग करून 
विष्णुपदाचा आश्रय केला ? असा अर्थ करणे हास्या- 


सप्टेंबर, १९८२ 


स्पद होईल. कारण विष्णुपद पवेतही पृथ्वीवरच 
आहे. तसेच तो वानप्रस्थाश्रमाकरिता विष्णुपद- 
गिरीला गेला हे म्हणणेही तसेच हास्यास्पद आहे. 
येथे वानप्रस्थाश्रमाचा सुचक असा एकही शब्द 
नाही. शिवाय, वानप्रस्थाश्रमाकरिता पाटलिपुत्राहून 
( किवा उज्जयिनीहून* ) पंजाबासारख्या दूरच्या 
प्रदेशात जाण्याची मुळीच जरूरी नाही. त्याला तो 
आश्रम मगधात (किवा माळव्यात) सहज घेता 
आला असता. 
पुढे * मूर्त्या कमंजितार्वान गतवतः कोर्त्या 
स्थितस्य क्षिती ' या पादातील चन्द्र नृपतीच्या दोन 
क्रियांमधील भेद सुस्पष्ट आहे. चन्द्र नृपति स्वस्वरू- 
पाने स्वर्गाला गेला, पण स्वकोर्तीने तो पृथ्वीवर 
विद्यमान आहे असे येथे विवक्षित आहे. ' तो वान- 
प्रस्थाश्रमाकरिता (कमणे) जिंकलेल्या प्रदेशात गेला 
आणि तेथे कोतिरूपाने राहिला ' असे म्हणण्यात 
त्या पदाचे सवं स्वारस्य नष्ट होत आहे. थोर मनष्य 
निधन पावून परलोकी जातो, तेव्हा त्याचे वर्णन 
* पृथ्वीवर कोतिरूपाने राहिलेला ' असे करण्याचा 
प्रधात आहे. त्याला अनुसरून येथील शब्दयोजना 
केली आहे. अश्ली अनेक स्थले संस्कृत वाडूमयातून 
दाखविता येतील.' तेव्हा मेहरोली स्तंभावरील लख 
कोरला तेव्हा चन्द्र नृपति निधन पावला होता 
याविषयी मुळीच संशय राहू नये, डॉ. भांडारकरांनी 
केलेला या इल्लोकाचा अथ सर्वस्वी चुकीचा आहे. 
डा. भांडारकर चांगले संस्कृतज्ञ होते. त्यांनी 
या इलोकाचा असा विपरीत अर्थ कसा केला असा 
प्रन येथे उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर * मर्त्या 
करमंजितार्वान गतवत: ' या शब्दसमूहातील * मर्त्वा ' 
पदाने त्यांना चकविले हे होय. या लेखावरील एका 
तळटीपेत ते म्हणतात," ' मूर्त्या शब्दावरून असे 
स्पष्ट दिसते, कौ जेव्हा हा स्तंभन उभारला, तेव्हा 
चन्द्र नृपति या जगात म्हणजे विष्णुपद येथे जिवंत 
होता आणि तोही वानप्रस्थरूपाने.' डॉ. भांडार- 
करांचे म्हणणे असे की, मनुष्य मृत्यू पावतो तेव्हा तो 
मूतिहीन ( शरीरहीन ) होतो. चन्द्र नुपति विष्णपद- 
सडा जा त व वव क 
न्हा हया असलाच पाहिजे. ' 
ग डॉ. भांडारकरांची दिश्याभूल होत आहे. 
मूर्त्या कमेजितार्वान गतवत: ' या पादामध्ये विष्ण- 


गुप्त सप्राट द्वितीय चन्द्रयुत्ताचा वानप्रस्थाश्रम ष्‌ 


पदाचा संबंध नाही हे मागे दाखविले आहे. चन्द्र 
नुपति कर्म जितावनीला ( कर्माने, स्वतःच्या पुण्या- 
ईने, जिंकलेल्या लोकाला अर्थात स्वर्गाला ) स्व- 
मृतिरूपाने गेला होता. याचा अथे त्याला दिव्य 
शरीर प्राप्त होऊन तो त्या ख्पाने स्वर्गास गेला, 
असा आहे. पुण्यवान मनृष्य मृत्यू पावतो तेव्हा 
तो मूतिहीन ( शरीरहीन ) होत नाही. त्याचे पंच- 
भूतात्मक पाथिवशरीर नष्ट होते खरे, पण त्याला 
दुसरे ( दिव्य ) शरीर प्राप्त होते ही कल्पना संस्कृत 
ग्रंथांत अनेक ठिकाणी आढळते. उदाहरणाथ, 
* रघुवंक्या 'तील इन्दुमती निधनानन्तर शोकाने देह- 
त्याग केलेल्या अज राजाचे पुढील वर्णन पाहा- 
तीथे तोयव्यतिकरभवे जहृकन्यासरय्वोदेहत्यागा- 
दमरगणनालेख्यमासाद्य सद्य: । 


पुर्वाकाराधिकतररूचा सळूगतः कान्तयासो लीला- 
गारेष्वरमत पुननेन्दनाभ्यन्तरेष्‌ ॥ 

( इन्दुमतीच्या निघनानंतर शोकाने अज राजाने 
गंगा आणि सरयू यांच्या संगमात देहत्याग केला. 
तेव्हा लागलीच त्याची देवांमध्ये गणना होऊन 
त्याला पूर्वीपेक्षाही अधिक सुंदर दिसणाऱ्या पत्नीची 
भेट झाली आणि ती तिच्यासह नन्दनवनाच्या 


संदर्भ टीपा-- 


लीलागृहात पुनः रममाण काला. ) 

निधनानंतर अज आणि इन्दुमती हे मूतिहीन 
झाले नसून त्यांना दिव्य रूप प्राप्त झाले असे कालि- 
दासाने वरील इलोकात वणिले आहे. तेव्हा * मूर्त्या 
कर्मजितावनि गतवतः ' या शब्दसमूहाचा अथे 
: आपल्या पुण्यकर्माने प्राप्त झालेल्या स्थानास 
( स्वर्गास ) गेलेला ' असाच केला पाहिजे. त्याच्या 
पुढील “ कौर्त्या ल्यितस्य क्षिती ' याने पूर्वोक्त 
अर्थाला पृष्टी मिळत आहे. थोर मनुष्य जेव्हा 
निधन पावून परलोकी जातो तेव्हा त्याचे वर्णेन 
: वृथ्वीवर कीतिरूपाने राहिलेला * असे करण्याचा 
प्रचात आहे. त्याचा व्यड्‌ग्यार्थ तो आता मानवी 
देहाने पृथ्वीवर विद्यमान नाही असा असतो. * मूर्त्या 
कर्मजितावनि गतवतः कौर्त्या स्थितस्य क्षिती " या 
पादात चन्द्र नृपति “ ( दिव्य ) देहाने स्वतःच्या 
पूण्यकृत्यांनी स्वर्गास गेला आहे 7 आणि ' पृथ्वीवर 
फक्त त्याची कीर्ती राहिली आहे ' अशी दोन्ही 
विधाने सुस्पष्ट रीतीने केली आहेत. त्यात चन्द्र 
नुपति वानप्रस्थाश्रमाकरिता विष्णुपद गिरीवर गेला 
आणि तेथे त्याने दीघंकाल वास्तव्य केळे असे मान- 
ण्यास यत्किंचितही आधार नाही. 


१. कॉर्पस इन्स्क्रिप्वानम्‌ इंडिकॅरम्‌ (कॉ. इ. इं, हितीयावृत्ती), ३, पृ. २५७ इ. 


२. रामायण (२, ६८, १८-१९). 
३. का. 1: इं., २, पृ. ६०. 
डु 


, डॉ. भांडारकरांनीच प्रस्तावनेत या प्रश्‍नाची चर्चा करताना * कर्मजितार्वाने गतवतः 
याचा अर्थ ' आपल्या कृत्यांनी (कर्मणा) जिंकलेल्या प्रदेशास गेलेला ' असा केला आहे. 


पूर्वोक्त. पू. ६१. 


५. चन्द्रगुप्ताची मुख्य राजधानी मगधात पाटलिपुत्र येथे असून दुसरी माळव्यात उज्जेनी 


येथे होती. 


६. उदाहरणार्थ *सरसीव कीतिशेषं गतवति भुवि विक्रमादित्ये । ' हा सुबन्धच्या ' वासवदत्ते ”- 


तील इलोकार्ध पाहा. 
७. कॉ. इ. इं. ३, पृ. २५९, टीप ७. 


८. प्रथम चन्द्रगुप्तानेही असाच वानप्रस्थाश्रम स्वीकारला होता असे डॉ. भांडारकरांनी म्हटले 
आहे ( पूर्वोक्त, पू. ८, ६१ इ. ), पण त्यालाही आधार नाही. 


.->>>-*५०५७-<>>>> 


१, ळ 
> ३--- गक 
० ८2.2 आढी 


उत्कटपणे तारुण्य जगलेले 


डॉ. अरुण लिमये 


यदुनाथ थत्ते 


१९४७ साली सेवादलाचा सर्वेवेळ सेवक म्हणून 
खानदेशात जाऊन दाखल क्षालो. 

काँग्रेस पक्षापासुन राष्ट्र सेवादल त्यावेळी स्वायत्त 
झाले होते आणि कट्टर आणि जवळचे हितसंबंध 
जपणारी काँग्रेसची मंडळी फार रागावली होती. 

एरंडोलचे श्री. सीताराम भाऊ बिर्ला हे अज्याच- 
पैकी एक निष्ठावंत काँग्रेस कार्यकत. 

एरंडोळ्च्या सावेजनिक जीवनाची सवे सुत्रे 
आपल्याच हाती असावी असा त्यांना हव्यास होता. 
विद्षेषतः आथिक सुत्रे त्यांनी आपल्या हाती एक- 
वटली होती. त्यांच्या या असल्या अहिसक धोरणाला 
सारे लोक टरकून असत. मनातला असंतोष बोलाय- 
चीही लोकांना भीती वाटे. 

तसे पाहिले तर * चले जाव ' चळवळीच्या वेळी 
ही माणसे आमच्या सोबत तुरुंगात होती आणि 
त्यांच्याशी संबंध प्रमाचे होते. पण राजकोय विरो- 
धच नव्हे, तर मतभिन्नताही त्यांना मानवत नव्ह्ती ! 

तत्त्वनिष्ठ विरोधापेक्षा लृच्च्या समर्थकांना जवळ 
करण्याचे पर्वे काँग्रेसमध्ये सुरू होण्याचा तो काळ 
होता. 

एरंडोलच्या त्यांच्या साम्राज्यातही आठदहा पोरे 
राष्ट्रसेवा दलाच्या भूमिकेला पाठिंबा देणारी होती. 

या पोरांच्या पाठीशी उभे होते डॉ. लिमये. 
शिरूभाऊ व माधवराव लिमयांचे भाऊ. त्यांची मुले 
सेवादलात येत. सुमन, अरुण ही भावंडे शाळकरी 
वयाची. राष्ट्र सेवादलाच्या टोळक्यात ती असत 


आणि सेवादलाबद्दलच्या कळवळ्यामुळे सहजच 
संपर्कात येत. 

एरंडोलला गेलो, की त्यांच्या घरी फेरी होत 
असे. ही चिमखडी पोरे कोणाचेही लक्ष वेधून घेत 
असत. त्यानंतर मधली दोन दशके त्यांच्याशी संबंध 
फार तुटक राहिला. सुमनने सेवादलातलाच एक 
अन्य जातीचा मुलगा जीवनाचा जोडीदार म्हणून 
निवडला. लांब चंद्रपूर जिल्ह्यात एक कागद 
कारखान्यात प्रल्हाद महाजन रसायन-तंत्रज्ञ म्हणून 
काम करू लागला. शिरूभाऊंच्या बरोबर अधून 
मधून त्यांच्या संसारात डोकावलो. 

अरुणचा संवंध मात्र तुटल्यासारखा झाला. 
महाविद्यालयात तो विद्यार्थी असत्ताना मी मुंबईत 
होतो. पुढे * साधना ? पुण्यात आली. 

अरुणचे लग्न हीही एक रोमांचकारी रहस्यकथा 
होती. शिरूभाऊंच्या तोंडून त्यातले किस्से ऐकायला 
मिळत. शिरूभाऊंशी त्याची विशेष लगट असे, 
शिरूकाकांचे रोमांचकारी जीवन त्याच्या तरुण 
मनाळा भुरळ घातल्यावाचून कसे राहील ? 

अरुण आमच्या परिघाबाहेरच वावरत असे, 
पण तो आपल्या जबळपास असावा असे फार वाटे. 
उमदा, आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाचा तरुण, आपल्या 
डॉक्टरी व्यवसायात तरबेज, 

एकोणीसशे सत्तरच्या आसपास देद्यातले वाता- 
वरण बदलू लागले, तरुणांच्या बाहुंना स्फ्रण 
चढावे असे वातावरण निर्माण होऊ लागले. नव्याची 
चाहूल लागू लागली. तरुणांना एकत्र येण्यासाठी 
एका मंचाची आवड्यकता वाटू लागली. 

वैद्यकीय महाविद्यालयातले तरुण आघाडीवर 
होते. ' साधना! आणि आम्तरभारती हो त्यांना 
विश्वासाची जागा वाटू लागली. याच तरुणांनी 
पुढे युवक क्रांती दलाची स्थापना केली. डॉ. कुमार 
सप्तर्षी, डॉ. अनिल अवचट, डा. अरुण लिमये, डॉ. 
उल्हास लुकतुके आणि आणखी किती तरी. 

गुजरातचे नवनिर्माण आंदोलन, बिहारमधला 
विद्यार्थ्यांचा उठाव, लोकनायक जयप्रकाशांचे नेतृत्व. 
युवाशक्‍तीला हे एक आव्हानच होते. बाबा आमटे 
यांच्या भोवती सोमनाथच्या श्रमसंस्कार छावणीत 


आठशे-नऊशे तरुण एकत्र होऊन “ हात उगारण्या- 


मार डॉ. अरुण लिमये ष्‌ 


साठी नसतात, उभारण्यासाठी असतात ' हा घोष 
घुमवू लागले तो हा काळ 

स्वातंत्र्योत्तर तीस वर्षांत तरुणांना सत्ताधारी 
पक्षाने फक्त लालूच दाखवण्याचेच काम केले होते 
त्यांचे कतृत्व देशापुढील विराट आव्हानांशी कधी 
जोडलेच गेले नव्हते. सामाजिक प्रयोजन विरहित 
जीवन जगणे त्यांच्या नशिबी आले होते ! त्यामुळं 
ठप्रक्तिगत जीवन आनंद पर्यावसायी ठरत असले, 
तरी सार्वजनिक जीवन मात्र शोकात्म वनत चालले 
होते. 

स्वतःच्या बायकोमुलांत व तत्सम सुखात रम- 
लेला अरुण बेचैन होऊ लागला. घरातली बसलेली 
घडी उस्कटणार या कल्पनेने त्याची पत्नी व्याकुळ 
तर देशाची उस्कटलेली घडी नीट वसवण्याच्या 
चितेने अरुण व्याकुळ ! 

इतके दिवस स्थिरावल्यासारखा वाटणारा अरुण 
आता भराऱ्या मारू लागला, गावात आणि 
घरात त्याचा जीव जणू गुदमरू लागला. त्याचे ते 
अफाट फिरणे व सामाजिक संवेदना सूक्ष्मपणे टिपणे 
कधी व्याख्यानाच्या तर कधी लेखनाच्या ख्पाने 
प्रवाहित होऊ लागले. त्याच्यात कलेपेक्षा कळकळ 
अधिक असे आणि तीच हृदयाला स्पर्श करी. 
लोकनायक जयप्रकाशांनी “ संपूर्ण क्रांति यह नारा 
है- भावी इतिहास हमारा हे ' अशी साद घातली 
आणि तरुण मने अभिमंत्रित झाली. 

केवळ राजकारण करणाऱ्या मंडळींनी लोकशाही- 
देखील धोक्यात आणली होती. केवळ अर्थकारण 
करणारी मंडळी आलटून पालटून जनतेलाच वेठीला 
धरीत होती. समाजपरिवर्तन राजकीय व आथिक 
साफल्यानंतर आपोआप होईल, अश्ली आपोआपवादी 
मंडळी आपल्याच शब्दांनी आणि कल्पनांनी वेडा- 
वली होती आणि त्यांच्या डोळ्यांदेखत हुंडा, जात 
यांचा बाजार फोफावत चालला होता कम्य॒निस्टांचे 
नेतत्व मानणारे कामगार सारवेजनिक सत्यनारायण 

लीत होते आणि समाजवादी म्हणवणारे कामगार 

अस्पश्यांना प्रवेश नसणाऱ्या गावच्या मंदिरांचा 
जोर्णोद्वार करण्यात धन्यता मानीत होते ! सत्ता- 
घारी पक्ष बेगमान बनला होता सांस्कृतिक क्षेत्रात 
आपलीच ठेकेदारी आहे असे मानणारी मंडळी 
मंत्रांचा केफ चढवून वास्तवाचे विस्मरण घडवण्यात 


धन्यता मानीत होती. विपरित वास्तव बदलणे हे 
संस्कृतीचे मुख्य कार्य आहे याचे त्यांचे भान हरपले 
होते. अध्यात्मवादी भूत-भविष्याबद्दल चर्पटपंजरी 
करून वर्तमान जीवनाला मूल्यांची दीक्षा देण्याबाबत 
हयगय करीत होती. 

लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्यामुळे 
जाणिवा जागृत आणि प्रखर होऊ लागल्या होत्या, 
वाचिक प्रबोधतनाऐवजी रचना आणि संघर्षाच्या 
मार्गाने प्रबोधनाची कसोटी लावण्याला तरुणांचे हात 
शिवशिव लागले होते. अवघ्या राष्ट्राला हलवून 
सोडणारे व मख्यतः तरुणांना चाकोरीबाहेर काढणारे 
हे स्वातंत्र्योत्तर काळातले पहिलेच आंदोलन होते 
पसतिज्लीच्या उंबरठ्यालगत वावरणाऱ्या अरुणच्या 
मनातील निखाऱ्यावरील राख फुंकली गेली आणि 
स्फुल्लिंग धडाकू लागला. 

आणीबाणी हा लोकशाही कारभाराबाबत 
आलेल्या अपयश्ञाचा राज्यकर्त्यांनी दिलेला अप्रत्यक्ष 
कबलीजबाबच होता ! जयप्रकाशांची व त्यांना 
साथ देणाऱ्या हजारो लोकांची घडपकड झाली 
अरुणचा त्यात नंवर लागावा हे स्वाभाविकच होते ! 
अशा कार्येकत्यांना तुरुंग ही सुद्धा एक संधीच असते 
नाशिकच्या तुरुंगात वैचारिक संघर्ष आणि चक- 
मकी होत होत्या, उष्णता निर्माण होतच असे, पण 
प्रकाशही मिळत असे. समजूतदारपणं एकत्र यंण्याला 
तयार नसलेल्यांना नियतीने एकत्र आणले होते. 
चोवीस तास एकत्र राहायचे म्हटले, की मुखवटे 
उतरवावेच लागतात. अनेकांचे बुरखे आणि मुखवटे 
जेलमध्ये उतरले आणि अनेकांच्या अंधश्रद्धांना 
तडे गेले ! तुरुंगात तरुण मंडळींना एक अपूर्व अशी 
संधी मिळाली. अरुणच्या भोवती तरुणांचा मेळा 
जमू लागला. 

तुहंगात असतानाच अरुणच्या गळ्यापाशी गाठी 
झाल्याचे कळले, रक्‍ताच्या ककेरोगाची डॉक्टरांना 
शंका आली आणि तपासणीच्या निमित्ताने कदी 
अवस्थेतच अरुणला ससूनमध्ये आणले ! अरुणच्या 
भेटीला गेलो. स्वतःच डॉक्टर असल्याने त्याच्या 
परिस्थितीची त्याला पूर्ण जाणीव होती. पण त्याचे 
मन बलदंड होते. आता जे काही दिवस हाती 
लागतील त्यांतला क्षण न्‌ क्षण उत्कटपणे जगायचा 
त्याचा निर्धार होता. मृत्यूला बेदरकारपणे तो सांगत 


रट नवभारत 


होता, “ तुझी मिजास नको. भयाने तुझ्या पायाशी 
मी लोटांगण घालणार नाही. एकेक क्षण तुझ्या- 
कडून हिसकावून घेईन आणि तो उजळून 
टाकीन ! ' आणि अक्षरशः गेली पाच वर्षे तो 
असाच जगला. पाच वर्षांतील त्याच्या कामाचा 
आलेखही विस्मयचकित करणारा आहे. एक दुधंर 
रोग घेऊन तो हे सारे करीत होता ! * कल्पने- 
हनी सत्य विलक्षण ' असे म्हणतात त्याचा प्रत्यय 
अरुणकडे पाहून देत होता. “आनंद ' सिनेमाही 
फिका वाटावा अक्या प्रसन्नपणे तो जगत होता ! 

जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र शाखेचे सहसचिवपद 
त्याने काही दिवस सांभाळले. पण तिथे चालणाऱ्या 
क्ञद्र राजकारणाचा व जयप्रकाणांच्या संकल्पित 
संपुर्ण क्रांतीचा संबंधच उरलेला नव्हता. तोंडी 
लावण्यापुरतीच संपूर्ण क्रांती अनेकांना हवी होती. 
त्या क्रांतीच्या कल्पनांनी जीवने उजळण्याऐंवजी 
क्रांतीच काळवंडून चालली होती ! अरुणने ते सह- 
सचिवपद सोडले आणि लोकशक्ती निर्माण कर- 
ण्याची साधने तो शोधू लागला. हुंडाप्रतिवंधक 
चळवळ, मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर चळवळ, 
विषमता निर्मूलनाची चळवळ, देवदासी व तलाक- 
पीडितांच्या परिषदा, गुजरातमधील आरक्षण विरोधी 
चळवळ, बुवावाजी, भंधश्रद्धा यांच्या उच्चाटनाचे 
प्रयत्न ह्या सर्वात अरुण आघाडीवर असे. कके- 
रोगाचा तो रुग्ण आहे हेही लोकांनी विसरून जावे 
अक्या प्रकारे त्याचे कतृंत्व सर्वांगी फुलत होते. याच 
काळात त्याने कायद्याची पदवीही लीलया संपादन 
केली. 

अत्याधुनिक उपचाराचा लाभ मिळावा म्हणून 
त्याने अमेरिकेत जायचे, ठरविले, तेव्हा या आपल्या 
उमद्या सहकाऱ्यासाठी लाख रुपये पाहूता पाहता 
जमले. अमेरिकेतोल उपचारांमुळे जीवनाची दोरी 
लांबली. परतल्यावर महिन्याकाठी आठदहा दिवस 
उपचारांचा आजार भोगण्यात खर्ची पडत आणि 
उरलेले वीस दिवस अनंत कामांचा उरका पाडीत 
कापरासारखे उडून जात! 

तथाकथित शिकल्यासवरल्या व प्रतिष्ठित समा- 
जाला लौकिक यक्षाच्या क्लोरोफॉर्मची भूल पडते व 
त्यांच्या संवेदनाच नाहीश्या होतात, वेद्यकौय व्यव- 
सायाचे अरुणने जबळून दशंन घेतले होते. रोग्याने 


सप्टेंबर, १९८२ 


मदतीसाठी दिलेली हाक ही त्याला नागवण्याची 
एक सुवर्ण संधी असते असे मानणारे कसाब हूदयं 
डॉक्टरांच्या पांढऱ्या अँप्रनखाली दडलेले असते, हे 
विदारकपणे अरुणच्या “ क्लोरोफॉर्म ' पुस्तकाने पुढे 
मांडले ! सांप्रदायिक डॉक्टरांनी, व्यवसायाची त्याने 
बदनामी केली अश्ी हाकाटी केली, पण अनेकांनी 
त्यातील सत्यतेची मनोमनी कबुलीही दिली. संप्रदाय 
मग ते जातिधर्माचे असोत की व्यवसायांचे, ते 
पापांवर पांघरुण घालण्यासाठीच असतात, विपरित 
घटनेवद्दल ते मोन पाळतात आणि त्याचा कोणी 
बभ्रा केला को ते आरडाओरडा करतात ! अरुणने 
या हाकाटीची फारशी फिकीर केली नाही. 

त्याने या काळात केलेला अत्यंत मोलाचा 
उद्योग म्हणजे आणीबाणीच्या काळातील अस्सल 
कागदपत्रांचा त्याने केलेला संग्रह, एखाद्या तळ- 
मळीच्या इतिहाससंशोधकाप्रमाणे एकेका अस्सल 
कागदासाठी तो वणवणला ! हा इतिहास देशातल्या 
शासकांनी आकसाने पुसायचे ठरवले तरीही ती 
अस्सल कागदपत्रे त्याने परदेशात जतन होतील 
अशी चोख व्यवस्था आधी करून ठेवली आणि 
खंडशः: ही कागदपत्रे संपादित व प्रकाशित करण्याची 
महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली. दंडवते दांप- 
त्याच्या आपातकालीन पत्रव्यवहाराचा पहिला खंड 
प्रकाशनाच्या मार्गी त्याने लावून दिला, 

सामाजिक कृतज्ञतेने ओथंबलेले आपले जीवन 
त्याने ' लाख मोलाचा जीव ! मध्ये शब्दांकित करून 
ठेवले आहे. त्याचे प्रकाशन होईल तेव्हा मराठी 
साहित्याचे दालन त्याने अपूर्व रीतीने संपन्न केले 
असा निर्वाळा द्यावा लागेल. 

अरुणच्या हे ध्यानात आले होते की निबर 
झालेली मने बदलण्याच्या कामी खर्च होणाऱ्या 
शक्‍तीच्या मानाने त्यातुन होणारी निष्पत्ती अल्प 
असते. याउलट मने निबर होण्यापुर्वीच त्यांना योग्य 
दिशा देता आली तर ते उचित ठरेल. अरुणने मग 
एक दिवस सांगितले, की आता सेवादलाच्या कामा- 
वरच मी लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले आहे ! अरुण- 
सारख्या प्रसन्न, समंजस, तळमळीच्या तरुणाचे नेतृत्व 
रे अते मा चाकी. कागाणवा वाढीला ते पोषक 
त * अरुणच्या व्यक्‍्तित्वात एक 
संतुलन साधले होते. रचना किवा संघर्ष भक्ी 


,-.... डॉ. अरुण लिमये ९ 


एकांतिक भूमिका त्याची नव्हती. रचनेतून इसार 
दिल्यावाचून खराखुरा संघटित संघर्ष उभाच राहू 
शकत नाही. आणि तवरचनेत हितसंबंधीयांचे अड- 
थळे आले, की संघ्षे अटळ होत असतो. पण सेवा- 
दलाची भूमिका ही मूलतः शेक्षणिक असल्याने रचना 
आणि संवर्षे यांचाही विचार शेक्षणिक संदर्भातच 
करणे अपरिहायं आहे. सेवादलातल्या कुरबुरींना 
आवर घालण्याला त्याचे व्यक्तिमत्त्व उपयोगी होते. 
पण एका अर्थाने सेवादलाच्या दैनंदिन कामात तो 
नवीनच होता. त्याने अध्यक्ष व्हावे अशी माझी 
इच्छाच नव्हे तर खटपट्ही होती, पण अरुणने 
सेवादलाचे सहसचिवपद पत्करले आणि जोमाने 
कामाला सुरवात केली. 


सेवादलाच्या दैनंदिन रहाटात सेवादलाने स्वीका- 
रलेल्या मूल्यांचे विस्मरण होता कामा नये, असा 
त्याचा प्रयत्न होता. भंधश्रद्धा, जातीयता, बुवाबाजी, 
दैवी शक्‍ती यांमुळे सामान्य माणसाची नागवणूक 
होते आणि त्याचा पुरुषार्थ खच्ची होतो आणि, हे 
थांबवायचे तर वैज्ञानिक दृष्टोचा प्रचार केला 
पाहिजे. त्याला हा ध्यासच लागला होता. केरळ- 
मधील लोकविज्ञान चळवळीच्या धर्तीवर आपल्या- 
कडेही काम चालू व्हावे म्हणून त्याने काही कार्यक्रम 
भायोजित केले होते आणि ते गाजलेही. चमत्कारां- 
मागील शास्त्रीय कारणे लोकांना प्रयोगांनी स्पष्ट 
करण्याचा हा प्रयत्न चांगलाच यशस्वी झाला. त्या 
कार्यक्रमांसाठी लागणारी पैशांची जुळवाजुळवही 
करता येईल, असा त्याला विदवास वाटत होता. 


संघटना करायची तर त्यात दोन गोष्टींचा मोठा 
अडथळा येतो : आळस आणि अहंता । अरुणच्या 


न. भा. ९ 


बाबतीत ह्या अडथळ्यांची शक्यताच नव्हती. त्याची 
प्रसत्भता आणि तत्परता यामुळे त्याच्या भोवती 
तरुणांचा सदैव गोतावळा जमलेलाच असे. दलित- 
वंचित-दुबळे यांचा त्याला विशेष उमाळा होता 
आणि विश्‍वासाने ही मंडळी त्याच्याकडे येत असत. 
योजकतेचा दुमिळ गुण त्याच्याजवळ होता त्यामुळे 
: साहे ओज्ञे त्यास तेच देऊन * तो त्यांना कामाला 
जुंधू शके. 

त्याचा अंत इतक्या जवळ आला असेल अशी 
कोणाला शांका देखील नव्ह्ती, अश्या झोकात त्याचे 
काम सुरू होते. पण त्याला अचानक हपिझ म्हणजे 
नागीण हा रोग झाला. कक रोगाची आणि नागी- 
णीची युती झाली कौ ते यमाचे बोलावणेच सम- 
जले जाते ! अरुणने तोवर ज्या धीरोदात्तपणे 
रोगाचा मुकाबला केला होता त्याच्यावर यातना 
मात करू लागल्या. त्याच्या शरीराची होणारी 
भाग असह्य होती. त्याचे ते कळवळून ओरडणे 
ऐकले, की हूदय ठाव सोडून देई. भरीला निमोनिया 
आला. अरुणची सारी प्रसत्नतता कोमेजून गेली. 
येणाराशी चारदोन वाक्ये तो बोलायचा आणि 
मध्येच कळवळून ओरडायचा आणि मग थकून निप- 
चित पडून रहायचा ! सर्वांच्याच तोंडचे पाणी 
पळाले. धीरगंभीर शिरूमाऊ लिमये यांनाही खिन्न- 
तेने येऊन घेरले. मृत्यूदेखील मित्र वाटावा अशा 
या यातना होत्या ! 

वयाची पन्नाशी गाठण्यापूर्वीच एक उमलते गेंदे- 
दार, सुगंधी फूल नियतीने खुडले ! अखेरच्या एका 
दशकात अरुण इतक्या उत्कटतेने दर क्षण जगला, 
की आधीच्या तीस वर्षांची बेरीजही त्यापुढे फिको 
वाटावी ! 


बीरप्पाचे वीरभद्रात रूपांतर 

कुरुब-धनगरांचा ख्यातनाम देव जो विरोबा 
अथवा बौरप्पा, त्याचे अनेक ठिकाणी वीरभद्रात 
रूपांतर घडले असल्याची नोंद गोपजन-संस्कृतीचे गाढे 
अभ्यासक डॉ. गुंथर डी. सोंथायमर यांनी पुराव्या- 
निशी केली आहे.“ “ बीरप्पा अथवा विरोबा हा 
केवळ कुरुब-धनगरांचा देव आहे आणि काही पारं- 
परिक कथा-गाथांनुसार तो वीरभद्र मानला गेला 
आहे, अशी एके ठिकाणी नोंद करून, अन्यत्र ते 
म्हणतात को, “ लिंगायत सांप्रदायिकांत लोकप्रिय 
बनलेल्या वीरभद्राशी बिरोबा एकरूप मानला गेला 
आहे. शिवगणांचा नेता आणि दक्षयज्ञाचा विध्वंसक 
म्हणून पुराणप्रसिद्ध असलेला वीरभद्र कर्नाटकातील 
स्थिरजीवी कुरुबांचा कुळस्वामी आहे. महाराष्ट्रातील 
नगर जिल्ह्यातल्या काही खेड्यांत बिरोवा हा वीर- 
भद्र म्हणून पूजिला जातो. उदाहरणार्थ, पुणतांबे 
तालुक्‍यातील धोत्रे या गावी बिरोबाला वीरभद्र 
म्हणून प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे.” स्थिरजीवी 
घनगर अथवा कुरुब यांच्यावर लिंगायत संप्रदायाचा 
प्रभाव आहे आणि या प्रभावामुळे विरोबाचे 
वीरभद्रात रूपांतर घडण्याला अवकाशळ॒& मिळाला 
आहे, अक्षी डॉ. लोंथायमर यांची मीमांसा आहे. 
त्यांनी ' हालुमतचरित्र' या गोपजनविषयक कन्नड 
पुस्तकाच्या आधारे विरोबा-वीरभद्र-ऐकात्म्याची 
एक कथाही विस्ताराने दिली आहे. या कथेनुसार 
वीरभद्र हा ब्रह्मथाची पत्नी सरस्वती हिच्या उदरी 
वीरेशवर अथवा वीरलिंग या रूपाने जन्मला आहे 
आणि तोच धनगर-कुरुबांचा आदिदेव अथवा 
कुळदेव बनला आहे. म्हणजे बिरोबा हा धनगर- 
कुरुबांसाठी वीरभद्राने घेतलेला अवतार आहे, अश्ली 
लिंगायत वातावरणात त्यांची श्रद्धा दृढ केली गेली 
आहे. वीरभद्राने घेतलेल्या वीरेशवर अवताराची 
कथा अश्शी आहे: 


ब्रह्मदेवाच्या वराने मातलेल्या हिरण्यकशिपूने 
त्रैलोक्याला संत्रस्त केल्यावर सर्व देव महाविष्णूकडे 
गेले, त्याने देवांच्या विनवणीला मान देऊन नसिहा- 
वतार धारण केला आणि हिरिण्यकशिपुला मारले. 
परंतु नृसिहाचे भयानक रूप लोकांना सहन होईना. 
म्हणून ब्रह्मदेवाच्या नेतृत्वाने सर्वे देवांनी शंकराकडे 
जाऊन त्याचा सल्ला विचारला. शंकराने गणांसह 
वीरभद्राला नरसिहाला ज्ञांत करण्यासाठी अथवा तो 
शांत न झाल्यास त्याला ठार करण्यासाठी पाठविले, 
वीरभद्राने शिवाच्या आदेशानुसार नरसिहाचे मस्तक 
उडविले आणि ते शिवाकडे आणून दिले. शिवाने ते 
अभिमानाने आपल्या कंठात बांधले. हो घटना कळ- 
ताच विष्णूला वीरभद्राच्या कृत्याचा राग आला. 


पुढे शिवपावती कलासावर बसलेलो असताना 
वीरभद्राने त्यांच्याजवळ अज्ली इच्छा व्यक्‍त केली 
कौ, मला पृथ्वीवर जावेसे वाटते. त्यांनी त्याला 
इच्छापुर्तीचा वर दिला. त्या वरानसार वीरभद्राने 
सरस्वतीच्या उदरी जन्म घेतला. बौरभद्वाच्या या 
नव्या जन्माचे वृत्त समजताच, सुडाने पेटलेला महा- 
विष्णू वृद्ध ब्राह्मणाच्या रूपाने सरस्वतीकडे गेला 
आणि “हे मूल अपशकुनी असल्यामुळे याचे तोंडही 
न पाहता याला स्मश्ञानात सोडावे, असा त्याने 


तिला सल्ला दिला, तिने तसे केलेही ! स्म्नानात 
टाकलेल्या त्या परिर 


आणि जल, वाय, 
3) 
वाटली. मायम्मा नावाच्या एका स 


रूबांची छळणूक 
कोनासुरापासुन 
वीरल्िगाची 
कोनूर येथे 
कुरुब त्याचे 


विठ्ठल, वेंकटेश आणि वीरभट ( उत्तरार्ध 9 


रामचंद्र चिंतामण ढेरे 


विट्ठल, वेंकटेश आणि वीरभद्र ( उत्तराचे ) 


पूजक बनले आणि ते त्याला आपला आदिदेव 
अथवा कुळदेव मानू लागले. 

बिरोबा | बीरप्पा / वीरेश्‍वर / वीरल्गि हा 
कुरुब-धनगरांचा देव वीरभद्रात रूपांतर पावला तो 
लिंगायत प्रभावाच्या वातावरणात, ही डॉ. सोंथायमर 
यांनी पुरवलेली माहिती महत्त्वपूणे आहे. आंघ्र- 
कर्नाटक-महाराष्ट्रातील लिंगायत / वीरशेव समाजात 
शिव आणि नंदी यांच्याबरोबरच वीरभद्राचे महत्त्व 
फार आहे. भारतात शेव वातावरणात अन्यत्र कुठेही 
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वोरभद्राची उपासना रूढ 
नाही. कर्नाटकात तर वीरभद्राची मंदिरे कितीतरी 
गावांत आणि वीरहेव मठांत आजही भक्तांच्या 
वर्दळीने गजबजलेली आहेत. वौोरभद्राचा महिमा 
या विवक्षित प्रदेशातील शेव धर्मातच का वाढावा, 
हा विचार करण्यासारखा प्रश्‍न आहे.या प्रश्‍नाचे उत्तर 
आपणांस या.प्रदेशांतल्या विशिष्ट सामाजिक स्थिती- 
तून मिळू शकते. गवळी-गोल्ल-कुरुब-धनगर हे 
गोपजन दक्षिण भारतातील या विवक्षित प्रदेशात 
अतिप्राचीन काळापासून संचार करताहेत/ राहताहेत. 
घीरशषेव धर्माच्या प्रभावकाळात जेव्हा हे गोपजन- 
समाज सामूहिक रीत्या वीरशैव बनले, तेव्हा त्यांच्या 
मूळच्या अत्याधिक लोकप्रिय देवाला त्यांच्या नव- 
स्वीकृत श्रद्धाविइवात उंचावून घेण्याची आणि प्रति- 
ष्ठित करण्याची गरजच होती. बिरीपा / बीरप्पा 
या नावातील “ बीर ' हे पद ध्वनिसाम्यामुळे प्र ति- 
ष्ठित शेव धर्मातील वीरभद्राचे सहजच स्मरण घड- 
विणारे आहे. शिवाय उग्र प्रकृतीच्या दृष्टीनेही 
बीरप्पा आणि वीरभद्र यांचे साम्य आहे. नावांतील 
उच्चारसाम्य आणि उग्र प्रकृतीचे साम्य बीरप्पाचे 
वीरभद्रीकरण घडविण्यास अत्यंत सोयीचे ठरले 
आणि वीरक्षैवांनो या नवागत गोपजनांच्या पुर्वे- 
श्रद्धांना उंचावून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या पुर्वे- 
श्रद्धांचे संतपेण घडविण्यासाठी बीरप्पाचे त्याच्या 
अनेक ठाण्यांत वीरभद्रोकरण घडविले. आंधर- 
कर्नाटक-महाराष्ट्रातील वीरशेवांच्या प्रभावक्षेत्रात 
वीरभद्रोपासनेला जं विशेष महत्त्व प्राप्त. झाले, 
त्याची सामाजिक पाइवंभूमी ही अशी आहे. 

नवागतांच्या पुवेश्रद्धांची व्यवस्था लावण्याची ही 
अक्षी प्रक्रिया भारतीय परंपरेत अनेक धर्मसंप्रदायांत 
घडलेली दिसून येते. उदाहरणाथ, जेन धर्मातील 


१२ 


देवतमंडळात यक्ष-यक्षिणींचा जो प्रचंड संभार आहे, 
तो याच प्रक्रियेचा जवरदस्त पुरावा आहे, जैन 
धर्माच्या प्रभावाच्या पहिल्या पर्वातच वणिग्‌जनांनी 
व्यापारी समूहांनी त्याचे अनुयायित्व फार मोठ्या 
प्रमाणात स्वीकारले, असे जैनांच्या प्राचीन आगम 
ग्रंथांतील अनेक कथांतुन दिसून येते. यक्षश्रेणीतले 
देव हे प्राधान्याने वणिगूजनांचे देव होते. धनदायक 
आणि निधिरक्षक देव म्हणून त्यांची उपासना धन- 
साधक वर्गात लोकप्रिय झालेली होती. हे वगे जेव्हा 
जैन धर्मात प्रविष्ट झाले, तेव्हा त्यांचे श्रद्धाविषय 
बनलेले हे मूळचे देव त्याज्य मानणे जैन धर्माच्या 
धरीणांना सोयीचे नव्हते. या नवदीक्षितांच्या पूर्वे- 
श्रद्धांना गोंजारून, गोणत्वाने का होईना, परंतु 
त्यांच्या पूवे उपास्यांचो आपल्या देवतमंडळात सोय 
लावून त्यांना जैन धर्मात रुजवणे हे धर्मंधुरीणांना 
साधायचे होते. म्हणून त्यांनी वणिग्‌जनांच्या पुर्वे- 
श्रद्धांतील यक्ष-यक्षिणींना तीथंकरांचे परिचर म्हणून 
स्थान दिले. वीरशैव धर्मातील वीरभद्राच्या महिम्याचे 
रहस्यही याच प्रकारचे आहे. 
यडूरचा वीरभद्र $ मूळचा बीरप्पाच 
बौरप्पाचे वीरभद्रीकरण वीरशेवांच्या प्रभाव- 
क्षेत्रात कसे घडले असेल / कसे घडत असेल, याचे 
उत्कृष्ट उदाहरण कर्नाटकातील यडूर या गावाच्या 
क्षेत्रप्रतिष्ठेतुन मिळू शकते. यडूर हे गाव कर्नाटकात 
बेळगाव जिल्ह्याच्या चिकोडी तालुक्यात आहे. 
कृष्णेच्या डाव्या तीरावर वसलेले हे लहानसे गाव 
उत्तर कर्नाटकातील लिंगायतांचे एक मोठे क्षेत्र 
मानले जाते. येथे वीरशेवांचा काडदेवरु मठ असुन, 
त्या मठाचे पट्टचरमूर्ती स्वामी हेच यडूर येथील 
वीरभद्र मंदिराचे हक्कदार पुजारी आहेत. या 
गावाचे *क्षेत्र यडूर ' आणि “ गाव यडूर ' असे एक 
मैल अंतरावर असलेले दोन भाग आहेत. क्षेत्र यड्र 
येथे वीरभद्राचे अत्यंत प्रशस्त असे मंदिर असुन, 
मंदिराच्या परिसरात प्राधान्याने जंगम-भिक्षकांचीच 
वस्ती आहे. येथील काडदेवरू मठाचे आदिपीठ 
कोल्हापुरजवळच्या सिद्धगिरीवर कणेरी गावात आहे 
आणि त्याची एक श्लाखा पूर्वोक्त कोनूर या गावी 
आहे. पेशवाईत ब्राह्मणवर्चस्वाच्या काळात या 
भागाची सत्ता जेव्हा ब्राह्मण सत्ताधीशांकडे काही 
काळ गेली, त्यावेळी वीरभद्राच्या पूजेअच'चे अधिकार 


१२९ 


लिगायतांकडून ब्राह्मणांकडे सत्ताबळामुळे गेल्याची 
नोंद लिंगायत परंपरेतील जाणकारांनी तपज्षीलवार 
करून ठेवली आहे." वीरभद्राच्या पुजाधिकारासंबं- 
धीचा ब्राह्मण-लिंगायत संघर्ष दीघंकाळपर्यंत चालू 
राहिला आणि अखेरीस लिंगायतांनी आपले पूर्वा- 
धिकार प्राप्त करण्यात यश्ध मिळविले. 

एखाद्या प्रचंड गढीसारख्या तटबंदीने युक्‍त अद्मा 
प्राकारात वीरभद्राचे भव्य मंदिर (१५०/७६१०० ) 
आहे. विशेष म्हणजे “...या सर्व शोभादायक गोष्टींत 
सृष्टिदेवीनेही या ठिकाणी चिचेच्या झाडांचे विशाळ 
बन उत्पन्न करून त्यात आपल्या निसरगसौंदर्याची 
विलक्षण भर घातली आहे. या बनात शेकडो वर्षे 
आपल्या शीतल छायेने व नयनमनोहर देखाव्याने 
हजारो यात्रेकरूंची अंतःकरणे आकषूंन घेणारे अनेक 
गगनचुंबी वृक्ष आहेत. इतकी उंच व विशाल चिचेचो 
झाडे या भागात नदीच्या काठी आणखी कोठेही 
नाहीत... अशा तऱ्हेने रमणीय बन व त्यातील सुंदर 
ब पवित्र असे वीरभद्र देवाचे देवाल्य.. . यांमुळे या 
पवित्र क्षेत्रास फारच शोभा आलेली आहे.” * अशा 
शब्दांत भाविकांनी या स्थानाच्या वशिष्ट्याविष- 
यीच्या आपल्या भावना व्यक्‍त केल्या आहेत. 

येथील वोरभद्राच्या मंदिरात मुख्य पुजाविषय 
असलेला वीरभद्र हा मूतिरूपात नसुन, शाळुंकायुक्‍त 
शिवलिंगाच्या रूपात आहे. उत्सवासाठी (पालखीतून 
भिरवीत नेण्यासाठी) वीरभद्राचे जे चलरूप आहे, 
ते मात्र पंचरसी धातूच्या सांग-सायुध मूर्तीचे आहे. 
खड्ग, त्रिशूल, धनुष्यबाण भाणि पट्टोश या 
आयुधांनी युक्त अशी, सात-आठ इंच उंचीची ही 
वीरभद्राची चतुर्भुज उत्सवमूर्ती एका पितळी प्रभा- 
वळीच्या मध्यभागी बसविलेली आहे. याच प्रभा- 
वळीत डावीकडे भद्रकाळीची आणि उजवीकडे 
दक्षप्रजापतीची मूर्ती बसविलेली आहे, मध्यभागी 
वीरभद्राच्या मूर्तीच्या पायांशी पादुका असुन, त्यांच्या 
दोन्हीकडे दोन ल्हान सुबक नंदी आहेत. 

या वणंनावरून हे स्पष्ट होईल को, या मंदिरातील 
वीरभद्राचा मूलविग्रह मूतिरूप नसुन ल्गरूप आहे. 
पाच शतकांपुर्वीपासुत गाजत असलेल्या या वीरभद्र- 
क्षेत्राताेल वीरभद्रलिंगाची ' पुनःस्थापना ' आद्य 
काडदेवरु नामक वीरशेव सिद्धपुरुषाने केली, असे 
येथील परंपरा सांगते. “ पुनःस्थापना केली ' असे 


नवभारत 


सप्टंबर, १९८२ 


म्हणण्याचे कारण असे की, वोरक्वांच्या श्रद्धेनुसार 
दक्षयज्ञविध्वंसाची घटना याच ठिकाणी घडली होती; 
त्या देवी विक्रमानंतर वीरभद्र देव येथेच विसावला 
होता; परंतु पुढे कलियुगात ते पुराणप्रसिद्ध असे 
वीरभद्रलिंग लोकांच्या उपेक्षेमुळे भूगर्भात गाडले 
ग्रेळे आणि या परिसरांत राहणाऱ्या “अज्ञ ) धनगर 
गवळ्यांनी आपल्या क्षीण स्मृतीला आणि जातीय 
भड्धला अनुसरून त्याच वीरभद्र-स्थानावर आपल्या 
“बीरदेवा'ची स्थापना केली । 
आद्य काडदेवरु सिद्धांनी 


वीरभद्रलिंगाची 
स्थापना, नव्हे- ' पुन:स्थापना ? 


करण्यापुर्वी य 


य 1 
दृष्टीतून केलेले वणन रडी 


काळी 


ते. आणि त्यावरच 
गुरे व मेंढरे चरण्यास 


? से र 
गेरे : सवच देवांवर जंगल 
क बाता भगपूल देखीक राहिला नव्हृता.7 २ 
य कोत रस्त असताना सिद्धगिरीचे 
वा कार्डर सद्धेश् 
वर स्वामी 
या 
कू च करीत करीत या ठिकाणी आले. त्यांना न 
षि न आवडले. त्यांनी बीरदेवमंदिराच्या उत्तरेकडे 
वळच अरण्यात एक पणेकुटी बांधन येथेच रहायचे 
ठरविले. येथे रहायला प्रारंभ क़ रळ 
भझापल्या भवतारकार्याची पध: 
व पुर्वस्मत॑ 
झाली की, येथील भ्रोवीरपतल प ल 
आपण जीर्णोद्धार करावा.! आपल्याला झालेला देवी 
दष ं 
दृष्टान्त त्यांनी आसपासच्या लोकांना मावळ 


विठ्ठल, वेंकटेश आणि वीरभद्र ( उत्तरार्ध ) 


मातीने आणि पालापाचोळयाने भरून गेलेला बीरदेव 
मंदिराचा खोलगट बांधीव प्राकार हेच दक्षप्रजापतीचे 
पुरातन विश्याल यज्ञकुंड आहे, असे प्रकट करून त्यांनी 
ते लोकांकडून साफ करविले. नंतर त्याच्या मध्यभागी 
असलेले लहानसे बीरदेवमंदिर पाडून टाकण्याचा 
त्यांनी लोकांना आदेश दिला. लोक श्रद्धेमुळे संकोचत 
आहेत असे, पाहिल्यावर स्वतः कुदळ घेऊन ते पुढे 
सरसावले आणि पाहता पाहता ते मंदिर जमीनदोस्त 
झाले. त्यानंतर त्यांनी स्वहस्ते बीरदेवाची पिंडी 
बाजूला उचलून ठेवली आणि त्या पिडाच्या जागी 
खोल खणायला सांगितले. त्या ठिकाणी केलेल्या 
उत्खननात हातभर उंचीची जी पिडीवजा शिळा 
आढळली, तीच पुरातन वीरभद्राची लिंगशिळा 
आहे, असे त्यांनी आपल्या पारमाथिक अधिकाराने 
लोकांना सांगितले. त्यांनी ' यावेळी या वीरभद्र 
देवाच्याच नावाने यापूर्वी अनेक वर्षे पूजोपचार ग्रहण 
करणाऱ्या बोरदेवाचीही तेथे जवळच उजवीकडे 
स्थापना केली. ! 

यानंतर काडसिद्धेशवरांच्या प्रभावामुळे सामान्य 
भक्तजन आणि राजपुरुषही या स्थानाकडे आकृष्ट 
झाले. भव्य मंदिर उभे राहिले; उत्खननात आढळ- 
लेल्या * स्वयंभू ' विडीच्या वरच्या भागी नवीन 
वीरभद्रिलिंगाची स्थापना झाली; मठस्थापना झाली; 
परिवारदेवतांचा संभार निर्माण झाला; इनामे- 
वर्षासने दिली गेली; उत्सव-महोत्सव आणि नित्य- 
नैमित्तिक उपासना यांचे स्वरूप निश्चित झाले, 
एकूण श्रीक्षेत्र यडूर हे वीरभद्राचे गाजते ठाणे बनले ! 

यडूर येथे आद्य काडदेवरु यांनी घडविलेले हे 
धाभिक स्थित्यंतर प्रतिष्ठित करण्याची प्रक्रिया 
सातत्याने चालूच राहिली. दोन-अडीचशे वर्षापुर्वी 
। चित्रकूट ! (चिकोडी) गावच्या कोणा मोरेश्‍वर- 
नामक ब्राह्मण विद्वानाने * श्रीवीरभद्रदेवचरित्र ' या 
नावाचे बावन्न अध्यायांचे बृहत्‌ स्थलपुराण सुचून, 
इथल्या स्थानिक मौखिक परंपरांचे संस्कृतीकरण 
करण्याचा मोठा प्रयत्ल केला. काडदेवरु मठाची 
मोडीत लिहिलेली जी मराठी बखर आहे, तिच्यातही 
याच पद्धतीने या धार्मिक स्थित्यंतराची मांडणी 


केलेली हे. या दोन साधनांच्या आधारे आणि 


प्रत्यक्ष निरीक्षण करून यडूर क्षेत्राचा इतिहास 
लेखकाने या 


पारंपरिक दृष्टिकोनातुन मांडणाऱ्या 


अनुक्रमणिका 


श्रे 


स्थित्यंतराचा उल्लेख पुनः पुनः केलेला आहे. हा 
लेखक म्हणतो : * “ श्रीकाडदेवरु स्वामी येथे 
येण्यापूर्वी या क्षेत्रातील मुख्य स्थान म्हणजे एक 
विश्याल यज्ञकुंड व त्यात बांधिलेले एक लहानसे 
भोबडधोबड देऊळ आणि त्यात एक बीरदेवाची मूर्ती 
(मिडी ? ) इतके होते. यडूर गावातील कित्येक 
लोक मोठमोठ्या सणावारांच्या दिवशी दशेनास 
जाऊन श्रीवीरभद्रदेवास म्हणजे खरोखर त्यावेळच्या 
बीरदेवासच नेवेद्य वगैरे दाखवून परत निघून येत. 
अशा देवाला त्यावेळी पुजारी कोठला? व नित्याची 
पूजा तरी कोठली ? फक्त धनगर व गुराखी येथे 
दिवसा मेंढरे व गुरेढोरे चारण्यास घेऊन येत व 
संध्याकाळच्या आत परत घेऊन जात.” 


श्रीकाडदेवरु मठाच्या बखरीत ' श्रीस्वामींनी 
आपले महत्त्व दाखवून बीरदेवास पलीकडे सारून 
दक्षयज्ञकुंडात उत्तम रीतीने वीरभद्रलिंगाची स्थापना 
केली,' असे वर्णन आले आहे. बखरीची भाषा कन्नड- 
प्रभावित भ्रष्ट मराठी आहे. बखरीतील मूळचे शब्द 
असे आहेत : “ हडूर ( यडूर ) येथे बीरापानी 
दक्षाच्या यागकुंडात होता. बीरापास येकीकडे करून 
स्वामीनी आपले महत्त्व दाखवून श्रीवीरभद्रस्थापना 
केली.” २३ 

यडूर क्षेत्राच्या उत्थानाची अथवा. अभ्युदयाची 
ही वीरशेवीय कहाणी आपण ताटस्थ्याने ऐकल्या- 
बरोबर या ठिकाणी घडलेल्या धाभिक स्थित्यंतराचे 
सत्य स्वरूप तत्काळ ध्यानी येते: 

(१) हे मूळचे गवळी-धनगरांच्या बीरदेवाचे 
अथवा बौरप्पाचे ठाणे होते. 

(२) त्या ठाण्यातील मूळचे उपासक तेच होते 
आणि त्यांच्या रीतीप्रमाणेच ते आपल्या देवाची 
उपासना करीत होते. 

(३) आद्य काडदेवरु स्वामींच्या नेतृत्वाने आणि 
त्यांचा पारमाथिक अधिकार वापरून वीरश्षेवांनी 
या बीरप्पाच्या ठाण्याचे रूपांतर वीरभकद्रक्षेत्रात 
केले. 

(४) अर्थातच पुवे उपासकांचा वर्गे या परि- 
वर्तनाचा स्वीकार करण्याच्या मन:स्थितीत यायचा 
असेल, तर त्या वर्गाचे वीरशेवीकरण घडणे अटळच 
होते. 


१४ 


(५) बीरदेव अथवा बीरप्पा या मूळ नावातील 
: बौोर/वीर ' या पदाच्या सोयीने त्याचे वीरभद्रात 
रूपांतर करणे सहज शक्‍य झाले. 

(६) बौरप्पाचे वीरभद्रोकरण झाले, तरी 
त्याच्या मूळ ख्याचे उच्चाटण करणे परिवतंकांच्या 
दृष्टीनेही गेर ठरणारे होते; म्हणून त्यांनी त्याला 
वीरभद्राच्या उजवीकडे एका देवळीत “जागा? 
दिली. 

(७) बीरप्पाच्या यात्रेचा मुख्य दिवस चंत्री 
पौणिमेचा होता, तो नव्या उपासनासंभारातही 
तसाच राखला गेला. वीरभद्रल्गिस्थापनेंचा सोहळा 
चेत्री पोणिमेस क्ञाला असला पाहिज, असे त्या 
यात्रेचे प्रयोजनही स्पष्ट करण्याची प्रथा पडली. 

(८) बीरप्पाच्या यात्रेत धनगर भगतांचे जे 
* हुईका 'चे (भविष्यकथनाचे) अथवा भाकणुकीचे 
प्रकार चालू होते, ते नव्या उपासनासंभारात बंद 
केले गेळे, तरी त्यांचा “ उन्नत? पर्याय रूढ करणे 
परिवतंकांना अपरिहाये ठरले. आजही वीरभद्राच्या 
अनेक उत्सवांत आणि नैमित्तिक उपासनेत पालखीच्या 
मिरवणुकोच्या वेळी आद्य काडदेवरू यांनी रचलेली 
कन्नड “ भविष्यवचनांची गीते? न चुकता गायली 
जातात. ही गीते म्हणजे “ हुईका'चा उन्नत पर्याय 
होय, असे मानल्यावाचून वोरभद्राच्या उपासनेतील 
त्यांचे प्रयोजन स्पष्टच होऊ शकत नाही." 

(९) वीरभद्राची आजची उत्सवमूर्ती लक्षणांना 
अनुसरून सांग-सायुध अशी असली, तरी ती अली- 
कडची आहे. तीनएकक वर्षांपूर्वीपयंत जी उत्सवमूर्ती 
वापरात होती, ती आजही सुरक्षित असुन, तिला 
* मुद मल्लाप्पा ” (वृद्ध मल्लाप्पा) असे नाव आहे. 
मल्लिकार्जुन / मल्लण्णा / मल्लाप्पा / मैलार हे 
गोपजनांच्या देवाचे नामपर्याय प्रसिद्ध आहेत. 

१०) वीरभद्राचे मंदिर आजही ज्या बनात आहे, 
ते बन महाकाय अशा चिंचेच्या वृक्षांचे आहे ही वस्तु- 
स्थितीही बीरप्पाच्या उपासनेतील चिचापावित्र्याकडे 
सरळ संकेत करणारी आहे; यात मुळीच संशय नाही. 
हे चिंचेच्या झाडांचे बन या भागात वैशिष्ट्यपूर्ण 
असल्याची कबुली वीरभद्रोपासक लिंगायतही देतात. 

११) वीरभद्राच्या यात्रेत गुरांचा वाजार भरतो. 
गुरांच्या बाजाराचे हे वैशिष्ट्यही सध्याच्या वौर- 
भद्राच्या * मूळ प्रकृती'चे सुचन घडविणारे आहे. 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२ 


१२) वौरप्पाची पोषणकर्त्ती भगिनी मायाक्‍का 
हिचे चिंचली क्षेत्र आणि बौरप्पाने कोनासुराचा 
वध केल्यामुळे ज्या स्थानाला 'कोनूर? हे नाव पडले 
ते कोनूर क्षेत्र ही धनगरांची दोन प्रख्यात क्षेत्रस्थाने 
यडूरपासुन दूर नाहीत. कोनूर येथे तर काडदेवरु 
मठाची शाखाच स्थापन झालेली आहे. 


यडूर क्षेत्राच्या धामिक वैशिष्ट्यांचे हे विश्‍लेषण 
बीरप्पाच्या वीरभद्रीकरणाची लुप्त कहाणी पुनः 
मुखरित करणारे आहे, हे आता आपल्या सहजी 
प्रत्ययास येईल. 


लेपाक्षीचा वीरभद्र : विठठलेश्वर-वीरेश्वर 

* दिडीरवनाचे रहस्ये ? उकलण्याच्या निमित्ताने 
विठ्ठल आणि वेंकटेश यांच्यातील अनेक अद्भत 
साम्यांचे दशन आपण घेतले आहे आणि त्या 
साम्यांच्या आधाराने आणखी पुढे जाऊन, विठठल व 
वेंकटेश हे विष्णुरूप पाबलेले दोन्ही लोकधर्मीय देव 
विठ्ठल-बीरप्पा या गोपजनांच्या देवाचीच उत्क्रांत 
रूपे आहेत, असा संकेतही आपण प्राप्त केला आहे. 
विठ्ठुल-बीरप्पा या धनगरी जोडदेवाचे विठ्ठुल- 
प्राधान्याने संस्कृतीकरण / वेष्णवीकरण घडन 
मराठी संतांचे माहेर बनलेले पंढरपूरचे विठठल हे 
देवत महाराष्ट्राच्या भावविदववाचे अधिराज्य पावले, 
तर वेंगडम्‌ अथवा तिरुमले या ठिकाणी विठ्ठल- 
बीरप्पाला अळवारांनी कधी विष्णु-रूपात, कधी 
कृष्ण-रूपात, कधी देवत्रयाच्या रूपात अन कधी 
हरि हर रूपात अनुभवले. बहुधा शुवांच्या वा 
वीरशेवांच्या प्रभावकाळात कुरुबांच्या या देवाचे 
बीरप्पा-प्राधान्याने शेवीकरण घडले / त्याला वीर- 
भद्राचे रूप देण्यात आले आणि त्यानंतर लोकरच 
रामानुजाचार्यांनी विठ्ठल-वीरप्पामधील विठ्ठलाला 
प्राधान्य देऊन, पण वीरभद्रमूर्ती तज्लीच राखन 
त्याचे वेंकटेश्‍वर श्रीनिवासात रूपांतर केले. श्रीपति 
पंडितांनी उल्लेखिलेल्या विठ्ठुलेश्‍वर-वो रेश्‍वरस्थाना- 
मधील वौीरेश्‍वर अज्ञातात लोप पावला आणि 
विठ्ठलेश्‍वर हा विष्णुरूप बनून पुढे आला. 
मोखिक परंपरेत प्रचलित असलेले त्याचे लौकिक 
चरित्रच, सर्वे लोकधर्मीय कळांसह, वैष्णवदष्टीचा 
रंग चढवून लोकांपुढे स्थळपुराणांच्या "ह्याने 
मांडण्यात आले. पंढरपुरचा विठठल नि तिरुमलंचा 


मग, 


फयणम' प्र 


पुळ्रर - शेर > 
"-चसह४ळप्पत्त 


विठ्ठल, वेंकटेश आणि वीरभद्र ( उत्तराधं ) 


वेंकटेश यांच्या चरित्रांत, रूपांत, गृणविशषांत, 
आणि इतर अनेक बाबींत जे अद्‌भुत साम्य आप- 
णास आढळते, ते यामुळे, 

विठ्ठलेश्‍वर-बीरेश्‍वर या जोडनावाने सोळाव्या 
शतकातील कोरीव लेखांत उल्लेखिले गेलेले आणखी 
एक क्षेत्र आंध्र प्रदेशात आहे. हे क्षेत्र आहे लेपाक्षी. 
स्थापत्य, मूतिशिल्पफ आणि चित्र या कलांचा 
विलक्षण सुंदर आविष्कार घडविणारे येथील 
वीरभद्रमंदिर उत्तर विजयनगरकालातील एक 
महान कलाक्षेत्र म्हणून जगभरच्या कलाप्रेमिकांत 
प्रसिद्ध आहे. हा लेपाक्षीचा वीरभद्र विठ्ठलाच्या 
हेवीकरणाचे उदाहरण म्हणून प्रा. माणिकराव 
धतपलवार यांनी 'विठ्ठुल म्हणजे शिव या आपल्या 
लेखात उल्लेखिला आहे*' प्रा. धनपलवार लिहितात: 

“ विठु हा वीरभब्ररूपानेही काही ठिकाणी 
पुजिला जातो. लेपाक्षी (जि. अनंतपुर) येथील 
वीरभद्र-मंदिरातील शके १४५९ च्या शिलालेखात 
वीरभद्राला * विठठुलेश्‍वर ! म्हणून संबोधले आहे. 
ह्यास कोक * विरुपाक्ष-विठ्ठुल ' असेही म्हणतात. हे 
शिवमंदिर होय, याविषयी शंक! नाही. ” 

प्रा, धनपलवारांनी लेपाक्षीच्या वीरभद्राकडे 
केळेला हा ओझरता संकेत अत्यंत महत्त्वाचा असला, 
तरी तेथे घडलेल्या उत्नयन-प्रक्रियेकडे त्यांनी याहून 
अधिक लक्ष दिलेले नाही. मुख्यतः विठ्ठलाच्या उत्तयन- 
प्रक्रियेच्या बाबतीत वीरगळ > वेताळ > विठ्ठुलेश्‍वर 
( शैव ) > विठ्ठल (वैष्णव) हा क्रम त्यांना अभिप्रेत 
असल्यामुळे आणि आजही गोपजनांचा विठ्ठल त्यांच्या 
बीरप्पावरोबर अनेक ठाण्यांत मूळरूपाने कसा नांदतो 
आहे, याकडे प्रा. धनपलवार यांचे दुलेक्ष झाल्यामुळे 
लेपाक्षीमधील़ वीरभद्राचा त्यांनी अधिक वेध घेतला 
नाही. अन्यथा, त्यांच्या हातरी आलेल्या या अद्‌भुत 
सामश्रीतून त्यांनीच शेवीकरणाच्या या प्रक्रियेचा 
नेमका आणि नीटस बोध घडविला असता. 

लेपाक्षी* हे क्षेत्र आंध्य प्रदेशाच्या दक्षिणेकडील 
सीमेवर ( बंगलोरच्या ईशान्येस ), अनंतपूर 
जिल्ह्यातील हिंदुपूर तालुक्यात, हिंडुपूरच्या पूर्वेस 
नऊ भैल अंतरावर आहे. लेपाक्षी हे आज मामुली 
खेडे आहे. गावाच्या दक्षिणेस ' कूमशेल ' या 
नावाने पुराणप्रसिद्ध असलेला टेकडीवजा प्रचंड 
विस्ताराचा खडक आहे. या ठिकाणी भाज पाप- 


अनुक्रमणिका 


ऱ्५ 


नाशेश्‍वर, रघुनाथेश्‍वर आणि वीरभद्र या देवांची 
मंदिरे आहेत. यांपैकी पापनाशेश्‍वर हा इथला पुरा- 
तन देव होय. * लेपाक्ष्यां पापनाशन: ' असा त्याचा 
उल्लेख स्कंदपुराणात अडुसष्ट शैव क्षेत्रांच्या गण- 
नेत आला आहे. गेल्या चार-साडेचार शतकांपासुन 
मात्र लेपाक्षी हे क्षेत्र गाजते आहे, ते तिथल्या वीर- 
भद्राच्या ठाण्यामुळेच. 
विजयनगरचा राजा अच्युतदेवराय ( १५३०-- 
१५४२ ) याच्या राज्यातील पेनुकोंडा विभागाचा 
समथे शासक विरूपण्णा याचे हें गाव. नंदी लक्‍्को- 
शेट्टी आणि मुद्दमांवा यांचा तो पुत्र. वीरण्णा आणि 
हिरिय मल्ल्प्पाण्णा हे त्यांचे दोघे वंधूही त्याच्या- 
प्रमाणेच कर्तबगार होते. पैकी वीरण्णा हा लखणा- 
पूर भागाचा शासक होता, तर मल्लप्पाण्णा हा 
वागूरजाजर ( जि. चित्रदुर्ग ) भागाचा शासक 
होता. वीरण्णाने लेपाक्षीजवळ गोर बनहळूळी येथे 
महालक्ष्मीमंदिर ( लक्‍्कम्मागुडी ) उभारले आणि 
त्यातील नित्य-नैमित्तिक उपासनेच्या खर्चासाठी 
व्यवस्था लावून दिली. लेपाक्षीचा वीरेशवर हा या 
बंधूंचा कुळस्वामी. विरूपण्णा आणि वीरण्णा ही 
नावेही या देवाच्या भक्‍तीतूनच ठेवलेली, मल्लप्पाण्णा 
हे तिसर्‍या भावाचे नावही आंध्रातील गोपजनांच्या 
: मल्लण्णा ' या देवाच्या नावाशी नाते सांगणारे 
आहे. वीरुप्पण्णाने वीरण्णाच्या मदतीने लेपाक्षी 
येथील कूमशेलावर, आपल्या देवाला प्राधान्य 
देऊन आणि तेथील पूवेप्रतिष्ठित देवांची प्रतिष्ठा 
राखून, पुढील अनेक पिढ्यांच्या चित्र-चक्षूंना 
चमत्कारून टाकणारा भव्य आणि सुंदर मंदिरसमूह 
उभारला / विजयनगर सम्राटाच्या उदार आश्रयाने 
उभारला. सर्वांना साधारण असणाऱ्या सभामंडपाने 
एकाच सलग मंदिराचे रूप पावलेला हा मंदिरसमूह, 
मंदिराच्या डावीकडचा भव्य, पण अपूर्ण कल्याण- 
मंडप (खरे म्हणजे कलामंडप) आणि मंदिराच्या 
मागे अखंड खडकातून कोरून काढलेले अतिप्रचंड 
असे नागशिल्प हे सारेच काम स्थापत्यदृष्ट्या भव्य, 
मृतिशिल्पदृष्ट्या कमनीय आणि छत आणि भिती 
यांवरील चित्रांचा विचार करता अत्यंत चित्ताकषेक 
झालेले आहे. 
या मंदिरसमूहात ज्याला केंद्रवर्ती स्थान दिले 
गेलेले आहे, ते वीरभद्राचे गर्भगृह पाचफ्टी उंचीच्या 
उह घन? 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


१द 


सांग-सायुध वीरभद्रमू्तीने शोभायमान झालेले आहे. 
या मूर्तीच्या डावीकडे एक चिंचोळी अवघड 
शिळा उभी असुन, ती वीरभद्रमू्तीहूनही अधिक 
प्रतिष्ठित मानली जाते. इथल्या अधिष्ठातृ-देवाचा 
मूलविग्नह म्हणून भक्तांच्या मनात स्थान पावलेल्या 
या अवघड शिळेला “ वीरलिंगेश्‍वर ' असे नाव 
आहे. हा मंदिरसमूह आणि त्याच्या भोवतालची 
वस्ती ज्या भागात आहे, त्याला येथील शिलालेखात 
* लेपाक्षीचे वीरेइवरपुर ' असे म्हटले आहे; तसेच, 
मंदिरातील मुख्य देवाला विठ्ठुलेश्‍वर आणि वीरेश्वर 
या दोन्ही नावांनी उल्लेखिले आहे. 

वीरूप्पण्णादी बंधू हे वीरक्षवधर्मीय होते. त्या 
तिघांचीही नावे गोपजनांच्या/कुर्व, गोल्ल इत्यादी 
जमातींच्या देवांचे स्मरण घडविणारी आहेत. त्यांनी 
ज्या आपल्या प्रियतम देवाचे अपरंपार वैभव वाढ- 
वले, त्याचे उन्नत रूप शिवावताराचे आणि त्याचे 
नाव वीरभद्र/वीरेश्‍वर असे असले, तरी त्याचा 
मूळविग्रह्‌ तेव्हापासून आजपर्यंत मंदिराच्या गर्भ- 
गृहात “ वीरलिंगेश्‍वर ' या नावाने पुजा स्वीका- 
रीत राहिला आहे. या नावातील ' ईश्वर ' हे 
शोभन उत्तरपद वजा केल्यावर उरणारे खरे नाव 
“वीरलिंग एवढेंच आहे, आणि ते गोपजनांच्या 
“बोरप्पा ? या लोकप्रिय देवाचे पर्यायनाम आहे. 
तसेच, येथील शिलालेखांत ज्या अर्थी या देवाला 
* वीरेश्‍वर' या नावाबरोबरच ' विठ्ठुलेश्‍वर ' या 
नावानेही उल्लेखिळे आहे, त्या अर्थी य़ा ठिकाणी 
वीरभद्ररूप पावलेला देव नुसता बीरप्पा नव्हता, तर 
विठ्ठलबीरप्पा असा जोडदेव होता, त्यातल्या 
बीरप्पाला प्राधान्य मिळून त्याचे उन्नमन घडले, हे 
वीरभद्र / वीरेश्‍वर या उन्नत रूपाच्या साक्षीने निःशंक 
स्वरूपात स्पष्ट होत आहे. 

विखूप्पण्णादी बंधू हे संभवतः गोपजनांपैकी होते 
आणि त्यांनी स्वकतृत्वाने राज्यवभव प्राप्त केल्यावर 
भापल्या मूळच्या देवाला वीरभद्ररूप देऊन, त्याचे 
वैभव वाढवण्यात धन्यता अनुभवली, असे मी सुचक 
प्रमाणांच्या आधारे मांडळे आहे. या बावतीत एक क्ष्‌द्र 
वाटणारे, परंतु दुलेक्षिता न येणारे प्रमाण लेवाक्षीच्या 
मंदिरातील दोन स्तंभांवर अंकित झालेले आहे. या 
मंदिरांतील स्तंभांवर आणि भिंतींवर जी अनेक शिल्पे 
कोरलेली आहेत, त्यांत देव-देवी आहेत; क्रषिमुनी 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२ 


आहेत; पुराणप्रसंग आहेत; परंतु लौकिक पातळी- 
वरची शिल्पे मुळीच नाहीत, याला अपवाद आाहे, ती 
दोन स्तंभांवर उठावाने अंकित केलेल्या * गोपालका'- 
च्या दोन शिल्पांचा.* या शिल्पांत घोंगडी पांघरलेला, 
जमिनीवर टेकलेल्या काठीच्या वरच्या टोकावर 
आपल्या दोन्ही हातांचे पंजे ठेवून, त्यांवर हनुवटी 
टेकून देहुडाचरणी उभा असलेला धनगर वा गुराखी/ 
गवळी कोरलेला आहे. हा धनगर वा गवळी 
वीरूप्पण्णाच्या पुर्वजीवनाची स्मृती तर इमानाने 
जागवीत राहिला नसेल ना, असे पुनः पुनः 
वाटत राहते. असे नसते, तर केवळ दैवी विषयांनाच 
इथल्या शिल्पसंभारात स्थान देणाऱ्या वीरूप्पण्णाश्रित 
शिल्प्यांनी अपवाद करून हा “। गोपालक ? दोनदा 
शिल्पांकित केला नसता. अर्थात माजे हे प्रस्तुत 
शिल्पाविषयीचे म्हणणे केवळ स्वमतपोषणा्थं वापर- 
लेले कल्पित आहे, असे मानून आपण सोडून दिले, 
तरी हरकत नाही. कारण, लेपाक्षी येथे 'विठठल- 
बीरप्पाचे वीरभद्रीकरण कसे घडले, यासंबंधीची 
प्रबळ प्रमाणे तेथील मंदिराच्या भितींवरच अक्षरां- 
कित झालेली आहेत आणि बोरप्पा-वीरभद्र-संबं- 
धाचा मी जो विस्ताराने परिचय घडविला आहे, 
त्याच्या स्पष्ट पाइवंभूमीवर ती प्रमाणे एका विलक्षण 
संगतीने बोलको झालेली आहेत, याविषयी आता 
मला तरी यत्किंचितही संदेह वाटत नाही. 
पंढरपूर, तिरुमळे आणि विजयनगर 

लेपाक्षी येथील वीरभद्रमंदिरात सर्वांत प्राचीन 
कोरीव लेख इ. स. १५३८ मधील भाहे; म्हणजे 
सोळाव्या शतकाच्या द्वितीय चरणातील आहे. या 
काळापर्यंत पढरपूर येथील विष्णु-कृष्ण-रूप विठ्ठलाच्या 
भक्तीचा प्रभाव महाराष्ट्र-कर्नाटकाच्या सीमा व्यापून 
राहिला होता. महाराष्ट्रातील वारकऱ्यांनी आणि 
कर्नाटकातील हरिदासांनी आपल्या असंख्य भाव- 
मधुर भक्‍्तिगीतांतुन त्याची दिव्य कीर्ती दक्षिणेत 
दुमदुमत ठेवली होती. लेपाक्षीचे वीरभद्रमंदिर 
विठ्ठल-बीरप्याच्या उपासनाकेंद्रातुन उभारणारे वीरू- 
प्पण्णादी बंधू हे विजयनगरच्या राज्याचे पाईक होते 
एवढेच नव्हे, तर या स्थानाला विजयनगरचा राजा 
अच्युतदेवराय याचाही उदार आश्रय लाभला होता. 
लेपाक्षीचे वीरभद्रमंदिर ज्या विजयनगरच्या राजांच्या 
साहाय्याने / संमतीने बांधले गेले, ते विजयनगर 


क य 
"कखखगघरचिघजचज, 


विठ्ठल, वेंकटेश आणि वीरभद्र (उत्तराधं ) 


त्यापूर्वीच वैष्णव विठ्ठलोपासनेचे एक गाजते केंद्र 
बनले होते. विजयनगरच्या विठ्ठलस्वामीमंदिरात 
एकूण नऊ शिलालेख आहेत. त्यांतील तीन कृष्णदेव- 
रायाच्या कारकौर्दीतील आहेत आणि उरलेल्या सहां- 
पैको एक अच्युतरायाच्या काळातील व पाच सदा- 
शिवरायाच्या काळातील आहेत. कुष्णदेवरायाचे 
तीनही लेख शके १४३५ (इ.स. १५१३) या एकाच 
वर्षातील असून, त्यांतील एकात स्वतः राजाने सूर्य- 
ग्रहणप्रसंगी आपल्या मातापित्यांच्या नावाने देवाला 
भूदान केले असल्याची नोंद आहे, तर उरलेल्या दोन 
लेखांत त्याच्या चिन्नादेवी आणि तिरुमलदेवी या 
दोन राण्यांनी देवासाठी केलेल्या भूदानाची व प्रत्ये- 
कीने बांधलेल्या एकेका गोपुराची नोंद आहे. अर्था- 
तच विजयनगरचे विठ्ठलस्वामीमंदिर कृष्णदेवराया- 
च्याही पूर्वी बांधले गेले आहे, हे यावरून स्पष्ट 
होत आहे. 

हा इतिहास-क्रम आपण नीट ध्यानी घेतला, तर 
आपल्या हे स्पष्टपणे प्रत्ययास येईल को, विष्णु- 
कृष्णरूपी विठ्ठलाची भक्‍ती महाराष्ट्र-कर्नाटकात 
प्रकर्षाला पोचली असताना आणि त्या भक्‍तीचे एक 
महाकेंद्र खुद्द विजयनगर येथे गाजत असताना, 
विजयनगरच्याच राजाच्या साहाय्याने नि संमतीने 
त्याचे तीन अधिकारी लेपाक्षी येथे विठ्ठुलबीरप्पाचे 
वीरभद्रात उन्ननयन घडवितात / त्याचे शेवीकरण 
करतात. लेपाक्षीतील विठ्ठुल-बीरप्पाचे शेवीकरण 
हे पंढरपूरच्या विठठुलाच्या वैष्णवी प्रतिष्ठेचा प्रकर्षे 
घडल्यानंतरचे आहे / त्याची कोर्ती विजयनगरच्या 
वैभवशाली मंदिरातून गाजत राहिल्यानंतरचे आहे 
आणि विजयनगरच्या राजाच्या साहाय्याने नि संम- 
तीने घडविलेले आहे. म्हणजेच, शेवीकरणाची 
अवस्था प्राचीन आणि वैष्णवीकरणाची अवस्था 
नंतरची, असा क्रम मांडणे इतिहासाशी विसंवादी 
ठरेल. दैवीकरण घडायचे को वैष्णवीकरण घडायचे, 
हे त्या त्या ठाण्यातील सामाजिक/धाभिक/राजकीय 
परिस्थितीतूनच ठरायचे असते. 

विजयनगरच्या विठ्ठलोपासनेंच्या केंद्राबाबत 
आणखी एक महत्त्वाचा पुरावा प्रस्तुत संदर्भात काहो 
वेगळे सांगणारा आहे. तो पुरावा आहे प्रख्यात 
तेलुगु वेष्णव कवी ताल्लपाकम्‌ अन्नमाचायं यांच्या 
एका विठ्ठुल्भक्तिपर गीताचा. अन्नमाचाये हे 

त, भा. २ 


.€:| 


वेंकटेशाचे परमभक्त. इ. स. १४०८ ते १५०३ हा 
त्यांचा जीवनकाळ, कृष्णदेवरायाच्या . राज्यारो- 
हणाच्या सहा वर्षे अगोदरच त्यांचे निर्याण घडले. 
त्यांची काही “ संकीतंने ? (भक्तिगीते) विठ्ठला- 
विषयी असुन, त्यांतील एकात विजयनगर येथील 
विठ्ठलमंदिराचा, देवाच्या स्तानमहोत्सवाचा, रथ- 
महोत्सवाचा आणि वनभोजनोत्सवाचा उल्लेख आहे. 
आणि आणखी विशेष म्हणजे '* वेंकटाचलाहून. 
आलेली विठ्ठल-रुक्मिणी विजयनगरच्या मंदिरात 
नांदताहेत ' असेही अन्नमाचार्यांनी म्हटले आहे. देव 
पंढरपुराहून येथे आला, असे ते म्हणत नाहीत. 
वेंकटेश-विठ्ठुल-एकत्वाचे तर हे प्रत्यंतर नव्हे ? 


: द्वे विरुपे ! सूक्ताचे उपयोजन 
लेपाक्षीच्या वीरभद्र-मंदिरातील शिलालेखांत 
ज्याच्या नावाची नोंद * विठ्ठुलेश्‍वर ' आणि 


धवीरेश्वर ' अश्ली दोन्ही प्रकारे केली आहे, तो वीरू- 
प्पण्णाचा वीरभद्रदेव विठ्ठुल-बीरप्पा या गोप- 
जनांच्या जोडदेवातून बीरप्पाप्राधान्याने उत्क्रान्त 
झालेला आहे, हे सत्य प्रतीत होताच मला विठ्ठुलाच्या 
वैदिकोकरणाच्या प्रक्रियेत वापरले गेलेले एक 
* साधन ( 1)07ए106) भाठवले. मी मागे हे स्पष्ट 
केलेच आहे की, गवळी-धनगरांच्या परंपरेत बीरप्पा 
स्वतंत्रपणे वावरतो, परंतु विठ्ठल मात्र बीरप्पा- 
बरोबर, बंधू / सांगाती म्हणूनच येतो. म्हणजेच 
विठ्ठल--बीरदेव हा जोडदेव आहे. बीरप्पा जेव्हा 
विठ्ठलसहित असतो, तेव्हा तो एक प्रकारे * द्विरूप 
बीरप्पा ' असतो /'ह्वि विरुपा' असतो. द्वि "या 
शब्दातील * व व्यंजनाला प्राधान्ये मिळून त्याचे 
“बे ! असे तंद्भव रूप होते, तर “ द' या व्यंजनाला 
प्राधान्य मिळून दो/दोन? असे तऱ्द्भव रूप होते. त्याच- 
प्रमाणे विठठुल-बीरप्पामधील विठ्ठलाच्या प्राधान्याने 
कधी उन्नयन घडते, तर कधी बीरप्पाच्या प्राधान्यांने 
उन्नयन घडते. कधी असे का घडते आणि कधी तसे 
का घडते, याचे उत्तर त्या त्या ठाण्यातील सामाजिक- 
धार्मिक परिस्थितीतच शोधावे लागते. एक गोष्ट 
मात्र आपण पक्की ध्यानात ठेवायला हवी की, 
विठ्ठलाच्या उन्नयनप्रक्रियित प्रथम शंवीकर- 
णाची अवस्था सवंत्र येते आणि नंतरच वष्णवी- 
करणाची अवस्था येते, असे सिद्ध होऊ क्षकंत 
नाही. ही उन्नयनप्रक्रिया एकरेषीय (ए॥111081) 


श्ट 


नाही, तर बहुरेषीय ( ॥॥ए11111108] ) आहे. 
उन्चयनप्रक्रियेत सापडलेल्या विठठुल - वौरप्पाच्या 
प्रत्येक ठाण्यात वेगवेगळ्या प्रकारे उन्नयन घडत 
राहिले माहे. हे सत्य केवळ .विठठल-बीरप्पापुरतेच 
मर्यादित नाही, तर मुरुगन्‌ू-अय्यप्पनू- अय्पनार 
यांसारख्या दक्षिणेतील लोकदेवांच्या ठाण्यांत अथवा 
लज्जागोरीसारख्या आदिम मातृदेवीच्या ठाण्यां- 


तही आपणास उन्नयनप्रक्रियेसंबंधीच्या या सत्याचा 
प्रत्यय घेता येतो. “द्वि विरुपा ' म्हणजे विठ्ठुल्सहित 
असलेला जाडदेव बीरप्पा हा जेव्हा विठ्ठुलप्राधा- 
न्याने पंढरपूरला विष्णु-कृष्ण-रूप पावला, तेव्हा 
त्याचे महत्त्व अटळपणे स्वीकारणाऱ्या क्षेत्रोपाध्या- 
यांनी आणि परंपरानिष्ठ पंडितांनी त्याचे वैदिकी- 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२ 


करण करण्याचा'ठ्य़ापक प्रयत्न केला. या प्रयत्नात 
त्यांना त्याच्या “ ह्वरि विरुपा? या स्वरूपावरून 
सहजच आठवले, ते क्रवेदातील “द्वे विरपे? हे 
सुकत. मग त्यांनी आपले बुद्धिकोशल्य वापरून त्या 
सुक्‍ताचा विठ्ठलपर अर्थ लावून दाखवला आणि 
विठ्ठल हा वेदर्वाणत देव आहे, असे उद्‌्घोषित 
केळे. विठ्ठलाच्या वेदिकोकरणाची ही सब प्रक्रिया 
समजावून घ्यायची, तर त्यासाठी एक स्वतंत्र लेख 
लिहायळा हवा. या वैदिकीकरणाच्या प्रक्रियेचे 
यशापयश समजावून घेण्यातून आपल्या या प्रियतम 
देवाच्या प्रभावक्षेत्रातील सामाजिक संघर्षाचे भान 
घडू शकेल, 


संदर्भ टीपा-- 


18. 80१6 ०७३ 01 1317055. 
(8लंभा०७ 800 उपए181 01०७16५8 : 


$110]0) ; ७९. 


१९. श्रीक्षेत्र यडूर येथील प्रसिद्ध खटला व वीरशेव समाज : 


निपाणी, १९२७. 
२०, तत्रैव, 


२३, तत्रैव, पृ. २७२३-७४. 


पृ. ७. २१. तत्रैव, पृ. ३३७. 
पृ. 


० 1)1891081 ७0०१ ठा 081171 
फली, 1). 1). ०881101 (011106 
कजप्पा०, 80०0010089, 1974. 070. 167-175; 1161150110 0 
०081181101 ... (8111117"01)08, ०17116 75. 1 980, 
1018112818 ग 160 0009058. 0 8०0 1,०९1 0१७, 0018 त झप8]8 (प' 


॥)0191017 
घेशतटा०पात ७० 1058. 
00. 163-184; ऐशा ०0७16 


११०७५१ 
करवीरापा शिवापा छ्प्रे, 


२२. तत्रेव, पृ. २३९, 


२४. तत्रेव, पृ. ३७, ४०, ह पळ. 
२५, “ विठ्ठल म्हणजे शिव ? : माणिक धनपलवार ( 
अंक दुसरा, जुले ते सप्टेंबर १९८१, पू. २६-३४), पृ. २९, 


३ सडा आ. 
लुब्ध त्रेमासिक, गुलवर्गा, व्ष पाचवे, 


26. 1,88181 : 097. 4॥11811018118 ७०8] 80. परत , 
ग 476 0 1.७] : ७7 8. छळुकीबाताहाा द पा 17. ९ "१२००0, 1969; 


पार्हठाए काते ९ण!पा6-1)7, ?. 3. 1)6551 एभा 80101 
1971 (111709 छोा'०]९'४ 0! 1,8181611 : 


0. 298-301 ). 


27. 1.0081811 : 7 8113911008115 ७०७] 1२80. 771816 
2. ञा०॥७1'१ ०0१ 8 चहा गार्‍४16 191128 ॥[818108. 

28. प॥७ उ०प118] 01 0116118] 18868'0, शिक्ठता88 
1200000106 1946. ]]. 84-90 (* पृ॥७ 1)86 01 0 
गृ७0]]165 ०. ए७४छा'७-1१861185081111 छत शा 8]8 5 


एभा ]८७७81'911191181४७), 


: उिणता७5 111 ॥॥॥१॥॥१ 
पाळ; 1॥0॥8पाा', 
६0५०७8 3श8य गी, 


प० रश]. 


नि 


पृथ्वीवरच्या प्रयोगशाळेत सूर्य-निर्मितीचे प्रयत्न 


व. त्रि. चिपळोणकर 


असे म्हटले आहे को, मनुष्याच्या भायुष्यात 
त्याला तीन दुःखे सारखी भिववीत असतात. ही 
दुःखे कोणती असे विचाराल, तर ती अशी आहेत: 
कष्ट केल्यावाचून तो आपली उपजीविका करू हकत 
नाही, हे आहे यांपैकी पहिले दुःख. मनुष्य जर काम 
करावयाचे थांबवेल, तर त्याला खावयास अन्नदेखील 
मिळणार नाही, हे उघड आहे. त्याचे शरीर नेहेमीच 
कार्यक्षम राहील याची शझाइ्वती नाही. हे आहे 
त्याचे दुसरे दु:ख. आजार त्याला केव्हाही येऊ 
शकतो. आयुष्याच्या उत्तरार्धात त्याची वृद्धत्वापासून 
सुटका नाही; या काळांत त्याची गात्रे विकलांग 
होतात व त्याच्या शरीराच्या कायेशक्तीवर आणि 
उपभोगशकक्‍तीवर वाढत्या प्रमाणात सारख्या मर्यादा 
पडत जात असतात. त्याचे तिसरे दुःख साधन- 
सामग्रीबद्दल्चे आहे. इतर जनावरांशी तुलना करता 
मनुष्यास जास्त बुद्धी आहे; त्याला जाणीव पण 
आहे. त्यामुळे जीवनात आवश्यक अश्या साधनांचा 
तो मोठ्या प्रमाणात वापर करतो आणि आवश्‍यक 
अशा साधनसामग्रीबद्दल त्याच्या कल्पना किंवा 
अपेक्षा सारख्या वाढतच चालल्या आहेत, असे 
दिसते. तो आपले अन्न शिजवून खातो; अन्न 
शिजवून खाणारा प्राणी म्हणजे मानव अशी व्याख्या 
पण करण्यात आली आहे. जीवनामध्ये मनुष्य 
अनेक साधनांचा वापर करताना आढळतो. थंडी- 
वारा, पाऊस यापासून बचाव करण्याकरिता त्याला 
घर-निवारा लागतो, अंगावर घालण्याकरिता कपडे 
लागतात; पाणीपुरवठा लागतो; अन्न शिजविण्या- 
करिता लाकडे, कोळसे यांसारखी इंधने लागतात, 
निरनिराळया प्रकारची कामे करण्याकरिता हत्यारे 
लागतात. समाजामध्ये मनुष्यास ही सर्वे साधने 
मिळविण्याकरिता दुसऱ्याची मदत घ्यावी लागते 
म्हणून याकरिता द्रव्यविनिमय आवश्यक होतो. 


पुरातन काळापासुन सोने हे द्रव्याचे एक,प्रतीक बनले 
आहे. त्यामुळे सोने जर जवळ असेल, तर आवश्यक 
त्या सुविधा मिळविता येतात, असे अनुभवाने 
त्यास कळून चुकले. त्याच्याजवळ जर द्रव्य नसेल, 
तर त्याचे मनोरथ सफल होण्यामध्ये अनेक अडचणी 
येतात. काही आकांक्षा तर मनातल्या मनातच 
थिजून जातात. मध्ययुगीन काळापासून विज्ञानामध्ये 
ज्या उद्दिष्टाचा पाठपुरावा केला जात होता त्याचा 
जर विचार केला, तर वरील तीन दुःखांशो 
निगडीत अश्या तीन प्रेरणा त्यामागे कार्ये करीत 
होत्या, असे आढळते. आपोआप सतत कायं करणारे 
यंत्र शोधून काढणे हे होते, त्याचे पहिले उद्दिष्ट. 
अक्षा यंत्राचा शोध का॒ घ्यावयाचा ? यामागे 
कल्पना ही की, मनृष्याला जे शारीरिक कष्ट करावे 
लागतात ते अश्या यंत्राची मदत घेऊन टाळता 
येतात का हे पहावे. आपल्या दैनंदिन जीवनात 
सध्या आपण वापरत असलेल्या यंत्रांची मनामध्ये 
मोजणी करा म्हणजे हा मुद्दा लक्षात येईल, आपण 
पूर्वी विहिरीतून दोर-बादलीच्य़ा साहाय्याने पाणी 
मिळवीत होतो. आता हे काम विजेवर चालणारा 
पंप करीत असतो. उन्हाळ्यात उष्मा फार झाला 
तर पूर्वी पंखा हालवून वारा घालण्याकरिता नोकर 
ठेवीत असत, तर आता हे काम विजेचा पंखा 
करत असतो. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी 
जाण्याकरिता सध्याच्या काळात मोटर, आगगाडी, 
विमाने अशी स्वयंचलित यांत्रिक साधने उपलब्ध 
आहेत. स्वयंपाकघरात देखील दाणे कुटण्या- 
करिता विजेचा मिक्सर आहे. पण येथे हे लक्षात 
घेणे जरूर आहे को, ही सवे साधने ऊर्जा 
पुरवल्याशिवाय काम करू शकत नाहीत. वीज- 
पुरवठा बंद झाला तर पंखा, मिक्सर काम करू 
दकत नाहीत; पेट्रोल नसेल तर मोटर चालू 


२० 


शकणार नाही; कोळसा नसेळ तर आगगाडी 
पण चालणार नाही. तसा विचार केला तर 
मनृष्यसुद्धा ऊर्जा पुरवठ्याशिवाय काम करू शकत 
नाही. तो जे अन्न खातो त्यावर त्याच्या शरीरात 
प्रक्रिया होते व त्यायोगे जी ऊर्जा विमुक्‍त होऊन 
उपलब्ध केली जाते, तीवर त्याचे सर्व व्यवहार 
चालत असतात. या सर्व प्रक्रियेविषयीची स्पष्ट 
कल्पना मध्ययुगातील लोकांस नव्हती म्हणून त्यांना 
असे वाटत होते कौ, जर ऊर्जापुरवठा केल्पाशिवाय 
कार्ये करणारे यंत्र बनविता आले, तर किती बरे 
होईल ? मनुष्यास करावयास लागणाऱ्या कष्टाची 
समस्या कायमची सोडविता येईल. हे उद्दिष्ट साध्य 
करण्याच्या प्रयत्नांमधूनच प्रथम साधी यंत्रे, नंतर 
इंजिने व आणखी नंतर निरनिराळ्या प्रकारच्या 
स्वयंचलित योजना यांचा शोध लागला व त्यामुळेच 
आधुनिक काळामधील यांत्रिकीकरण साध्य झाले. 
सध्याचे संगणक नेमून दिलेलेच कार्य करतात असे 
नसुन काही नवे संगणक जवळजवळ मनृष्याप्रमाणेच 
विविध समस्या व त्यांवर उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या 
उपाययोजना यांविषयी साधकबाधक विचार करू 
दकतात. ही प्रगती अशीच होत गेली, तर अल्ली 
कल्पना करता येईल की, काही शतकांनंतर जन्मास 
येणाऱ्या मनुष्यास घर सोडून ऑफिसमध्ये जाऊन 
काम करण्याची आवश्‍यकता पण राहणार नाही. तो 
आपल्या घरातच बसून विजेच्या वटनाची फिरवा- 
फिरव करून तेथून काही अंतर दूर असणाऱ्या यंत्र- 
शाळेमधील यंत्रावर संगणकामाफंत देखरेख करून 
आवद्यक त्या सुचना देऊन आपणास हृवे असे सर्व 
प्रकारचे काम करून घेऊ शकेल. ही घटना प्रगतीचे 
निदेशन करील को नाही, याचे उत्तर देणे कठीण 
होईल. सध्याच टी, व्ही. चा वापर वाढल्यामुळे 
काय परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती पहा. या 
पूर्वीचे लोक संध्याकाळी बाहेर फिरावयास 
जात; निरनिराळे खेळ स्वतः खेळत असत 
व इतर सांस्कृतिक कायंक्रमांत भाग घेत असत. 
सध्या समाजातील एक मोठा वर्ग संध्याकाळी 
आपल्या घरात स्वतःला कोंडून धेऊन टी. व्ही. चे 
कार्यक्रम बघण्याचे कायं करीत असतो. भविष्य- 
काळात मनुष्याला आपले घर सोडण्याचीही 
आवद्यकता जर न राहील, तर तो स्वतःच 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२९ 


आपल्याला केद करून ठेवील, असे म्हटले तर त्यात 
चूक नसावी. 

चिरकालीन तारुण्य व अमर्याद आयुष्य प्रदान 
करणारे अमृत किवा रामवाण ओषध शोधून 
काढावयाचे हे मनुष्याचे दुसरे महत्त्वाचे असे 
उदिष्ट होते. त्याला प्रत्यक्ष अमृत जरी सापडले 
नाही, तरी निरनिराळया रोगांचे निमूल्न करणारी 
औषधे त्यास मिळाली. गेल्या काही वर्षांत सामान्य 
मठुष्याच्या सरासरी आयुमेर्यादेते जी वांढ झाली 
आहे ती लक्षणीय आहे व या घटनेचे श्रेय मनुष्याने 
वैद्यकीय विज्ञानात केलेल्या प्रगतीकडेच येते. 
परिसाचा शोध हे त्याचे तिसरे उद्दिष्ट द्रव्य मिळ- 
विण्याकरिता होते. परिसाच्या निव्वळ स्पर्शाने हीन 
धातूचे सोन्यात रूपांतरण करता येते | असा 
समज त्यावेळी प्रचलित होता. या प्रयत्नात अजन 


प्रयोगशाळेत 


सोन्याच्या खाणीच्या का 
खालील वर्णन करण्यात अ 
प्रयोगाला लागू पडते : 


क यी पाने जे प्रयत्न केले, त्या- 
करिता ज उर्जा-उद्गम शोधन काढले 
त्यांचे वणन लेखाच्या पुढील भागात केले 

यत्र चालविण्याकरिता जली: उंबहम बाड 
असतात, हे मनुष्याच्या लवकरच ल त 
त्यान प्रथम शोधलेली यंत्र उदा., कृ डर का 
धनुष्यबाण, चरखा) त्याच्या वार वने हणजे 
त्याच्या कार्यशक्तीवर चालत क हि 
पुढील टप्यात त्याने या कार्याकरि ग क. 


सुरू केले उदा; 
किवा घोड्याचा उपयोग करू 


पृथ्वीवरील प्रयोगशाळेत सूर्य-निर्मितीचे प्रयत्न 


ओढण्याकरिता तो घोडा वापरू लागला. पणया 
पद्धतीमध्ये असणार्‍या अंगभूत मर्यादा त्याच्या लव- 
करच लक्षात आल्या. पाळीव जनावरांस खाण्यास 
द्यावे लागते; त्यांना थकवा येतो व त्यांच्या काम 
करावयाच्या शक्‍तीवर मर्यादा असतात. या कारणां- 
करिता त्याने आपली दृष्टी स्वयंचलित यंत्राकडे 
वळविली असावी. यंत्र कार्यान्वित करण्याकरिता 
इंजिन लागते व इंजिनाला इंधनाच्या स्वरूपात 
सतत ऊर्जा पुरवठा करावा लागतो, यंत्राला थकवा 
येत नाही; पण त्यावर सारखी देखरेख करावी 
लागते. ऊर्जेचा पुरवठा न करता सतत कार्ये कर- 
णाच्या इंजिनाचा होध लावण्याचे उत्कट प्रयोग 
मध्ययुगात केले गेले. 

या संदर्भात इंग्लंडमधील भौतिकोविज्ञ लॉज 
याच्या रेमंड नावाच्या मुलाची हकोगत मनोरंजक 
आहे. रेमंडचा भुताखेतावर विदववास होता व त्याला 
असे वाटावयाचे को, जर एखाद्या भूताला पकडून 
त्याला विद्युत जनित्र सतत फिरविण्याचे काम कर- 
ण्याची सक्ती केली, तर या योगे मनुष्यास काही 
ऊर्जा खर्चे न करता मोफत वीज मिळू शकेल. हा 
प्रयोग अमलात आणावयाच्या पूर्वीच रेमंड पहिल्या 
महायुद्धाच्या वेळी फ्रान्सच्या रणभूभीवर मरण 
पावला. रेमंडला सुचलेली कल्पना पुरातन काळा- 
पासून मनुष्याच्या मनात घर करून राहिली आहे, 
असे वाटते. आपल्या पुराणातील कामधेनूची 
कल्पना किवा लोकसाहित्यामधील राक्षसाची 
कल्पना या दोन्ही वरील हकोगतीमधील कल्पनेशी 
जुळणाऱ्या अश्याच आहेत. ब्रिटिश एन्‌सायक्लो- 
पिडीयामध्ये आपोआप सतत चालणाऱ्या यंत्राचा 
शोध घेण्याकरिता केलेल्या आजतागायतच्या सर्व 
महत्त्वाच्या प्रयत्नांचे सविस्तर वणंन दिले आहे. हे 
वर्णन वाचल्यानंतर मनुष्याच्या कल्पनाशक्तीचे जेवढे 
कौतुक करावे तेवढे थोडेच असे वाटू लागते. या 
प्रयत्नांमध्ये भारताने काही वाटा उचलला असा 
उल्लेख मिळत नाही. अनेक वर्षे प्रयत्न केल्यानंतर 
मनष्याळा असे कळून चुकले की, असे यंत्र कोणीही 
कधीही बनवू शकणार नाही; पण या प्रयल्नांतच 
त्याने पहिले स्वयंचलित यंत्र जे बाष्पयंत्र याचा शोध 
लावला. पाणी व कोळसा या इंधनाचा पुरवठा 
केला असता हे यंत्र इष्ट ते काम करू शकते. यंत्राला 


२१ 


जो ऊर्जा पुरविली जात असते ती रासायनिक 
स्वरूपाची असते. कोळझाचे जेव्हा ज्वलन होते 
तेव्हा त्याचा हवेतल्या ऑक्सिजनबरोबर संयोग 
होऊन जी ऊर्जा मुक्‍त होते, तिच्या योगे पाणी 
तापविले जाऊन त्याची वाफ बनविली जाते. उष्ण 
वाफेमधील रेणूंना गतिज ऊर्जा असते. त्यामुळे 
वाफेला दाब असतो. वाफेच्या दाबाचे यांत्रिक 
कार्येशक्तीत रूपांतर नंतर केले जाते. अश्या प्रकारे 
बाष्प इंजिनाच्या निरनिराळ्या घटक योजनेच्या 
साहाय्याने कोळशामधील रासायनिक ऊर्जेचे अखेर 
यांत्रिक कार्यशक्‍क्तीत रूपांतरण केले जाते. कोणत्याही 
इंजिनाच्या साहाय्याने त्याला पुरविलेल्या ऊर्जपैकी 
काही अल्प अंशाचेच इष्ट अशा यांत्रिक कार्येशक्‍्तीत 
रूपांतरण होऊ शकते असे संशोधनाने भाढळून आले. 
अक्षा प्रकारे ऊष्मागतिकोचे दोन मूलभूत नियम 
मनुष्यास कळून चुकले. यांपैकी पहिल्या नियमा- 
प्रमाणे ऊर्जा अविनाशी आहेः तो निर्माण करता 
येत नाही व तिचा नाश पण करता येत नाही. मात्र 
योग्य इंजिनाच्या साहाय्याने तिचे रूपांतरण एका 
स्वरूपातून दुसऱ्या प्रकारात करता येते. दुसर्‍या 
नियमाप्रमाणे कोणतेही इंजिन जेव्हा ऊर्जेचे रूपां- 
तरण करीत असते तेव्हा ते त्याला पुरविल्या 
गेलेल्या संपूणे ऊर्जेचे दुसर्‍या प्रकारात खूपांतरण 
करू शकत नाही. उदा; बाष्पइईंजिनाला जी ओष्णिक 
ऊर्जा पुरविली जात असते तीपैकी फक्त २०-३० 
टक्केच भागाचा ते उपयुक्त अश्या यांत्रिक कार्य- 
शक्‍तीत रूपांतरण करू शकते. कोणत्याही इंजिना- 
मध्ये पुरविलेल्या ऊर्जेचा अधिकांश भाग हा 
वायाच जात असतो. जगामध्ये मनुष्य वापरीत 
असलेल्या विविध प्रकारच्या इंजिनांचा साकल्याने 
विचार केला, तर मनुष्य केवढ्या मोठ्या प्रमाणात 
ऊर्जा वाया घालवीत आहे, याची कल्पना करता 
येते. इंजिनामध्ये सुधारणा करुन त्याला अधिक 
कार्यक्षम करून पुरविलेल्या ऊर्जेचे संपूर्णपणे यांत्रिक 
कार्येशक्तीत रूपांतर करता येईल, असे यापूर्वी 
तात्त्विक (सैद्धांतिक) दृष्ट्या तरी शक्‍य वाटत 
होते; पण हा समज चूक आहे, असे ऊष्मागतिकीच्या 
दुसऱ्या नियमाने दाखवून दिले, आधुनिक अण- 
ऊर्जेचा उपयोग करणाऱ्या कोणत्याही प्रणालीचे कार्य 
बघितले, तरी ते वरील दोन नियमांना संभाळूनच 


व्ट्न्र 


होत असते, असे आढळते. अणूपासून उपलव्ध 
होणारी ऊर्जा ही रासायनिक स्वरूपाची नसून ती 
द्र्यमानापासून मिळत असते. तिचे मूल्य आइन- 
स्टाइन यांच्या 11 > 1102 या सुत्रानुसार मिळते. 
येथे प ऊर्जा, 00 पदार्थाचे द्रव्यमान, 0 
प्रकाशदेग, द्रव्यमान म्हणजे ऊजंचाच एक प्रकार 
असा या वरील समीकरणाचा अथे लावता येत 
असल्यामुळे काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये ही ऊर्जा 
व्यक्‍त स्वरूपात मिळवून तिचे शेवटी योग्य इंजि- 
नाच्या साहाय्याने इष्ट अश्या यांत्रिक कार्यश्रक्‍तीत 
रूपांतरण करता येते. पदा्थे अणूच्या द्व्यमानाचे 
व्यक्‍त ऊर्जेत रूपांतरण करण्याकरिता एकमेकांच्या 
स्वेस्वी उलट असे दोन मार्गे व्यवहारात उपलब्ध 
आहेत. युरेनियमसारख्या जड अणूचे विघटन करून 
त्यांचे लहान द्रव्यमान असणाऱ्या घटक अणूंत 
रूपांतर केळे असता या घटक कणांना एकत्र बांधून 
ठेवणारी ऊर्जा बाहेर टाकली जाते. याउलट हायडरो- 
जन, ड्युटेरीयम किंवा ट्रिटीयम (ड्यटेरीयम व 
ट्रिटीयम हे हायड्रोजन अणूचे अनुक्रमे दुप्पट व तिप्पट 
द्रव्यमान असणारे अणुप्रकार आहेत) यांसारख्या 
हलक्या द्रव्यमानाच्या अणूंना एकत्र आणून त्यांचे 
संघटन केल्यास या क्रियेमध्ये ऊर्जा मुक्‍त केली जाते. 
सुर्यावर अशी प्रक्रिया सतत चालू आहे व त्यामुळेच 
त्याचे प्रवर तापमान कायम ठेवले जाते, ही गोष्ट 
शास्त्रज्ञांना काही वर्षांपासुन ज्ञात झाली होती. 
हायड्रोजन अणू अश्ना प्रकारे एकत्र येऊन संघटित 
झाले असता त्यांपासुन हीलियमअणू निर्माण होतात 
(होलियम या अणुद्रव्याचा शोध प्रथम सूर्यावरच 
लागला. सुर्याकरिता असलेल्या हीलीओस या नावा- 
वरूनच होलियम ही संज्ञा निर्माण झालो). कोण- 
तीही विक्रिया घडवून आणण्याकरिता तिला अनुकूल 
अशी भौतिकीय परिस्थिती प्रथम निर्माण करावी 
लागते. सुर्याच्या अंतरंगात कित्येक दशलक्ष अंश 
केल्व्हीन एवढे उच्च तापमान असल्यामुळे ही विक्रिया 
तेथे घडणे शक्‍य होते. अद्ना उच्च तापमानाच्या 
अणूंना खूप मोठी गतिज ऊर्जा असते. त्यामुळे त्यांचे 
जेव्हा प्रथमच परस्परांबरोबर आघात होतात, त्या 
वेळी या आघातांमुळे अणूमधील इलेक्ट्रॉन त्यापासून 
दूर केळे जातात. अश्या प्रकारे %ण व घन असे दोन 
विरुद्ध प्रकारचे विद्युतभार ज्यांवर आहेत अशा 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२ 


घटककणांत त्याचे या आघातांमुळे विभाजन होते. 
दोन विरुद्ध स्वरूपांचे विद्युतभारित कण ज्या माध्य- 
मात सर्वेत्र सारख्या प्रमाणात आढळतात त्यास 
"लाझ्मा अथवा आयनद्रायू असे म्हणतात, वर नमूद 
केल्याप्रमाणे हायड्रोजन प्लाझ्माचे तापमान पुरेसे 
उच्च असेल, तर त्यामधील घन विद्युतुभारित 
कणांच्या एकमेकांबरोबर होणाऱ्या आघातांमुळे 
अणुसंधटन विक्रिया सुरू होईल व परिस्थिती अनु- 
कूल असल्यास ती स्वयंपोषक पण होऊ शकेल, असे 
दाखविता येते. याचा अथे असा होतो की, प्रथम 
बाहेरून ऊर्जेचा पुरवठा करून प्लाझ्मा माध्यमाचे 
तापमान वाढविणे आवश्यक असते आणि एकदा 
का ही विक्रिया सुरू होऊन त्यामुळे ऊर्जा बाहेर 
फेकली जाऊ लागली को, प्लाझ्माच्या तापमानात 
सारखी वाढ होत जाते. या क्रियेमध्ये असा एक 
टप्पा येतो की, ही विक्रिया एकदा सुरू करून दिली 
असता तिच्यापासुन उत्सजित होणाऱ्या उऊर्ज- 
मुळेच ती अखंडपणे सतत चालू ठेवली जाते. 
विक्रिया चालू करण्याकरिता मात्र त्यामध्ये बाह्य 
कारक क्रियेची प्रथम आवश्‍यकता असते व त्यासाठी 
काही अत्यल्प कालावधीसाठी बाहेरून ऊर्जा पुरवठा 
करावा लागतो. या कारक क्रियेमागील तत्त्व खालील 
उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. स्वयंपाकघरातील 
गॅसची शेगडी पेटवण्याकरिता ज्वाल्क आगकाडीची 
आवश्यकता असते. प्रदीप्त आगकाडीच्या साहाय्याने 
शेगडीमधून बाहेर पडणाऱ्या गॅसच्या एका ल्हान 
मर्यादित अशा घनफळाचे तापमान वाढवन गॅसच्या 
ज्वलनविदूपयंत नेले जाते व त्या | 
प्रथम ज्वलनक्रिया सुरू होते. 
ऊर्जा बाहेर पडते ती नंतर सर्व 
मधील ज्वलनक्रियेस स्वयंपोषक स्वरूप धारण कर- 
ण्यास मदत करते, प्रयोगशाळेत ड्युटेरीयम वायच्या 
(साध्या वातावरणापेक्षा ज्याचा दाब __1__ 


न ूू ०ळठ०ळ पटीने 
कमी आहे अशा अवस्थेत) एका लहान विभागाचे 


तापमान १ ते व सेकंद कालावधीकरिता अंदाजे 
१०० दशलक्ष अंश केल्व्हीन या तापमानापर्यंत 
नेल्यास त्यांमध्ये अणुसंघटन विक्रिया सुरू होऊन ती 
स्वयंपोषक स्वरूप धारण करेल, 
ककत करण्यात आला आहे. येथे हा प्रश्‍न विचारता 
येईल कौ, या प्रयोगाकरिता हायड्रोजनऐवजी ड्टे- 


2 
2. 


-करगघ चिघळला? 


मुळे त्या भागातच 
ज्वलनक्रियेमुळे जी 
त्र पसरून झेगडी- 


पृथ्वीवरील प्रयोगशाळेत सूर्य-निर्मितीचे प्रयत्न 


रियम हा वायूच का वापरावयाचा ? याचे उत्तर 
असे आहे की, पृथ्वीवरील अणुसंघटन प्रयोगाकरिता 
हायड्रोजनऐवजी ड्युटेरियम वावरणे अनेक दृष्टीने 
सोयीस्कर ठरते (संघटन विक्रिया सुरू करण्याकरिता 
लागणाऱ्या प्राथमिक क्रांतिक तापमानाचे मूल्य, 
विक्रियेत मुक्‍त होणाऱ्या ऊर्जेचे मूल्य इत्यादी). 
वरील विधानात ड्युटेरियमचा दाव, क्रांतिक ताप- 
मान व हे क्रांतिक तापमान ज्या किमान कालावधी- 
करिता प्रस्थापित करणे आव्यक असते त्याचे मूल्य, 
अश्या तीन राशी निदेशित केल्या गेल्या आहेत. 
यांवैको कोणत्याही एका राशीत थोडाफार बदल 
करणे शक्‍य असते; पण अशा परिस्थितीत उरलेल्या 
राशींत तदनुरूप वदल घडवून आणावा लागतो, हे 
लक्षात ठेवावे लागते. 

प्रयोगशाळेत या प्रकारचे प्रयोग सुरू करण्या- 
पूर्वी तीन महत्त्वाच्या अशा गोष्टींबद्दल प्रथम विचार 
करावा लागतो : १) ड्युटेरियम प्लाझ्मा निमिती, 
२) प्लाझ्मा तापमानात वाढ व ३) तप्त प्लाझ्माचे 
संधारण अशा या तीन प्रक्रिया आहेत. या प्रयोग- 
शाळेत कशा संपन्न करावयाच्या, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न 
असतो. यांपैकी पहिल्या गोष्टीचे उत्तर सर्वांत सोपे 
आहे. कोणत्याही कमी दावाच्या वायूमध्ये योग्य 
अश्या उच्च प्रतीचा विद्युतदाब लावून, विद्युतप्रवाह 
सोडला असता त्याचे प्लाझ्मात ल्पांतर होते, हे 
आता सर्वांस माहोत झाले आहे. वायूचा दाब कमी 
असेल, तर त्यामध्ये विद्युत संवहून मिळविण्या- 
करिता लागणाऱ्या क्रांतिक विद्युतदावाचे मूल्य पण 
कमी असते. उदा; वातावरणाएवढा दाब असलेल्या 
एकं सेंटीमीटर लांबी असलेल्या हवेच्या स्तंभात 
संवहनाकरिता सुमारे १४ हजार व्होल्टचा विद्युत 
दाब लागतो. प्रत्येकाच्या घरात असणारी प्रदीप्त 
नलिका ही एक प्लाझ्मा प्रयुक्‍तीच आहे. नलिके- 
मध्ये कमी दाबाची पार्‍्याची वाफ असते. वाफेचा 
दाब कमी असल्यामुळे घरोघरी उपलब्ध असलेल्या 
काही शतक होल्ट विद्युतदाबाच्या योगे तीमधून 
विद्यूत संवहन मिळविणे शक्‍य होते. उच्च प्रतीच्या 
तापमानाच्या प्लाझ्माचे संधारण करण्याकरिता 
असलेल्या आवरणाच्या भितीमध्ये असामान्य गुण- 
धर्म पाहिजेत, हे उघड आहे. नाहीतर प्लाझ्मा 
तापवून त्याचे तापमान काही दशलक्ष अंशांपर्यंत 


अनुक्रमणिका 


६.44 


नेले, तर प्रथम आवरणाच्या भिंती, नंतर प्रयोग- 
शाळा व त्यानंतर सभोवतालचा परिसर या सर्वाचे 
उष्णतेमुळे बाष्पीभवन होऊन सवंनाश होण्यास वेळ 
लागणार नाही. हिरोशीमावर जेव्हा अणुबाँब टाकला 
गेला त्यावेळी तेथे या प्रकारची आपत्ती कोसळली 
होती. अणुवाँव व प्रयोगशाळेत चाललेले उच्च 
तापमानाच्या प्लाझ्मावरचे प्रयोग यांमध्ये एक 
महत्त्वाचा फरक आहे. पहिली विक्रिया स्फोटाच्या 
स्वरूपाची आहे, तर दुसरी पूर्णपणे नियंत्रित अशी 
आहे. सूर्यावर प्रदीप्त वायू प्लाझ्मा आहे. त्प़राचे 
संधारण कसे होते ? सूर्याच्या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रा- 
मुळे हे कार्य होत असते, असे कळून येते. पृथ्वीला 
सुद्धा गुरुत्वाकरषणीय क्षेत्र आहे, पण त्याची शक्‍ती 
प्लाझ्मा संधारण करण्याएवढी मोठी नाही. 
पृथ्वोभोवती जे वातावरण आहे, त्रास हे क्षेत्र 
संभाळू शकले आहे. पृथ्वीभोवताल्च्या वाता- 
वरणात नायट्रोजन, ऑक्सिजन इ. घटक वायूकण 
आहेत. पृथ्वीचे गुरुत्वाकषेणीय क्षेत्र पुरेसे शकक्‍्ति- 
शाली असल्यामुळे वातावरणामधील वायुकण त्यांना 
गतिज ऊर्जा असली, तरीसुद्धा ते अवकाशात 
निसटून जाऊ शकत नाहीत. ते वातावरणामध्येच 
स्थानबद्ध होऊन राहतात. मंगळावर (व चंद्रावर) 
सुद्धा एकेकाळी असेच वातावरण होते, असा अंदाज 
करण्यात आला आहे. पण त्यांची गुरुत्वाकर्षेणीय 
शक्‍ती कमी प्रतीची (त्याच्या द्रव्यमान व आकारा- 
नुसार ) असल्याने त्यामधील वायुकण काल- 
परत्वे अवकाशात निसटून गेले व सध्या तेथील 
वातावरणात उपलब्ध वायुकणांची संख्या फारच 
कमी आहे, असे अनुमान करण्यात आले आहे. तेथे 
अवकाशयान पाठवून व त्यायोगे तेथील परिस्थितीचे 
परीक्षण करून वरील अंदाज खरा आहे, याबद्दल 
प्रत्यक्ष पुरावा मिळविण्यात आला आहे. पृथ्वीवरील 
प्रयोगशाळेत अश्या प्रकारे उच्च तापमानाच्या 
प्लाझ्माचे संधारण तिच्या गुरुत्वाकषेणीय क्षेत्राच्या 
साहाय्याने करता येणे शक्‍य नाही, असे दाखविता 
येते. हे कायं चुंबकीय क्षेत्राच्या द्वारे सिद्ध करता 
येते. प्लाऱ्मामधून जो प्रचंड विद्युतप्रवाह (काही लक्ष 
अँविअर या मूल्याचा) वाहतो त्यामुळे त्याभोवती एक 
प्रबळ असे चंबकीय क्षेत्र निर्माण होते. हे स्वनिमित 
चुंबकीय क्षेत्र व विद्युतप्रवाह यांमध्ये परस्परक्रिया 


उक 
ळी ख » ) 
हि 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


4-4 


होऊन एक यामिको प्रेरणा निर्माण होते व हो प्रेरणा 
प्लाझ्मावर सवे बाजूंनी दबाव आणून त्यास संधा- 
रणपात्राच्या मध्यभागी केंद्रित करीत असते. 
(पावसाळ्यात मआाकाशामधून विजेचा लोळ जेव्हा 
जमिनीवर पडतो तेव्हा त्याचे स्वरूप पण अश्याच 
केंद्रित स्वरूपाचे असते; याच्या केंद्रीकरणाकरिता 
इतरही अनेक कारणे असतात, हे येथे नमूद केले 
पाहिजे,) केंद्रीकरण क्रियेमुळे संधारणपात्राची भित 
व मध्यभागी असलेला तप्त प्लाझ्मा यांमध्ये एक 
प्रकारचा निर्वात वांध तयार होतो व यामधून 
उष्णता संक्रमण होऊ शकत नाही. प्लाझ्मावर 
याशिवाय बाहेरून योग्य प्रकारचे सहाय्यक चृंवकीय 
क्षेत्र लावले, तर या क्रियेमध्ये प्रकर्षाने वाढ करता 
येते. चुंबकोय संधारणेचा असा अर्थ होतो को, 
फ्लाझ्मा व त्याभोवती असलेल्या आवरणाच्या भिती 
यांमध्ये उच्च प्रतीचे ओष्णिक निरोधन होते. त्यामुळे 
विद्युत प्रवाहाच्या मूल्यात वाढ करून फ्लाझ्माचे 
तापमान खूप वाढविले, तरी प्लाझ्मामधील ओष्णिक 
ऊर्जा आवरणाच्या भितीपर्यंत जाऊ शकत नाही. 
ती मध्येच थांबविली जाते. दंडगोल आकाराच्या 
नळीत निर्माण केलेल्या प्लाझ्मावर चुंबकीय क्षेत्र 
लावून संधारण केले, तरी दंडगोलाच्या दोन 
टोकांकडील भागातून प्लाझ्मामधील घटक कण 
निसटून जाऊ शकतात. ते औष्णिक ऊर्जा घेऊन 
जात असल्यामुळे या दिशेने औष्णिक ऊर्जेचे क्षरण 
होणे थांबत नाही. त्यामुळे संधारण पुरेसे कार्यक्षम 
करण्याकरिता दंडगोल नळीची लांबी जवळ जवळ 
६ मेल असणे आव्यक आहे, असे दाखविता येते. 
हा भाकार काही व्यवहार्य स्वरूपाचा नाही. त्यामुळे 
या विभागातील क्षरण परिणाम कमी करण्याकरिता 
काही प्रयोगशाळांत दंडगोलाच्या दोन टोकांशी 
चुंबकीय क्षेत्र परावतक योजना वापरल्या जातात, 
तर इतर काही प्रयोगशाळांत प्लाझ्मा नलिका मोटर 
टायरसारखी अंतहीन केली जाते. या दोन्ही प्रका- 
रच्या योजनांभुळे दंडगोलाच्या आवश्यक लांबीत 
खूपच घट करता येते. पाण्याचे तापमान वाढवून 
ते उकळवले तर त्यामध्ये बुडबुडे इ. प्रकारचे विक्षोभ 
निर्माण होऊन तापणारा पाणीस्तंभ ज्याप्रमाणे 
अस्थिर बनतो त्याचप्रमाणे प्लाझ्मामध्ये विद्युत प्रवाह 
सोडून त्याचे आकुंचन करून त्याचे तापमान वाढविले 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२ 


असता विक्रियेच्या एका ठराविक टप्प्याला त्यामध्ये 
अनेक ठिकाणी स्थानिक अस्थिरता निर्माण होतात, 
असे आढळते. प्लाझ्मामधून जाणाऱ्या विद्युतप्रवाहाचे 
मूल्य अचानक वाढविले, तर त्यामुळे त्याचे तापमान 
जूल परिणामानुसार वाढतेच पण चुंबकीय क्षेत्रामुळे 
त्याचे जे असंक्रमी आकुंचन होत असते त्यामुळे 
सुद्धा त्याच्या तापमानात खूप वाढ होत असते. 
प्लाझ्माचे तापमान वाढवावयाची ही एक सोपी 
व प्रभावी रीत आहे. प्लाझ्मा तापविला असता 
त्यामध्ये ज्या अस्थिरता निर्माण होतात त्यांविषयीचे 
तात्त्विक विश्‍लेषण बोम या अमेरिकन शास्त्रज्ञाने 
प्रथम केले. त्याने असे दाखविले को, या अस्थिरता 
प्लाझ्माच्या काही ठराविक मर्यादित स्वरूपाच्या 
परिस्थितीतच निर्माण होतात. बोमने निदेशित 
केलेल्या मर्यादेच्या बाहेर प्लाझ्मा कार्यान्वित केला 
असता या अस्थिरता निर्माण होण्याचा संभव 
कमी असतो, बोम मर्यादेच्या अटीप्रमाणे स्थिर 
प्लाझ्मा निर्माण करण्याकरिता निरनिराळ्या प्रायो- 
गिक योजना वापरून गेल्या १०-२० वर्षांत अनेक 
प्रयत्त केले गेळे आहेत. अमेरिका, रशिया व 
इतर प्रगत राष्ट्रे यांनी या बाबतीत एकमेकांशी 
चांगले सहकाय केल्यामुळे या विषयात त्या मानाने 
बरीच लवकर प्रगती झाली. टोकोमॅक या रशियन 
प्रयोगात इंग्लिश क्रमांक 8 या 

आवरणात बंदिस्त केलेल्या प्ल्ाइ्मावर 
दोन चुंबकीय क्षेत्रे वापरलेली 
या योजनेत स्थिर प्ल 
विण्यात आले. 


भाकाराच्या 
एकाच वेळी 


हीच रीत विशेष यशस्वी होईल 


1 भमेरिकेत 
योजनेवर 


भावरणांचो काटच्छेद व्यास २२५ ते २६५ 
सेंटीमीटर असुन त्याच्या मध्यभागी को; ह र 
गेलेल्या प्रत्यक्ष प्लाझ्माचा 5 क्य 
मोटर एवढाच भसतो. 
निरूढी संधारण ही पर्या 
धानात वापरली जाते. 

प्लाझ्माचे तायमान 
व्यवहारी पद्धती 
चालूच होते. यां 


चुंबकोय संधारणेऐवजी 
यौ रीत पण या संश्ो- 
तिचे वर्णन पुढे केळे आहे. 
“१ वाढविण्याकरिता ज्या. अनेक 
उपलब्ध आहेत त्यांवर संशोधन 
मध्य विद्युतप्रवाहाद्वारा ओहूमिक 


स्य” रभ 


-ऐञरओो अड "यो सिवता, 
र चिघजननतुळ 
स्यहविव 


पृथ्वीवरील प्रयोगशाळेत सूर्य-निर्मितीचे प्रयत्न 


रीत्या प्लाझ्माला तापवावयाची पद्धत ही सर्वात 
सोपी असते. घरोघरी असलेल्या विजेच्या बल्ब- 
मधील तंतुला प्रंदीण्त करण्याकरिता हीच 
पद्धत वापरली जात असते. तंतुला रोध असतो 
ब॑ त्यामधून विद्युतप्रवाह पाठविला असता विद्युत 
ऊर्जेच्या काही भागाचे ( जूल परिणामानुसार ) 
उंष्णतेमध्ये रूपांतर होत असते. तंतू तापून त्याचे 
तापमान जसे वाढत जाते तसा त्याचा रोधही 
वाढेत जातो. (तप्त तंतूचा रोध त्याच्या कोठी- 
पंरिंसरे तापमानावर असलेल्या मूळ मूल्याच्या 
जवळ जवळ दंहा पटींनी वाढतो) . धातूच्या तंतूचा 
रोध त्याच्या तपमानाबरोबर॑ वाढत जातो, तर 
प्लाझ्माचा रोघ या उलट कमी होत जातो, ही 
या संदर्भात लक्षात ठेवण्याजोगती गोष्ट आहे. घरा- 
मधील विद्युत पुरवठा करणार्‍या मेन्सच्या तारांचा 
रोध अत्यल्प असल्यामुळे विद्युत प्रवाह त्यामधून 
जात असला, तरी त्यांच्या तापमानात विशेष फरक 
पडत नाही, ही सर्वांच्या अनुभवाची अशी गोष्ट 
आहे. दहा दशलक्ष अंश तापमानाच्या प्लाझ्माची 
विद्युत संवहकता साधारणपणे तांब्याच्या संवाहकते- 
एवढी होते हे लक्षात घेतले, तर जूल/ओहूनिक 
परिणामाचा उपयोग करून प्लाझ्माला ३० दशलक्ष 
अंशाच्या पुढे तापविणे का शक्‍य (किंवा कार्यक्षम) 
होत नाही, याचे उत्तर मिळते. या पुढील तापमान 
पल्ल्यात प्लाझ्माला तापविण्याकरिता नवीन पद्धती 
वापराव्या लागतात. यांमध्ये खालील तीन पद्धतींचा 
मुख्यत्वेकरून उपयोग केला जातो. १ ) उच्च 
ऊर्जाधारी तनिर्भारीत कण शलाकेचे लाझामध्ये 
अंतःक्षेपण २) रेडिओ कंप्रता तरंगांद्रारा प्लाझ्माला 
तापविणे व ३) लेसर शलाकेच्या द्वारे प्लाझ्माला 
तापविणे. विद्युतभारित अणुकणांना प्रवेगित करण्या- 
करिता सायक्‍्लोट्रॉन इ. अनेक यंत्रे उपलब्ध आहेत. 
अश्षा रीतीने प्रवेगित केलेल्या अणुकणांचे योग्य 
विक्रियेच्या साहाय्याने तिर्भारोकरण करून मिळणारी 
उच्च ऊर्जाधारी विद्युतभारहीन (तटस्थ) कण 
इलाका प्लाइ्मात सोडली, तर प्लाझ्मामधील घटक 
अणुकण व शलाका कण यांमध्ये परस्पर आघात 
होऊन त्यांमध्ये ऊर्जा विनिमय होतो व परिणामी 
प्लाझ्मा कणांचे तापमान वाढते. आधुनिक भौतिको- 
प्रमाणे कोणत्याही कणसमूहाचे तापमान त्यामधील 
न. भा. ४ 


२५ 


धॅटक कणांच्या सरासरी इतस्ततः गतिज ऊर्जेच्या 
मूल्यावरून तिठिचित होत असते. एक उष्ण 
तर दुसरा त्यापेक्षा थंड असणाऱ्या दोन वायूंचे 
मिश्रण केले असता त्यांमध्ये वायुकणांच्या परस्पर 
आघातांमुळे उष्णता विनिमय होतो. मिश्रणांमुळे 
थंड वायुकणांच्या तापमानात वाढ तर उष्ण 
वायुकणांच्या तापमानात घट होऊन दोन्हीही 
वायुकणांचे तापमान एकसमान पातळीवर येते. 
उच्च कंप्रतेचे विद्युत तरंग संवाहुकात सोडले असता 
त्यायोगे संवाहकाचे तापमान वाढविता येते. रेडिञो 
कंप्रता प्रवतेकत्व भट्टोमध्ये याच तत्त्वाचा उपयोग 
केलेला असतो. अमेरिकेमध्ये तर सूक्ष्मतरंग कप्रतेच्या 
विद्युत तरंगांद्वारे तप्त होणाऱ्या, स्वयंपाकघरात 
वापरण्यास योग्य अशा शेगड्या उपलब्ध आहेत. 
लेसर शलाकेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात प्रकाश 
ऊर्जा केंद्रित करता येते. गोल भिगाच्या साहाय्यांने 
सुयंप्रकाश ऊर्जा केंद्रित करून कापूस पेटविता येतो 
असे आकिमेडीजने फार वर्षांपूर्वी दाखविले होते. 
लेसरमध्ये जे ऊर्जेचे केंद्रीकरण मिळते, ते भिंगाच्या 
साहाय्याने उपलब्ध होणाऱ्या ऊर्जा केंद्रीकरणापेक्षा 
खूपच उच्च प्रतीचे असते, हे मात्र लक्षात घ्यावयास 
हवे. निरनिराळ्या ५-६ दिशांतून येणाऱ्या लेझर 
शलाका एकाच वेळी जर प्लाझ्मावर केंद्रित केल्या, 
तर त्यांयोगे प्लाझ्माला मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा 
पुरवठा करता येतो. या प्रयोगांत थंड करून गोठ- 
लेल्या ड्युटेरियम या वायूच्या टांचणीच्या टोकाच्या 
आकाराएवढ्या गोळ्या यंत्रयोजनेच्या केंद्रस्थानी 
येतील, अश्ला बेताने सोडल्या जातात. यावर केंद्रित 
लेसर किरण पडताच त्यांचा स्फोट होऊन त्यांचे 
तापमान व दाब यांमध्ये आकस्मिक व प्रचंड अक्षी 
वाढ होते. या प्रकारचीच प्रक्रिया हायड्रोजन बांँब- 
मध्ये घडत असते. यामधील संधारण प्रकाराला 
निरूढीय संधारण असे म्हणता येते. हायड्रोजन 
बांबच्या मध्यभागी हायड्रोजनयुक्‍्त असे घनावस्थी 
इंधन असते; तर त्या सभोवताली विघटन तत्त्वा- 
वर कार्ये करणाऱ्या आणवीय बाँबचे आवरण असते. 
भाणवीय बांबचा स्फोट होऊन उच्च तापमान, उच्च 
दाब इत्यादींची जी निर्मिती होते तीमुळे मध्यभागी 
ठेवलेल्या इंधत द्रव्यात संघटन क्रिया सुरू होऊन 
परिणामी त्यामधून आणखी जास्त ऊर्जा बाहेर 


२ 


टाकली जाते. हायड्रोजन वाँबमध्ये मध्यभागी 
ठेवलेल्या इंधन  द्रव्पाऐवजी  ड्युटेरियमची 
( १ ट्रिटियमची ) गोळी आहे अशी कल्पना केली 
व आणवीय बाँबस्फोटाऐवजी लेसर शलाकेद्वारा 
ऊर्जा पुरवठा केला जात आहे हे लक्षात घेतले, तर 
लेसर शलाकेद्वारा नियंत्रित अणुसंघटन विक्रियेद्वारा 
ऊर्जा क्ली मुक्‍त केली जाते, याची सुलभपणे 
कल्पना करणे शक्‍य होते. याच संदर्भात अंतर्ज्वलन 
इंजिनाचा दाखला सुद्धा उपय्‌कक्‍त ठरावा. अल्ला 
इंजिनामध्ये इंधनतेल, बाप्प व हुवा यांच्या मिश्र- 
णाचा थोड्या थोड्या कालखंडाने सतत पुरवठा 
करून त्याचा विद्युत स्फुल्लिंगाद्वारा स्फोट केला 
जातो. या स्फोटातून जी ऊर्जा बाहेर पडते त्यायोगे 
इंजिन कार्यान्वित होत असते. याचप्रकारे उथुटे- 
रियम ( १ ट्रिंटियमच्य़ा ) गोळ्याचा थोड्या 
थोड्या अंतराने पुरवठा करून त्याचा लेसर 
शलाकेद्वारा स्फोट केल्यास अणुसंघटन क्रियेवर 
आधारित विक्रियेत ऊर्जा कशी विमुक्‍त केली जाते, 
याविषयी कल्पना करता येते. 

काही काळापूर्वी अमेरिकेमध्ये प्रिन्स्टन येथील 
प्रयोगशाळेत वरीलर्पकी पहिली रीत वापरून 
प्लाझ्माचें तापमान ६० दशलक्ष केल्व्हीन अंशांपर्यंत 
वाढविण्यामध्ये यश मिळाल्याचे प्रकट करण्यात 
आले होते, ते अनेकांनी वाचले असावे. वरील ताप- 
मानमूल्य तर सूर्याच्या अंदाजी तापमानापेक्षाही 
खूप जास्त आहे. अणुसंघटन विक्रिया स्वयंपोषक' 
होण्याकरिता जो कालखंड आवदयक असतो, तितका 
वेळ हे तापमान स्थिर राहू शकले नाही, तरी 
१/१० सेकंदात कित्येक कोटी हायड्रोजन ( डुटे- 
रियम / ट्रिंटीयम ) अणूंचे होलियममध्ये ।रूपांतरण 
झाले, याबद्दल प्रायोगिक पुरावा मिळाला असे 
जाहीर करण्यात आले. पण त्यानंतर झालेल्या 
काही प्रयोगांवरून वरील दोन्ही निष्कर्षांबद्दल 
शंका व्यक्‍त करण्यात आल्या आहेत. ते काहीही 
असले तरी या विषयात झपाट्याने प्रगती होत 
आहे, याबद्दल मात्र काहीही शंका नाही. निर- 
निराळ्या काळी प्रयोगशाळेत प्लाझ्माकरिता जी 
सर्वोच्च तापमाने मिळविण्यात यद आलेले दिसते 
त्यावरून हे स्पष्ट होते. १९७० साली सर्वोच्च ताप- 
मानमूल्य़ ५ दशलक्ष केल्व्हिन, १९७७ साली 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२ 


हे २५ दशलक्ष केल्व्हिन अंशांपर्यंत गेले, तर १९७८ 
साली ६० दशलक्ष अंश केल्व्हिन तापमान संपन्न 
करण्यात आल्याचा दावा केला गेला आहे. यावरून 
प्रयोगशाळेत नियंत्रित आणवीय औष्णिक प्रक्रिया 
ही लवकरच सिद्ध होईल, म्हणजेच मनुष्याला 
सुर्यामध्ये असणारी उच्च तापमानाची परिस्थिती 
पृथ्वीवर निर्माण करण्याची क्षमता प्राप्त होईल 
अशी आश्या करावयास काही हरकत नाही असे 
वाटते. अश्या रीतीने निर्माण केलेल्या उच्च ताप- 
मानाच्या वायूमध्ये सूर्याप्रमाणेच भणुकेंद्रीय विक्रिया 
सुरू होऊन ऊर्जा मुकत केली जाणार असल्यामळे 
अश्ा वायूचा उर्जाउद्गम म्हणून उपयोग करता 
येईल, हे उघड आहे. 


कोळसा इंधन म्हणून जाळून त्यावर पाणी तापवन 
त्याच्या वाफेवर कार्यान्वित होणाऱ्या वाष्पयंत्राचा 
शोध मानवाने प्रथम लावला. त्यामुळे जगातील 


अनेक देशांत औद्योगिक क्रांती संपन्न होऊन तेथील 


सामान्य जनतेचे राहणीमान सुधारले किवा |त्यामध्ये 


सुधारणा होण्याचा संभव वाढला. वर वणेन केलेल्या 

प्रयोगामुळे पाण्याचा प्रत्यक्ष इंघन म्हणून उपयोग 

करून त्याच्या अणूत असणाऱ्या ऊजला मक्त 

करण्याची नवी रीत दृष्टिक्षेपात आली आहे. या 

प्रक्रियेकरिता लागणारे ड्युटेरियम संत्र सापडते. 
कोणत्याही पाण्याच्या नमन्यात उदे 

न्यात डय. 

गा ह र जड 

उठवळ सते. समृद्राच्या 

पाण्याचा साठा जवळजवळ अमर्याद आहे त्यामुळे 


या नव्या इंधनाचा साठा कित्ये 
र केत्येक हतक | 
ववेक, तक वर्षांपर्यंत 


य असा अदाज करण्यात आला आहे. या 
पता लागणारा इंधनसाठा मुबलक आहे, 


ए 

य च पद्धतीमधील चांगला भाग नसून तिच्यात 

तद्लोतांगी 4 चांगले गुण आहेत. डयुटेरियम 

भोवतालचे परि नाही. त्यामुळे अश्या अणुभट्टीमुळे 

असत तीच कत त दृषित होण्याचा संभव 
*. आण य प्रक्रिय क ह 

सुद्धा त्यामध्ये नवी 1 होऊन गेल्यानंतर- 


होत नाहीत. केरणोत्सर्गी डव्ये निर्माण 


रित अक्ल बधत युरेनियमवर आघा- 
क ध्प प्लटोरि 
नवीन केरणोत्सर्गी द ४८॥नयमसारखी अनेक 


*्य तयार होत असतात. 


या किरणो( | 
[त्सर्ग ची योग्य व. सुरक्षित अशी 


| दव्यां 


अ प) 
-ऐओोओ "यमक िण्यातन 
-क्र्ञ न्चछः नघद्यन” 

क ७ इढत्यातिथदधन 


-पफबभम! व्य ध्य 
ज्र ळत 
| 


पृथ्वीवरील प्रयोगशाळेत सूर्य-निमितीचे प्रयत्न 


विल्हेवाट कशी लावावयाची हा केवढा विकट प्रश्‍न 
आहे, हे वर्तमानपत्रांमधील बातम्यांवरून कोणा- 
व्याही लक्षात आल्यावाचून राहत नाही. यां सर्व 
गोष्टींचा विचार करता ड्युटेरियम हे इंधन वापर- 
णारी अणुभट्टी लवकरच कार्यान्वित होऊन माना 
वाच्या पुढे सध्याच्या काळी, इंधन व ऊर्जापुरवठा 
यांसारखे जे निकडीचे प्रश्‍न उभे आहेत, ते सोड- 
विण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होईल अशी चिन्हे 
पण दिसू लागली आहेत. तसा विचार केला असत- 
दगडी कोळसा, खनिज तेल यांसारखी इंधने आता- 


२७ 


पर्यंत वापरली जात होतो त्यांचे उगमस्थान सूर्या- 
पासून मिळणाऱ्या उर्जेपासुनच होते. सध्या मानव 
आपल्या प्रयोगशाळेत सुर्यावरील विक्रियेसारखी 
प्रक्रिया निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याची 
ही प्रगती मूलभूत स्वरूपाची आहे, याबद्दल शंका 
नाही. आतापर्यंतची या संदर्भातील त्याची प्रगती 
पाहता या प्रकारची अणुभट्टी कार्यान्वित करता 
येईल की नाही हा प्रश्‍न राहिला नसुन ती तांत्रिक 
दृष्ट्या मूत स्वरूप केव्हा धारण करते एवढाच प्रश्‍न 
उरला आहे, असे वाटू लागले आहे. 


४१०१११११११ २०%०२०१%१०%०९%९२%०%०२१%१२ ७४०४०४२७४७ ९० क्क्ककककशककृेकिके शके क 


१९४७-१९५१४ पर्यंत झाळेल्या मराठी पुस्तकांत साहित्य अकादमी ( नवी दिल्ली ) चे 


प्रथम क्रमांकाचे रु. पाच हजाराचे पारितोषिक प्राप्त झाळेळे पुस्तक 


क्षदिक संस्कृतीचा विकास 


पृ, ६१०० ] 


( सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती ) 


[किंमत ३० रु, 


च्‌ 0_& ऐ ४९ _० _ 0५ 
लखक- तकताथ लक््मणशास्त्रा जाळा, 


ढ जा 
प्रकाशक: प्राज्ञषपाठाळासंडळ, वाई ( जि० सातारा ) 


१4११११११११ १*१*%*१*4*११९१%?%*१%***१२९३*८*०९९१%*९००»?२*%*९*२९१११२१११ १२११ 


म. फुले यांचे लोकशाहीविषयक विचार 


म. जोतीराव फुले यांनी लोकशाही आणि 
राष्ट्रवाद या विषयांवर काही वैशिष्ट्यपूर्ण विचार 
मांडलेले आहेत. या विषयांवर त्यांनी मूलगामी असे 
चिंतन केले होते. प्रस्तुत लेखात त्यांच्या लोकश्ाही- 
विषयक विचारांचे परीक्षण करण्यात आले आहे. 


बळीचे राज्य 


जोतीराव लोकशाहीचे खंदे पुरस्कत होते. त्यांना 
पाडिचिमात्य लोकशाहीतील समता, बंधुता व स्वातंत्र्य 
या प्रेरणा नेहमी आकषित करीत असत. आपल्या 
देशाच्या अनाये परंपरेतदेखील अशा लोककह्याही 
परंपरा आहेत असे त्यांना वाटत असे. [म्हणूनच या 
देशात इराणी आये येण्यापुर्वी जे ' बळीचे राज्य 
होते ते लोकशाही राज्य होते असा त्यांचा दावा 
आहे. लोकांना, विशेषतः झेतकर्‍्यांना प्रिय असणारे 
बळीराजाचे राज्य वामनाने कपटाने त्यापासून हिरा- 
वून घेतले व संपूणे समाजावर ब्राह्मणांची गुलाम- 
गिरी लादली असे त्यांचे मत आहे. गुलामगिरीत 
ब्राह्मणी संस्कृतीस पर्यायी अशी एक शक्तिशाली 
सांस्कृतिक परंपरा उभी करण्याचा जोतीरावांचा 
प्रयत्न आहे. 


५ बळीचे राज्य ” हे लोकशाही राज्य होते. 
किंबहुना आये येण्यापूर्वी प्राचीन काळी सर्व देशभर 
लोकसत्तात्मक राज्ये होती असा क्रांतिकारक विचार 
जोतीरावांनी त्यांच्या ' हेतकऱ्याच्या असूड ' मध्ये 
मांडला आहे. जोतीराव सांगतात, की निसर्गाच्या 
मदतीने, हळूहळू माणूस स्थिर झाला. उपजीविके'ची 
साधने शोधीत असतानाच त्याने कुटुंबसंस्था 
स्थापन केली. हळूहळू त्यातील काही कुटुंबे 
एकत्र आली आणि त्यांनी गावे वसविली. लोकांनी 
गावाचे चोरांपासून व हिंस्र जनावरांपासून रक्षण 


अशोक चौसाळकर 


करण्यासाठी वेसकराची नेमणूक केली. शेती 
करण्याची कळा लोकांना अवगत झाली व खाने- 
सुमारी वाढू लागली. त्यामुळे गावांच्या व लोकांच्या 
संख्येत वाढ झाली. परिणामी लोकांत पैश्यासाठी व 
जमिनीसाठी तंटे होऊ लागले. सर्वानुमते एक शहाणा 
व माहितगार माणूस भांडणे व कज्जे सोडवीत असे. 
पण हळूहळू राज्याचे कार्य वाढत गेले. दंगेधोपे 
जास्त प्रमाणात होऊ लागले. त्यामुळे हुशार प्रति- 
निघींची निवड करून लोकांनी सर्वानुमते प्रश्ासन- 
यंत्रणा स्थापन केली आणि त्या लोकसत्ताक राज- 
वटीत लोक काही काळ आनंदाने राहिले, पण ह्ळ्‌- 
हळू ही यंत्रणा ल्यास गेली व ९६ कुळीचे प्रतिनिधी 
स्वतःच राजे वनून राहिले. पण त्यांचा इराणातून 
आलेल्या आर्यांनी पराभव केला. आर्यांचा नसिह, 
परशुराम, वामन वर्गरे योद्धथांनी येथील मळ 
लोकांचा पराभव करून त्यांना आपले दास, झाद्र 
अतिशूद्र बनवून त्यांच्यावर आपलो गलामगिरी 
लादली. १ 


बळीचे मूळचे लोकसत्ताक राज्य नष्ट झाले व 
त्या जागी आर्यांचे राज्य आले, जोतीरावांच्या वरील 
विवेचनास वास्तविक इतिहासात फारसा आधार 
नसेल; पण त्यांनी त्यांचे विवेचन महाराष्ट्रातील 
समाजजीवनातील जुनाट चालौरीती, गावांची वसा- 
हत व कुळपरंपरा यांचा आधार घेऊनच केले आहे. 
जोतीरावांच्या विवेचनात देखील मळ समाज हा 
शासनविहीन होता, नंतर तो लोकसत्ताक झाला 
आणि त्यानंतर राजसत्ताक झाला हा विकासक्रम 
येतो. त्यांचे असे मत आहे, की आर्यांची येथील मळ 
रहिवाश्यांचा पराभव केला आणि जातिभेदाचे यु 
वर्णभेदाचे भूत उभे केले. त्यासाठी श्रमविभागणीवर 


आधारलेली वणेव्यव उं 
व्यवस्था स्थापन केलो. शूद्रांना 


म. फुले यांचे लोकशाहीविषयक विचार 


धर्मविषयक भूलथापा मारून त्यास स्वत:चे कायिक, 
वाचिक व मानसिक गुलाम केले. 

भारतात जरी बळीची परंपरा गाडली गेली 
असली तरी युरोपात ती शक्तिशाली होती असे 
जोतीरावांच मत होते. तिचा उदय प्रथम ग्रीस देशात 
झाला. ग्रीक लोक लोकशाहीचे व प्रजासत्ताकाचे 
पुरस्क्तत होते म्हणूनच स्पार्टाने थर्मापिलीच्या खिंडीत 
इराणच्या झशझिसच्या प्रचंड सैन्याचा पराभव केला. 
त्यांचा कित्ता पुढे इटालीतील रोमन लोकांनी 
गिरवला व सर्वे जगाला प्रजासत्ताकाचे धडे दिले. 
पण याच रोममध्ये ज्युलियस सीझरसारखा प्रजा- 
सत्ताकास नष्ट करण्याची इच्छा धरणारा सरदार 
झाळा. पण त्याचा मित्र बूटस याने त्याचा लोक- 
शाहीच्या रक्षणार्थ खून केला.” त्यानंतर दीनांचा 
कैवारी अज्ञा बळी राजाचे- येशू ख्थरिस्ताचे-आगमन 
झाले, त्याने सत्यमय ज्ञानाचा प्रसार केला. € पण 
त्याच ज्ञानाच्या जोरावर पुढे इंग्रजांनी आपल्या 
प्रजासत्ताक राज्यात राजेशाही, वंशपरंपरागत बडे 
लोक यांची. मिसळ करून एक गोड कडबोळे तयार 
आणि सर्वांचीच समजूत काढली. बळोच्या विचा- 
रांचा पुढचा टप्पा म्हणजे फ्रेंच व अमेरिकन राज्य- 
क्रांती. अमेरिकत राज्यक्रांती शेतकऱ्यांचे पुढारी 
जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी घडवून आणली म्हणून ते 
त्यास परम आदराने महाप्रतापी ' वाशिंग्टन तात?” 
असे संबोधितात “ त्याचप्रमाणे जोतीराव फ्रेंच 
राज्यक्रांतीतील एक पुढारी लफेहे याची पण एक 
उत्तम देशाभिमानी म्हणून स्तुती करतात. 

थोडक्यात सांगायचे झाले तर जोतोरावांच्या 
मते हे सर्वेच पुढारी बळीचे खरेखुरे अनुयायी होते, 
ज्यांनी लोकांच्या जीवनात क्रांती घडवून आणली 
आणि त्यांना स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव यांचे 
महत्त्व पटवून दिले. पण भारतात मात्र ही परंपरा 
दडपली गेली. 


जोतीरावांची लोकशाहीची संकट्पना 


जोतीराव लोकशाहीस “बळीचे राज्य'- कष्टकरी 
जनतेचे राज्य असे संबोधित असत. त्यांची लोक- 
ज्ञाहीची संकल्पना युरोपातील उदारमतवादी विचा- 
रांच्या चौकटीत व्यक्‍त झाली आहे. ते पुनः पुनः 
सांगतात, की इंग्रजांच्या स्वतंत्र राजवटीमुळेच त्यांना 


अनुक्रमणिका 


२९ 


ब्राह्मणांच्या जुलमाविरुद्ध विचार व्यक्‍त करता 
आले. 

म. फुल्यांच्या विचारव्यूहात सर्वांत महत्त्वाचे 
स्थान मानवी हक्‍क या कल्पनेला आहे. कारण सवे 
मानवास निसगंतःच समान हक्‍क प्राप्त झालेले 
आहेत. ते म्हणतात, “' आपणा सर्वांच्या निभिकाने 
एकंदर सवे प्राणिमात्रांस उत्पन्न करतेवेळी मनुष्यास 
जन्मत: स्वतंत्र प्राणी निर्माण केला आहे आणि त्यास 
आपापसांत सारखे हक्काचा उपभोग घेण्यास समर्थ 
केला आहे आणि याच कारणास्तव प्रत्येक मनुष्य 
गावातील व मुलखातील अधिकारांच्या जागा चाल- 
विण्याचा अधिकारी आहे.” " स्त्री-पुरुषांना त्यांचे 
हक्‍क कळवून त्याप्रमाणे वागणे म्हणजे सत्याने 
वागणे असे त्यांचे मत होते." म्हणूनच त्यांच्या २३ 
सत्यवतंनाच्य़ा नियमांत 'निसगेतःच स्त्रीपुरुष एकंदर 
सवे अधिकारांचा उपभोग घेणेस पात्र आहेत' अशा 
अर्थाचा पहिला नियम केला आहे. हे सत्यवतंनाचे 
३३ नियम म्हणजे जोतीरावांच्या स्वातंत्र्यवादी 
विचारांचा जाहीरनामाच आहे. त्यात त्यांनी घाभिक, 
राजकीय व सामाजिक स्वातंत्र्य मान्य केले आहे. 
सर्वे मानव स्त्रीपुरुषास निमिकाने मानवी हक्काचे, 
घर्मेवषयक व राजकारणविषयक हक्काचे धनी 
केले आहे असे ते बजावतात," 

जोतीराव. स्वातंत्र्याचे भोक्ते होते. त्यामुळेच 
त्यांनी आपले * गुलामगिरी ' हे पुस्तक अमेरिकन 
निग्नोंच्या मुक्तीसाठी लढणाऱ्या सद्वर्तनी अमेरिक- 
नांना अपण केले आहे. कारण मानवाच्या प्रगती- 
साठी स्वातंत्र्य आवश्यक आहे. ते लिहितात, 
मनुष्याला स्वतंत्रता असणे ही एक मोठी जरुरोची 
गोष्ट आहे. जेव्हा मनृष्य स्वतंत्र असतो तेव्हा त्यास 
आपले मनात उद्भवलेले विचार स्पष्ट रीतीने 
इतर लोकांस बोलून अथवा लिहुन दाखविता येतात. 
तेच विचार त्यास स्वतंत्रता नसल्यामुळे मोठे 
महत्त्वाचे असूनही लोकांचे हितावह का असेनात, 
तथापि ते त्यास दुसरे कोणास कळविता येत 
नाहीत, आणि तसे झाले म्हणजे काही काळाने ते 
विचार लयास जातात. त्याचप्रमाणे मनुष्य स्वतंत्र 
असल्यापासुन तो आपले सर्वे मनुृष्यमात्रास जे 
सर्वसाधारण हक्‍क, सवे जगाचा जो नियंता व 
सर्वेसाक्षी परमेश्‍वर याने दिलेले असुन केवळ 


३० 


स्वहिताकडे ज्यांचे लक्ष आहे असे कृत्रिमी लोकांनी 
लपवून ठेविले तर त्यापासून मागून घेण्यास मागे 
सरत नाहीत व त्यांचे हक मिळाले असता त्यांना 
परमसुख होते.” " थोर लोक परहिताथं आपले 
प्राण पणास लावून इतरांच्या स्वातंत्र्यासाठी लढतात 
कारण स्वातंत्र्य हे हे मूल्यच तसे थोर आहे. 

जोतीरावांची लोकशाहीची संकल्पना मानवी 
हक्‍क व मानवी स्वातंत्र्य यांभोवती विकसित 
झालेली आहे. त्यांनी आपल्या सत्यवतेनाच्या ३३ 
नियमांत समता, बंधुता, स्वातंत्र्य, सरवंधर्मसमभाव, 
करुणा, न्याय वगैरे तत्त्वांचा पुरस्कार केला आहे.“ 
प्रत्येकाने आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष छेडला पाहिजे 
व ते मिळविले पाहिजेत असे ते सांगतात. 

त्यांची लोकशाहीची कल्पना भांडवल्शाहीतील 
केवळ स्पर्धेतील समान संधीवर आधारलेली नाही; 
कारण विषम स्प्धेकांत झालेली स्पर्धा न्याय्य नसते 
असे त्यांचे मत होते. त्यासाठी देशातील बहुजन- 
समाजाला विद्या दिली पाहिज. त्यांच्या जीवनातील 
जी गती नष्ट झालेली आहे ती त्यांना मिळवून दिली 
पाहिजे. त्यासाठी गरीब व दलितांच्या शिक्षणासाठी 
विदोष प्रयत्न केले पाहिजेत.” हे विचार मांडीत 
असताना खऱ्या लोकझ्याहीसाठी हे आवश्यकच आहे 
असे त्यांना वाटत असावे. 

त्यांच्या लोकद्याहीच्या कल्पनेचे दुसरे महत्त्वाचे 
अंग म्हणजे त्यांची आदश राज्याची कल्पना. 
जोतीरावांनी लोकशाहीच्या इतर व्यावहारिक 
बाबींचा फारसा विचार केलेला नाही: पण त्यांना 
अभिप्रेत असलेल्या अमूत मूल्यांच्या आधारे 
£ निमिकाच्या राज्या'ची रूपरेषा रेखाटली आहे. 
त्यांचे * निमिका 'चे राज्य बंधुत्वाच्या कल्पनेवर 
आधारलेले आहे म्हणूनच ते विदवकुटुंबात्मक आहे. 
ते सांगतात की, या राज्यात धर्माची बनवाबनवी 
नसेल, लोक वस्तूंचा श्रमाप्रमाणे मोबदला घेतील व 
ते परस्परांत बंधुभावाने राहतील. निमिकाचे 
राज्य हे स्वतः कष्ट करून खाणाऱ्या, नीतीने वाग- 
णाऱ्या लोकांचे राज्य असेल. जात, प्रांत, देश, खंड 
व धर्म यांचा अडसर न मानता सवं स्त्रीपुर्ष जर 
आनंदाने सत्यवर्तन करून राहू लागलेतर ते निर्मि- 
काचे राज्य होय. असे जर एकंदर सवे स्त्रीपुरुषांचे 
वर्तन असते तर “ एकंदर सर्वे जगातील देवबापा 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२ 


परश्रामादि शिपायांस, पोलिसांस, न्यायाधिज्ञांस व 
तुरुंगातील शिपायांस अजिबात फाटा द्यावा लागला 
असता.” * लोक जर सत्याचे आचरण करतील तर 
असे दंडविहीन, शासनविहोन आदशं राज्य वास्तवात 
येऊ शकेल असे जोतीरावांना वाटत असावे. कारण 
अंतिमतः त्यांचे निमिकाचे राज्य हे विशवकुटुंचात्मक, 
सर्वधर्मसमभाव पाळणारे, परस्परांच्या हक्कांची 
जाणीव ठेवून सत्यवतंन करणाऱ्या लोकांचे दंडहीन 
राज्य आहे. 


जोतोरावांची आदशं राज्याची कल्पना अराजकत- 
वादी आहे; पण आपल्या विचारांची त्यांनी व्यवस्थित 
अशी मांडणी केलेली नाही. त्यांनी * बळीचे राज्य ? 
आणि ' निमिकाचे राज्य? या दोन संकल्पनांतील 
फरक स्पष्ट केलेला नाही. त्यांनी लोकझाहोतल्या 
काही अमूर्त अश्ा मूल्यांच्या आधारे आदश राज्याचे 
एक कल्पनारम्म चित्र रेखाटले आहे. 


थोडक्यात सांगायचे झाले तर जोतीरावांची 


लोकशाहीची कल्पना उदारमतवादी लोकशाही 
विचारांच्या चोकटीतच विकसित झालेली आहे 


आणि त्यांचे ' निभिकाच्या राज्या 
पण त्याचाच परिणाम आहे. 
जोतीरावांच्या विचारात एक विरो 
णास जाणवतो. ते इंडियन नॅज्ननल काँग्रेस आणि 
रिपनच्य़ा स्थानिक स्वराज्य कायद्यास विरोध क 
तात. पण प्रत्यक्षात काँग्रेस पक्ष लोकशाही रा र 
वटीची मागणी करीत होता आणि स्थानिक स्व ल 
कायदा त्या दृष्टीने एक पुढचे पाऊल गोनी 
जोतीरावांनी दोन्हींवरही टोका केली आहे. त क 
जोतीरावांची काँग्रेसवर टीका | 


जोतीरावांना भारतात शेतकऱ्यांचे राज्य 
व्हावे असे वाटत होते; पण तसे राज्य « क 
नॅशनल काँग्रेस आणू शकणार नाही कारण ् ०६. 
जास्त जोखमीच्या जागा मागून ब्राह्मणांची व 
गिरी लादण्याचा तो एक ब्राह्मणी कावा त अशनी 
त्यांचे मत होते. त्यामुळे ते  न्याशनल य 


' विषयीचे विचार 


धाभास भाप- 


* नारदाचा सुभा म्हणून संबोधतात. ती ञाये 
हितासाठी स्थापन झालेली र 
भाहे, त्य 
१ त्यात शूद्रास 


शोभा नाही." म्हणून अंत्यजांनी इंग्लिशा 


ट्‌ स'पो 
गच्च ' धरून काँग्रेसला विरोध करावा व च 


ब्रह्मकपट 


म. फुले यांचे लोकशाहीविषयक विचार 


हाणून पाडावे. कारण हा देशाचे ताव सांगून 
आपल्या जातीसाठी पालेमेंट व सिविल सविस मिळ- 
विण्याचा डाव आहे." ब्राह्मण पुढाऱ्यांच्या वागण्यात 
लोकझाहीची तत्त्वे नाहीत पण ब्रॅडला सारखे लोक 
त्यांच्या वाचाळपणास भुलत आहेत म्हणून जोतीराव 
बजावतात- 

“ इंग्रजांनो तुम्ही बसू नका उगे । 

ब्राडलास वेगे | आणा येथे ॥ 

त्याचे काना धरा दावा दुष्ट वेद । 

आर्याजीचा मद । शूद्रकाल ॥ 

त्याला ठावे नाही शूद्रादिक हाल । 

कृत्रिमाचा लाल । चमकेना ॥ 

अनुभवाविन व्य्थे वाचाळता । 

जळो ती विद्दता । जोती म्हणे ॥ 

म. फुल्यांना तत्कालीन ब्राह्मण पुढाऱ्यांच्या वाग- 
ण्यातील व बोलण्यातील फरक माहीत होता म्हणून 
त्यांनी त्यांची एकोची कल्पना धुडकावून लावल 
कारण काँग्रेस शद्रातिशूद्र व इंग्रज यांच्यामध्ये उगी- 
चच वेर पसरवत आहे. शूद्रातिशूद्रांची ब्राह्मणांच्या 
गुलामगिरीतून इंग्रजांनीच सुटका केली. ब्राह्मण 
सत्यप्रीती शिकलेले नाहीत. त्यांच्या वागण्यात त्यांचा 
जुनाच मद आहे. अशा लोकांशी एकी होणार नाही 


असे जोतीबा सांगतात- 
“ सावली न घेता महारामांगाची । 
प्रीत बंधुत्वाची । जोड क॑सी ॥ 


न्याहनल सभा इंग्रजा का बोधी । 

सत्य वर्ता आधी । जोतो म्हणे | 7 * 
ज्य़ांना सत्यश्रीती व बंधुप्रीती नाही त्यांच्या एकोच्या 
कल्पनेची टवाळी करून ते कडाडतात- 

*“ जाळ तुझी फुकी एको । 


धूत नटी । अर्धमुकी ॥ 
तुम्ही आये कार्यसाधु । 


नव्हत शूद्राचे हो बंधू ॥” ४ 
ब्राह्मणांच्या एकीच्या कल्पनेस त्यांनी कडाडून विरोध 


केला आणि जोपयंत ब्राह्मण मानवी हक्क व मानवा- 
मानवांतील समानता व्यवहारात मानीत नाहोत, 
तोपर्यंत व्यांच्या लोकल्याही व राष्ट्रवादाच्या गप्पा 
फुक्या आहेत. कारण तेच मूलतः शूद्रातिशूद्रांच्या 


दुरवस्थेला जबाबदार आहेत 
जोतीरावांचे काँग्रेसला विरोध असण्य।चे खरे 


कारण त्यातील ब्राह्मणांचे प्रभुत्व हे होते. काँग्रेस हो 


अनुक्रमणिका व्यय 


३१ 


नावाला ' नॅशनल ' आहे आणि सार्वजनिक सभा 
ही नावाला * सावेजनिक ' आहे; प्रत्यक्षात त्यांचे 
सवे सभासद ब्राह्मण आहेत आणि त्यांचा देशा- 
तील अठरापगड जातींशी काहीही संबंध नाही; 
म्हणून त्या मोठ्या व फसव्या नावांत काहीच अर्थे 


नाही असे जोतीराव सांगतात. *' त्यामुळे या पुढा 
ऱ्यांनी शेपन्नास अर्धे कच्चे शूद्र लोक घेऊन तात्पुरती 


एकी करण्याचा प्रयत्न केला तरी तो क्षणिकच 
ठरणार आहे. '' कारण मूलतः राष्ट्र ही कल्पना 
ब्राह्मण पुढारी सांगतात त्यापेक्षा वेगळी आहे. 
भारतातील जातिभेदामुळे ब्राह्मणांनी प्रसृत केलेल्या 
रोटीबंदी, बेटीबंदी यांसारख्या रूढोंमुळे आपल्या 
समाजात लोकांचे वेगवेगळे तुकडे पडले. प्रत्येकाचे 
आचार व विचार भिन्न झाले. त्यामुळे समाजात : 
मेळ आणि एकोपा राहिला नाही. राष्ट्र किवा 
१९७७० म्हणजे “ एकमय लोक '. पण अल्या 
दुभंगलेल्या समाजात अठरापगड जातींच्या अठरा 
धाव्यांचे चरचरीत कडबोळे बनणार नाही; कारण 
राष्ट्र वनण्यासाठी परस्परांबद्दल प्रेम पाहिजे असे 
त्यांचे मत होते. * म्हणून “ या बळीस्थानातील 
एकंदर शूद्रादि अतिशूद्रासह भिल्ल; कोळी वर्गरे सर्व 
लोक विद्वान्‌ होऊन विचार करणे लायक होईपर्यंत 
ते सर्वसारखे * एकमय लोक ' ४७101 होऊ शकत 
नाहीत." 

लोकझ्याही राष्ट्र वगरे मूल्ये अंतिमतः जोती- 
रावांना मान्य असली तरी त्यांचा स्थलकालसापेक्ष 
विचार झाला पाहिजे असे त्यांचे मत होते. म्हणून 
फक्त ब्राह्मणच जर राजकीय हक्कांचे वाटेकरी बनून 
इतरांवर आपले वचस्ब लादणार असतील तर त्यास 
विरोध केला पाहिजे. त्यासाठी ताबडतोबीच्या 
राजकारणात इंग्रज त्यांना मित्र वाटत होते. 


इंग्रजांच्या राज्यामध्येच शूद्रातिशूद्रांनी जलदी व 
घाई करून विद्या मिळवावी आणि जोखमीच्या 
जागा स्वीकारण्यास तयार व्हावे, कारण इंग्रज हे 
आपल्याला सदासवेदा पुरावयाचे नाहीत, असे त्यांचे 
मत होते. जोपर्यंत शूद्रादी अतिशूद्र लोकशाहीचा 
व राष्ट्रवादाचा फायदा घेऊ शकत नाहीत, तोपर्यंत 


त्यांच्या नावावर काही लोक आपला फायदा करून 
घेतील व मूळ मूल्यांनाच धोका निर्माण होईल असे 


जोतीरावांना वाटत असे. त्यामुळेच त्यांनी लॉड 
रिप्रत यांच्या स्थानिक स्वराज्य कायद्यास विरोध 


2 
प्र 2. 


"करखगघरचिघजःस? 


राष्ट्राचा विकास 


संस्थेद्वारे 


- 4 


केला आहे. कारण रिपननें भारताची सामाजिक 
परिस्थिती न जाणता तो कायदा लागू केला आहे. 
त्या कायद्यामुळे ब्राह्मण सांगतील तो धर्मे व इंग्रज 
सांगतील तो कायदा मानणाऱ्या अज्ञानी शूद्रादी 
अतिशूद्रांना मतदानाचा अधिकार जरी मिळाला 
असला तरी त्याचा ब्राह्मण गैरफायदा घेतील अज्ली 
त्यांची तक्रार होती. ब्राह्मणांचे प्रभुत्व असलेल्या 
म्युन्सिपालिट्या ब्राह्मणांचे हितसंरक्षण करण्या- 
साठी राबविल्या जातात असे त्यांचे अनुभवान्ती मत 
बनले होते. या देशातील सामाजिक परिस्थितीचा 
पोक्त विचार केल्याशिवाय हा कायदा केल्याबद्दल 
त्यांनी रिपनला “ पावणेदोन शहाणा ' असे म्हटले 
आहे.“ जोतोरावांच्या विचारातील ह्या विरोधा- 
भासाच्या कारणाचा आम्ही इतरत्र सविस्तर 
ऊहापोह केला आहे. अज्ञा प्रकारच्या दवंद्राचे मुख्य 
कारण त्या काळातील भारताची विचित्र सामाजिक 
आथिक स्थिती होती. ज्यावेळी समाजातील 
प्रत्येक नवजागृत जाति आफल्या प्रश्‍नाभोवती 
लढ्याचे कायंक्रम राखीत असे कारण त्या जातीस 
इतर जातींतील लोकांशी स्पर्घा करावयाची होती. 
ब्राह्मणासारख्य़ा सुधारलेल्या जातीशी स्पर्धा इंग्र- 
जांच्या मदतीनेच करता येत होती, म्हणूनच 
इंग्रजांशी मंत्री करण्याची कल्पना पुढे आली. 
ज्यामुळे ब्राह्मणांच्या शक्‍तीमध्ये वाढ होईल, 
आधीच विषम असलेली स्पर्धा जास्तच विषम 
होईल म्हणून ब्राह्मणांना तावडतोबीने व वरचष्मा 
मिळवून देणाऱ्या राजकीय सुधारणांना विरोध 
करण्यात आला. यात सरळ सरळ राजकारण होते. 
जोतीरावांच्या लोकशाहीविषयक 
विचारांचे विस्छेषण 
जोतीरावांचे विचार उदारमतवादी विचार- 
सरणीवर पोसलेले होते म्हणूनच ते मानवी हक्‍क 
भआाणि स्वातंत्र्य यांच्या संदर्भात त्यांनी ते व्यक्‍त केले. 
त्यांच्या काळातील भारतातील इतर बरेच विचारवंत 
त्यांच्यासारखेच उदारमतवादी विचारसरणोचे 
पाठीराखे होते. पण त्यांच्या व जोतीरावांच्या 
विचारांतील फरक स्पष्ट दिसुन येतो; कारण 
जोतीरावांना अभिप्रेत असलेले आदश राज्य शेत- 
कऱ्यांचे वा कष्टकऱ्यांचे राज्य होते. त्यात ऐतखाऊ 
लोकांना फारसे स्थान नव्हते, इतरांना पारिचिमात्य 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२ 


पद्धतीचे भांडवलशाही स्पर्धेवर आधारलेले लोक- 
शाही राज्य स्थापन करावयाचे होते. म. फुल्यांचे 
हे विचार मध्यमवर्गीय उदारमतवाद्यांपेक्षा वेगळे 
होते. त्यांच्या आदर राज्यात श्रम करणाऱ्या 
शेतकर्‍याला -बळीराजाला- महत्त्वाचे स्थान 
मिळालेले होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे जोतीरावांनी 
भारतातील जनसासाऱस्यांच्या छोकंशाही परंपरांच्या 
संदर्भात भविष्यातील लोकशाहीचे चित्र रेखाटले 
आहे. इतरांना भारतातील प्राचीन लोकशाही 
परंपरांचे व “ बळीच्या राज्या 'चे फारसे सोयर« 
सुतक नव्हते; पण जोतीराव छोकशाही राज्य ही 
ही कल्पना “ वळीचे राज्य ' या शब्दांतून व्यक्‍त 
करतात. त्यांच्या लोकशाहीच्या विचारांत प्राचीन 
ग्रीक रोमन पेन लफेटे वॉशिग्टन यांच्याबरोबरच 
येशू ख्रिस्ताच्या विचारांचाही समावेश होतो. कारण 
त्याने जगाला सत्यमय ज्ञान दिले असे ते मानतात. 
त्यांच्या ' निभिकाच्य़ा राज्या !त दंडसत्तेला स्थान 
नाही. ती मूलतःच अराजकतावादी आहे. ज्ञासन- 
यंत्रणा निर्माण होण्यापूर्वी लोक असेच एकोप्याने 
राहात होते असे जोतीराव सांगतात. समाजविका- 
साच्या पशुपालन अवस्थेत लोकतंत्रात्मक राज्ये होती 
हा मोलाचा विचार जोतीरावांनी १०० वर्षापूर्वी 
मांडलेला पाहून भआाइचये वाटते. पण यरोपातील 
इतर विचारवंतांशी त्यांच्या विचारांची तुलना 
करण्याचा मोह आपण टाळला पाहिजे; कारण माक्‍सं- 
सारख्यांनी मांडलेली * राज्यविहीन समाजा'ची 
कल्पना फार पद्धतशीरपणे आणि शास्त्रीय पद्धतीने 
मांडलेली आहे. जोतीरावांचा मात्र तो एक कल्पना- 
विलास आहे; कारण ते भारतासारख्या मागासलेल्या 
देशात जन्मास आले होते. त्यांच्या काळात-किबहना 
आताही- अश्या प्रकारच्या मूलभूत प्रश्‍नांची चर्चा 
काज भावश्यक असणारे मानव्य व सामाजिक 
शास्त्रांतील प्रगत ज्ञा 
उपलब्ध नव्हते. नीन्य- कानी. की 
फार थोडा झालेला होता. म ह्ण ती 
विचारांत कारखानदारी कु जोक - कवन 
रा दारौ व भाडवल्शाही या संब- 
धात फारसे उल्लेख भाढळत नाहीत. 
काँग्रेसची स्थापना १८८ रि 
जोतीराव नोव्हेंबर १ ी- ० साडी कवी बाग 
काळात काँग्रेस पुर्णतः मवाळांच्या ताब्यात होती. 
कांग्रेसचे पुढारी इंग्रजो राज्यास * इशवराची देणगी ' 


म. फुले ग्रांचे लोकशाहीविषयक विचार 


मानीत होते. ब्रिटिशांच्या मदतोने भारतीयांनी 
आपला विकास करून घ्यावा, राजकोय सुधारणां- 
पेक्षा सामाजिक सुधारणा जास्त महत्त्वाच्या आहेत 
असे विचार ते मांडीत असत. तात्तविकदृष्ट्या त्यांच्या 
विचारांत आणि जोतीरावांच्या विचारांत फारसा 
फरक नव्हता. काँग्रेस अजून वैदिक संस्कृतीचा अभि- 
मान बाळगणाऱ्या जहालांच्या ताब्यात गेलेलो नव्हती; 
पण तरीही जोतीरावांनी अतिशय कठोर शब्दांत त्या 
पक्षाची निदा केली. कारण तत्कालीन काँग्रेस 
पुढाऱ्याचे आचार व विचार यांच्यातील विसंगती 
संदर्भ-- 

१) धनंजय कोर व स. गं. मालझे (संपादित) 
महात्मा फुले समग्र वाड्मय (दुसरी 
आवृत्ती), महाराष्ट्र राज्य साहित्य व 
संस्कृती मंडळ, मुंबई, १९८०, पू. १०४- 
११०. 
फूल्यांनी संपूर्ण वैदिक परंपरा नाकारली 
आहे आणि त्यास समांतर अशी एतहुंशीय 
लोकांची सांस्कृतिक परंपरा पुरस्कारिली 
आहे. यात सर्व ब्राह्मणी ग्रंथांचा आणि 
आणि ज्ञानेश्‍वरांसारख्या संतांच्या विचा- 
रांचा त्यांनी धिक्कार केला माहे त्यासाठी 
म्हसोबा, खंडोबा, मार्तंड वगरे देवांच्या 
नावांची त्यांनी व्यृत्पत्तिशास्त्राच्या आघारे 
मीमांसा केली आहे. 

३) म. फुले समग्र वाडूमय पृ. १ ०४-११७. 
४) उक्त, पू. १०५-१०७. 


२ 


*>>< 


५) ॥/ पू. ९९. 

६) ॥ पु. २२६. 

७) / पू. २२६-२७ 
८) ॥ पू. १२१-२२, 
९) ४५, पृ. २२६-२७ 
१०) » पृ १रेध्व २०३ 
११) ॥ पू. १२५. 
१२) १1 पृ. र्ट 

१३ ) १1 पृ. ४०३ 

१४) ॥, पृ. ४७१. 
१५) » पृ. ४११. 
१६) ॥, पू. ४१९१-९४ 
७) ॥ पृ.८५. 

१८) ,» पू. इट 

न. भा. ५ 


शडे 


त्यांनी अनुभवली होती, जोपयंत समाजातील अठरा- 
पगड जाती व जमाती राजकीय दृष्ट्या जागृत होत 
नाहीत तोपर्यंत काँग्रेस ब्राह्मणांचे हितसंवर्धन करील 
असे त्यांना वाटत होते. त्यांनी केलेल्या राष्ट्र 
(७७101) या कल्पनेच्या व्याख्येत हाच विचार 
पुढे मांडला आहे. म्हणून राजकीय सत्तेमध्ये समा- 
जातील सर्व जातिजमातींना सहभाग मिळाला 
पाहिजे, कारण तो त्यांचा नैसागिक अधिकार आहे. हा 
विचार जोतीरावांच्या लोकशाहीविषयक विचारांचे 
मध्यवर्ती सृत्र होते असे म्हणावयास हरकत नाही. 


१९) उक्त, पू. १८०. 

२०) ,», पृ. १६८०९१९८९१. 

२१) , पृ. २५६. 

२२) », पू. ४१६-९७. 

२३) जा पून४९९. 

२४) ॥, पृ. ४६६- 

२५) , पृ. ४६६. 

२६) ,, पृ. इटड 

२७) >»: पृ. ४७६. 

रद) आ पूरक ४९६०९३ 

२९) ,, पू. ४७९. 

३०) ,, पृ. २५३-५९. शेतकऱ्यांच्या असूड' 
मध्ये जोतीरावांनी सध्या ब्राह्मणांशी एकी 
का होणार नाही याचे सविस्तर विवेचन 
केलेले आहे. 

३१) उक्त, पृ. ४०६. 

३२) ,, पृ. २५९. 

३३) ,, पृ. ४०७ जोतीरावांनी ७७० 


साठी *“ एकमय लोक ह सुंदर शब्द 
वापरला आहे. 
३४) उक्त, पृ. ४०९. 


३५) ,, पृ. १२३५-२६. 
३६) ,, पृ*« २०३, 
३७) , पृ. १२५ ३६. 
३८) प. ४२०. 


डॉ. व्ही. बी. ओटी-अशोक चोसाळकर- 
“ म. जोतीराव फुले यांच्या विचारांचे 
राजकोय स्वरूप ” : तिसरी महाराष्ट्र 
राज्यशास्त्र परिषद, ३०-३१ जानेवारी 
१९८२; क्िवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
यात वाचलेला निबंध. 


"करखगंघर चिनचे, 
झे ती वि, '/ (2 न 


1-9] 


ठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ग्रंथ-परीक्षण 


* झाड ? : झेला बेल्ले; काँटिनेन्टल प्रकाशन, पुणे, १९८१; पृ. २२५; मूल्य १६ रु. 
हमामा आही 


“झाड ही सौ. शेला बेल्ले यांची पहिलीच कादं- 
बरी. प्रसिद्ध कादंबरीकार श्री. श्री. ता. पेंडसे यांनी 
या कादंबरीला प्रस्तावना लिहिलेली आहे. ते म्हण- 
तात त्याप्रमाणे लेखिकेच्या पुढील कादंबरीलेखना- 
विषयी अपेक्षा वाढविणारी हो कादंबरी आहे. 

कर्नाटकाच्या संपन्न निसर्गाच्या पाइवेभूमीवर ही 
कादंबरी साकार होते. अस्पृश्य असलेला पुरंदर 
भाणि ब्राह्मणकन्या सुमंगली यांच्या प्रेमाची ही कथा. 
या कथेत जे नाट्य निर्माण होते ते केवळ ती दोघे 
वेगळ्या जातींतील आहेत म्हणून नव्हे; तर त्य़ांची 
स्वभावर्वशिष्ट्ये एकमेकांना पुरक असण्याऐवजी ती 
एकमेकांना छेद देणारी आहेत म्हणून. 

या कादंबरीतील पात्रांचे जीवत तसे सौमित 
आहे, संकुचित आहे. ती अल्पसंतुष्ट आहेत. परं- 
परेच्या जोखडाशी ती बांधलेली आहेत. * झाड! हे 
या परंपरेतीलच एक प्रतीक. ही पात्रे सुब्रह्मण्या या 
देवाला प्रमाणित मानतात आणि पुर्वीपासुन आलेली 
परंपरेची पालखी पुढे नेतात. ही पात्रे श्रद्धा-अंध- 
श्रद्धा यांतही फरक करीत नाहीत. 

जरी ही पात्रे सुब्रह्मण्याला मानीत असली तरी 
त्यांच्या स्वतःच्या इच्छा, वासना यांचाच प्रभाव 
त्यांच्या जीवनावर आहे. पुरंदर आणि सुमंगली ही 
एका वेगळ्या नात्याने विश्‍वंभरशास्त्रींशी संबद्ध 
आहेत. विश्‍वंभरशास्त्री हे विद्दान ब्राह्मण; पण ते व 
वज्त्री यांच्या संबंधातून पुरंदर जन्माला येतो. तर 
विश्‍्वंभरशास्त्रीशी लग्न झाले नाही याचे दुःख मनी 
.वागवत सुमंगलीची आई रत्नाम्मा यज्ञेश्‍वरशास्त्री- 
बरोबर संसार करीत असते. या जगरहाटीपेक्षा 
वेगळ्या आशा-आकांक्षांनी जगणाऱ्या वडिल- 
धार्‍्यांच्या जीवनाची सावली पुरंदर व सुमंगळी 
यांच्या जीवनावर पडलेलो आहे. 

यांच्या सभोवतालचे जीवन देखील असे कोंदट- 
लेळेच आहे. सुन्नह्मण्याच्या देवळात वावरणारी, 
त्याला मानणारी पात्रे छिद्रास्वेषी आहेत. आपला 
अहंगंड पोसता पोसता पुरंदरपुढे ती दयनीय ठरतात, 


अहंगंड, लाचारी, व्यवहार संभाळण्याची पद्धती, 
क्षुद्रत्व यांतुन जीवनाचे एक मजेशीर चित्र उभे 
राहाते. वाचकांसमोर हे चित्र लेखिकेने यथार्थपणे 
उभे केलेले आहे. 

सार्‍या कादंबरीचा रोख आहे तो सुमंगलीच्या 
भावविदवावर. ते भावविवव उमलते कसे, त्याला 
धक्के कसे बसतात, त्यातून ती मार्गे कसा काढते 
याचे चित्रण करताना लेखिका यशस्वीही झालेली 
माहे. विशेषतः आपण पुरंदरची रखेली आहोत हो 
तिला झालेली जाणीव ही तिच्या सखोल चितनाची 
साक्ष देते. पण कधी लेखिका अयशस्वीही ठरते. ती 
तिच्या लेखनाची मर्यादाही ठरते. उदा. ल्हानपणा- 
पासुन डॉमॅटरीत जाणाऱ्या सुमंगलीचा धर्मांतराचा 
विचार एकदम येतो. तिचे हे परिवततन स्वाभाविक 
वाटत नाही. 

असे असले तरी प्रत्ययकारी निसगंवर्णन, 
भाषाझेलो, प्रसंगातील नाट्य शोधण्याची 
इत्यादी वैशिष्ट्यांमुळे ही कादंबरी 
अपेक्षा खचितच उंचावण 
वाटते. 


ओघवती 
वेधकता 
रसिकांच्या 
री आहे असे म्हणावेसे 


-पंडित टापरे 


४४४४ 

त क चाक. म्हातारीनं - होंबडा 
म्हातारोन झाकला के 2 
सौ. अनुराधा ग्रव; अजब 
प्रथमावृत्ती १९८२; 


( कथासंग्रह ) 
उस्तकाल्य, कोल्हापुर; 
कीच कि, २० रु. 
' म्हातारीनं ] आहि 

1 हा 
सौ. अनुराधा गुरव य हा प्राध्यापिका 


चा दुसरा कथासंगरर 
तेरा कथा लेखिकेच्या भा थासग्रहू. त्यातील 
विविधरंगी अभिरुची मट, (आ 


। उ त्यय देऊन जातात. यातील 
सवच कथांना ग्रामीण पाश्‍बेभूमी देण्याचा लेखिकेचा 
प्रयत्न दिसतो. परंतु त्या 

म्हणता येणार नाही. भावविश्वाचा 
कडा ऐता, तिच्या अनुभूतीची जात : ग्रामीण! , 
दहत, “नागरी?! अशा संमिश्र स्वख्पाची 


ग्रंथपरीक्षण 


असल्याचे या कथावाचनांनंतर लक्षात येते. या 
सर्वेच कथांमध्ये उपरोधाच्य़ा अवगुंठणात लपलेली 
कारुण्याची झिलई मोठी मोहक आहे. 

६ म्हाततारीनं झाकला कोंबडा ' ही या संग्रहाचं 
प्रतिनिधित्व करणारी कथा. आपल्या मुलाने 
पैलवानकी करून जिल्ह्यात नाव कमवावे यासाठी 
त्याची आई त्याला (गणपतीला) त्याच्या बायको- 
पासुन ( सगुणा ) सतत चार हात दूर ठेवते. 
त्यासाठी तिच्या (सगुणेच्या) “ओटी भरणा'ची वेळ 
सासूने (जिजाई-म्हातारीने ) कोणासही कळू दिली 
नाही. पण त्यामुळें मीलनोत्सुक कारुण्य वाढत जाऊन 
गणपती-सगुणा चोरट्या मीलनाचे क्षण उपभोगतात. 
सगुणेला दिवस गेल्याचे म्हाताऱ्या जिजाईच्या लक्षात 
येऊन, ती सगुणेला ' हे काम कुणाचं हाय ?' म्हणून 
माहेरी हाकलून देते. मुलाची कुस्ती जवळ आलेली 
म्हणूनच म्हातारीने लाडक्या सुनेला सतत झाकून 
ठेवण्याचा प्रयत्न केला. कोंबडा क्षाकून ठेवल्याने 
सुर्योदय व्हायचा थांबतो थोडाच ! याच न्यायाने 
माणूस आपले अंतरंग लपवीत राहिला, तरी सत्य 
कधीच दडत नसते हे लेखिकेला सांगावयाचे आहे. 
हे कारुण्यपूर्ण-कठोर सत्य सांगण्यासाठी लेखिकेने 
औपरोधिक विनोदाचे शस्त्र उत्तम रीतीने वापरले 
आहे. 

* घाव ' या कथेतील श्यामराव कुलकर्णी पहिल्या 
बायकोची दोन अपत्ये असूनही, चाळिशी उलट- 
ल्यावर सोळा वर्षे वयाच्या मंगलशी दुसरे लग्न 
लावतो. घरगडी अंकुशा महाराच्या बहिणीवर 
ज्ेतात बलात्कार करून, पुन्हा त्याच्या बायकोवर 
डोळा ठेवलेला. ती मरावी यासाठी प्रयत्न केला. या 
सर्वांची उबग येऊन मंगलने शामराव कुलकर्ण्याऐवजी 
अंकुश महाराकडून आपली कूस उजविण्याचा प्रयत्न 
केला. त्यापायी शामरावने त्यांना झोपल्याजागी 
कुर्‍हाडीचे ' घाव ? घालून ठार केले. * बयो, कुक्‍्कू 
लेवून जा ! ' कथेतही मुंबईवरून ग्रामीण स्त्रियांची 
पाहणी करण्यासाठी झालेल्या स्त्रिया खेडुत स्त्रियांची 
-हिराबाईची-उच्च विचारसरणी ऐंकून कशा फजित 
होतात हे समजते. ' सहभोजन' मध्ये अज्ञानी, गरीब 
हरिजनांना फसविणारी पांढरपेक्षी मनोवृत्ती व 
त्यासाठी कोसळणारे हरिजन दाखविले आहेत. 
: लेकराने चोखला. जगाने देखला? या कथेतही 


३५ 


बाजाराच्या गर्दीत खेड्त स्त्रीचा ' विनयभंग ' कर- 
णाऱ्या शहरी-नागर वृत्तीचा समाचार घेण्याइतपत 
खेडुत स्त्री आता धीट बनलेली दिसते. परंतु त्यातही 
तिची मूक वेदना ठणकताना ऐंकू येतेच. “ सोने 
गवसले ! सोने हरपले ! !' ही कथा सुशिक्षितांपेक्षा 
अश्षिक्षीत माणूस चोरीला किती भितो हे दाखविते. 
मनाप्रमाणे बायको केली म्हणून * गिरजा-हेबती 'ना 
एकांतवास न मिळू देणारी सासु व एकांत शोधून. 
आई होणारी * तांबडी ' (कोंबडी) व ' बादशा ” 
(कोंबडा) यांची प्रणयकथा अशीच करुणगर्भ 
सुक्ष्मतेने भरलेली आहे. तसेच ' गरिबी हटाव? या 
सरकारी घोषणेतील पितळ उपरोधाने उघड कर- 
ण्याचा कलात्मक प्रयत्त “ कष्ट सरता सरेना * या 
कथेत दिसून येतो. अशिक्षित खेडूत स्त्री-पुरूष व 
सुसंस्कृत नागर मनोवृत्तीच्या स्त्री-पुरुषांच्या ' स्त्रो- 
पुरुष संबंध विषयक ? भूमिकेतील फरक “ सावित्री 
आणि इरावती ' या कथेत दाखविला आहे. स्वैर 
संभोगापेक्षा संयमित प्रीतीतच मांगल्याचे दर्शन होऊ 
शकते, हे या ' वासनकांडा 'चे सुत्र आहे. तीच गोष्ट 
“ गौरी ' या कथेची, वासनकांडाचे भक्ष बनलेल्या 
* गौरी ! मध्ये निर्व्याज बालमंत्रिणीच्या निरागस 
वात्सल्याचा झरा अज्याही स्थितीत वाहताना दिसतो 
आहे. त्याने * प्रतिभा 'चे स्त्रीहूदय काळवंडून जाते. 
“संस्कार? मधील वीणाबाईंना शाळेतील शिक्षणाच्या 
अपुरेपणाची जाणीव असह्य होऊन नोकरी सोडावी 
वाटते. तर ' कोंडमारा ? कथेतील हरिजन डॉक्टर- 
सहदेव अडाणी वडिलांना आपण “* सुखी कुटुंबा 'चा 
मार्ग दाखवू शकलो नाही याची खंत खदखदते आहे. 
याच्या उलट सुसंस्कृत विनायकराव आपल्या 
मुलाच्या प्रेमात पडलेल्या कनिष्ठकुलीन * मुक्‍ता"च्या 
कंबरेला “ अजगरा 'सारखा विळखा घालून मन 
बधीर करतात. 

अश्या रीतीने विनोद, उपरोधातून व्यक्‍त होणारे 
कारुण्य वाचकांच्या मानसिक कोलाहलाला कारणी- 
भूत ठरणारे आहे. लेखिका आपल्या सहृदयतेने 
स्त्रीमनाच्या अत्यंत सूक्ष्म वेदनांप्रमाणेच पुरुष- 
जातीच्या सूक्ष्म भावळटाही सहजपणे टिपते. हेच 
तिचे सामथ्ये आहे. काही कथा “ दलित ' साहित्यात 
शोभून दिसणाऱ्या असल्या तरी त्यांना ' दलित कथा' 
म्हणता येणार नाही. त्यातील संवेदना दलित नाहीत, 


शद 
तीच गत ग्रामीणतेची झाली आहे. पाइवंभूमी 
ग्रामीण असली तरी अस्सल ग्रामीण संवेदना अभा- 
वानेच प्रकटते. लेखिकेला हा हरवलेला सूर सापडला 


तर ती ग्रामीण साहित्यात मोलाची भर टाकू 
शकेल. याची साक्ष, : लेकराने चोखला ... जगाने 


वाचकांचा पत्रव्यवहार 


सन्माननीय संपादक * नवभारत  ह्यांसी 

स. न. वि. वि, 

जून १९८२ चा ' नवभारत ? चा अंक वाचला. 
नेहमीप्रमाणेचे वाचनीय आहे. ' ग्रंथपरीक्षणे ' 
बाचली, त्यांतील श्रीमती वेदवती करमकर यांची 
“बाहुले' व “ तिसरा रस्ता ह्या श्री. सुधाकर 
शंकर देशपांडेलिखित पुस्तकांवरील परीक्षणे वाचली. 
परीक्षणलेखिकेने पुस्तकांच्या विविध अंगांवर बार- 
काईने नजर फिरवलेली जरूर आढळते; पण परीक्षण 
हे सुस्पष्ट, आकलनीय असले पाहिजे ह्याचे भान 
लेखिकेला राहिलेले नाही असे नाइलाजाने म्हणावे 
लागते. ' बाहुले ' च्या परीक्षणात शेवटी शेवटी 


नेंवभारत 


सप्टेंबर, १९८२ 


देखला ' आणि “ बयो, कुक्कू लेवून जा ! ' यांसारख्या 
कथांतील काव्यात्म कल्पकत्तेवरून पटावी. ग्रामीण 
स्त्रीसमाजातील विनोदाची बाजूही तिचे एक 
शक्‍्तिकेंद्र ठरावे ! 


-- शिवाजीराव चव्हाण 


लेखिका म्हणजे * एकूण सर्व कथा वाचल्यानंतर असे 
वाटते की कथा चांगल्या आहेत; पण शेलीबाबत 
असे म्हणावेसे वाटते, की तालात सर्व गाणे चालले 
आहे पण सम कुठेच सापडत नाही. इथे नक्की काय 
समजायचे ? समीक्षापर लेखनात भालंकारिक विधाने 
सहसा नसावीत आणि असलीच, तर त्यांमळे 
प्रतिपाद्य विषय सुस्पष्ट तरी व्हावयास पाहिजे र 
तसे येथे होत नाही. उलट वाचक बुचकळ्यात 
मात्र पडतो. इथे ताल म्हणजे काय; तसे सम म्हणजे 
काय समजायचे, ह्याचा बोध होत नाही हे सवं 
समजून घेण्याची तीव्र इच्छा मात्र निश्‍चितच आहे 


ण प्रकाश गणेश करमरकर 


साभार पोच 


क: जोशीपुराण - श्री. ज. जोशी; श्री विद्या प्रका- 
हान, पुणे; १९८२; पृ. २४८; कि. ३० रुपये. 

: टाहो (नाटक) - त्र्यं. वि. सरदेशमुख; सुपणं 
प्रकाशन, पर्वती, पुणे ४११००९, १९८२ ; पू. 
६३ ; कि. रु. १०.५० 


कै: काळोखाचे थेंब । 
पतीची (कयातंगरह ) - प्रभाकर नारायण 
बय, काशन, पर्वती, पुणे ४११००९ ; 
अ वि री १११; कि. १८ रुपये | 
र्‍ ी 
पहाडाच्या कविता-- बापुराव जगताप; 


कला प्रकाशन, औरंगाबाद; १९८२; 1! 
कि, १५ रपये, र सियी 


सार-संकलन 


पंतश्रधानांची अमेरिकेला मेट 


ही भेट अमेरिकेला कशी दिसली? 

भारतातून येणार्‍या ह्या ' उतारू विषयी (ती 
अमेरिकेत दाखल होण्यापूर्वी ) “ न्यूयॉक टाइम्स ' 
मध्ये प्रसिद्ध झालेले एक टिपण असे होते: “ आंत- 
राष्ट्रीय व्यवहारात अमेरिका आणि भारत यांना 
भागीदार म्हणून वागायला खूपच कारणे आहेत- 
इहवादी लोकशाहीवरील विश्वास, भरभराटीला 
आलेला व्यापार, भू-राजकीय (जिओ-पोलिटिकल) 
परिस्थितीपासुन उद्‌भवणारी समान उद्दिष्टे. 
त्यांच्यामध्ये जो बेबनाव आहे त्याला क्षुद्र उखाळया- 
पाखाळ्यांपलीकडे काही कारण नाही. 

इंदिरा गांधी याचक म्हणून येत नाहीत किवा 
आज ह्या दोन देशांमध्ये कोणतेही मोठे, प्रखर 
वादंग माजून राहिलेले नाही. ... तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष 
रीगन यांना ह्या भेटीचा फायदा घेऊन दोन देशां- 
मध्ये बराच काळ विवाद्य ठरलेल्या काही गोष्टी 
झटकून बाजूला सारता येतील- उदा. तारापूर 
अणुभट्टीला समृद्धित युरेनियमचा पुरवठा करण्या- 
विषयीचा आठ वर्षे चालत आलेला वाद किवा 
अमेरिकेचे पाकिस्तानशी आणि भारताचे सोव्हिएट 
रशियाक्यी असलेले संबंध आणि त्यांतून निर्माण 
होणार्‍या परस्परांविषयीच्या शंकाकुशंका. 

पण ह्या भेटीच्या कायक्रमपत्रिकेवरील सर्वांत 
महत्त्वाचा विषय म्हणजे ह्या दोन देशांमधील संबं- 
घांना अनुकूल असे मानसिक वातावरण या दोन्ही 
देशांत कसे घडविता येईल. बहुतेक अमेरिकन 
व्यक्तींच्या मनांत भारताचे जे चित्र असते ते 
भारत म्हणजे भुकेकंगाल दारिद्रयाचे एक मोठे 
आगर होय ह्या स्वरूपाचे असते. पण हे 
चित्र आता कालबाह्य झाले आहे. भारत आता 
स्वतःला पुरेसा अन्नपुरवठा करू शकणारा एक 
औद्योगिक देश बनला आहे. अमेरिका आणि भारत 
यांच्यांत राजकीय तणाव असले तरी आज अमेरिका 


हा भारताचा सर्वांत मोठा राजकीय भागीदार आहे. 
त्यांच्यामधील वाषिक व्यापार रु. २४०० कोटीच्या 
आसपास आहे. आणि इंदिरा गांधींचा जो समाजवाद 
आहे त्याच्यात ' खुल्या बाजारा 'च्या धोरणांचा 
बराच मसाला मिसळलेला आहे. 

भारताचे सोव्हिएट रश्षियाशी जे संबंध आहेत 
त्यांच्या स्वरूपाची काहीशी चिंता अमेरिकेला आहे. 
१९७१ मध्ये भारताने रशियाशी मैत्री करार' केला 
आणि त्यानंतर थोड्याच अवधीत झालेल्या भारत- 
पाक युद्धात अमेरिकेने आपला “ कल * पाकिस्तान- 
कडे झुकविला होता. ह्या मैत्री कराराचे एक फलित 
अपे: भारत रशियाला अनेक उपभोग्य वस्तूंचा स्वस्त 
दरात पुरवठा करतो- ह्या वस्तु भारत पाश्‍चात्य 
जगात विकू शकणार नाही- आणि त्यांच्या बद- 
ल्यात रशिया भारताला शस्त्रास्त्रे पुरवितो. ही 
हास्त्रास्त्रे भारताला अन्यत्र इतकी स्वस्त आणि 
इतक्या सुलभतेने मिळू शकणार नाहीत. शिवाय 
रशिया भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला आवरून धरतो 
हा भारताला मिळणारा बोनस होय. 

ह्यामुळें अफगाणिस्तानवर रशियाने केलेल्या 
आक्रमणाविषयी बोलताना इंदिरा गांधींवर काही 
बंधने पडतात. त्यांच्याकडून ह्या आक्रमणाचा स्पष्ट 
निषेध अजून व्हायचा आहे. भारताचे रशियावर अस- 
लेले हे परावलंबित्व कमी करणे हे अमेरिकन धोर- 
णाचे एक सततचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. ह्यासाठी 
आण्विक उर्जेचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी 
भावश्यक असलेल्या खबरदारीत ढिलाई येऊ न देता 
भारताला हवे असलेले आण्विक इंधन त्याला पुर- 
विण्याचा मार्गे अमेरिकन शासनाने शोधून काढला 
पाहिजे. पाकिस्तानला एफ्‌ -१६ जातीची ४० 
विमाने पुरविण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहेच. 
आता पुढे जाऊन ह्या विमातांची संख्य़ा दुप्पट कर- 
ण्यात येणार आहे अश्या ज्या अफवा उठत आहेत, 


२३८ 


त्यांचे निराकारण करून भारताला ह्याविषयी वाट- 
णारी न्याय्य भौती सोम्य करण्याची तत्परता 
अमेरिकेने दाखविली पाहिजे. 

श्रीमती गांधींविषयी असे म्हणता येईल, की ह्या 
दहा दिवसांच्या भेटीचा जास्तीत जास्त लाभ त्यांना 
उठवायचा आहे, हे स्वच्छ आहे. त्यांच्या गेल्या भेटी- 
विषयी लिहिताना “ एक जबरदस्त आणि जितको 
जबरदस्त तितकीच आढथताखोर स्त्री ” असे हेन्री 
किसिंगर यांनी नमूद केले होते. पण त्यावेळी 
अमेरिकन धोरणाविषयी इंदिरा गांधी यांना 
वाटणारा तिरस्कार लपविणे त्यांना अशक्यप्राय 
होते. पण १९७१ नंतर बऱ्याच गोष्टी घडून गेल्या 
आहेत. १९७५-७७ मध्ये त्यांनी लोकशाही स्थगित 
केली आणि ते धसमुसळेपणाचे कृत्य होते. पुढे 
त्यांचा निवडणुकीत पराभव झाला आणि १९७९ मध्ये 
मोठा विजय संपादून त्या सत्तेवर परतल्या. त्यांच्या 
आवडत्या पुत्राचे अपघाती निधनही पुढे घडून आले. 

आज जगाच्या सर्वांत मोठ्या लोकशाही देश्याच्या 
लोकांनी मुक्‍तपणे निवडलेल्या पंतप्रधान म्हणून त्या 
सत्तास्थानावर परतल्या आहेत. भारताला शस्त्रास्त्रे 
जरी पूर्वेकडून मिळत असली तरी राज्यपद्धतीविष- 
योच्या त्याच्या कल्पना त्याला पड्चिमेकडून लाभल्या 
आहेत आणि त्याची स्वतःची जी स्वाभिमानी 
संस्कृती आहे तिचा मास्कोशी काही संबंध नाही. 
भारताने जी राजकौय प्रगल्भता दाखविली आहे- 
जिच्यावर अमेरिका विसंबून राहते- ती दक्षिण 
आशियात स्थैये टिकून राहण्याच्या दृष्टीने अत्यंत 
महत्त्वाची अशी गोष्ट आहे. म्हणून आपले म्हणणे 
छक्षपूर्वक ऐकून घेतले जाण्याचा इंदिरा गांधींना 
अधिकार आहे. ” 

ह्या भेटीची पाश्‍वेभूमो अश्ी सांगण्यात येते: 
रीगन यांची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडणूक 
झाल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी रीतीप्रमाणे त्यांना 
अभिनंदनाचा संदेश पाठविला, पण त्यानंतर काही 
आठवड्यांनी त्यांनी राष्ट्राध्यक्षांना दुसरे अभिनंदन- 
पर पत्र पाठविले आणि त्याच्यात आपल्या दोन 
देशांतील संबंध अधिक सख्याचे होतील अशी आज्या 
व्यक्‍त केली. हे पत्र अमेरिकन अधिकारी वर्तुळाला 
अथंपुर्ण वाटले, यानंतर ह्या दोन नेत्यांत बराच 
पत्रव्यवहार झाला आणि तो बराचसा जिव्हा- 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२ 


ळ्याचा होता. गेल्या वर्षी कानकुन, मेक्सिको 
येथे झालेल्य़ा विकसित व अविकसित देशांच्या 
परिषदेच्या वेळी त्यांची जी खाजगी चर्चा झाली 
तिच्यातून स्नेहाचे एक नातेही दोघांत निर्माण 
झाले, पण दोघा ' देशांमधील संबंधांत, वस्तुनिष्ठ 
दृष्ट्या पाहता, जे तणाव होते त्यांचे निराकरण 
करणे सोपे नाही ही जाणीवही दोन्ही देश्यांतील 
अधिकारी वर्गांत होती. 

भोपचारिक चर्चेत ज्या समस्यांचा विचार होणे 
अटळ होते त्यांतील एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय 
विकास ग्रंत्रणेकडून ( इंटरनेशनल डेव्हलपमेन्ट 
एजन्सी ) भारताला मिळू शकणारे कर्ज ही होय. 
ही यंत्रणा जागतिक बँकेने उभारली आहे आणि 
गरीब देशांना विकासासाठी कमी दराने कर्ज 
देण्याचे काम ती करते. कार्टर प्रशासनाने १९८२ 
व १९८३ या वर्षांसाठी वाषिक १००.८ कोटी 
डॉल्सं एवढी रक्कम ह्या यंत्रणेसाठी अनदान 
म्हणून मंजूर केली होती. रीगल प्रशासनाने ती ह्या 
वर्षासाठी ७० कोटो आणि पुढल्या वर्षासाठी ९४, ष्‌ 
कोटी एवढी कमी केली. यामुळे भारताला मिळ 
शकणाऱ्या कर्जात १५ टक्के एवढी घट होईल. ह्या 
संबधात राष्ट्राध्यक्ष रोगन भारताचे यकक्‍तिवाद 
शांतपणे ऐकून घेतील, पण काही करणार नाहीत 
अशी अमेरिकन अधिकार्‍यांची अपेक्षा होती. 

भारताचा या संबंधातील युक्तिवाद असा आहे 
को भारताने, स्वतंत्र झाल्यापासुन, तंत्रज्ञानाच्या 
आणि आथिक साहाय्याच्या बाबतीत पुणपणे 
व्यावहारिक असे धोरण स्वीकारलेले आहे. 
राजकोय विचारप्रणालीची ( आयडियालॉजी ) 
छाया त्याच्यावर पडलेली नाही. पोलाद कारखाने 
उभारण्यासाठी जे सोव्हिएट साहाय्य घेण्यात आले 
ते अमेरिका आणि पर्चिम जमनी यांनी हे साहाय्य 
करण्याचे नाकारल्यानंतर घेण्यात आले आणि ह्या 
देशांनी साहाय्य करायला जो नकार दिला तोहे 
कारखाने सार्वजनिक मालकीचे होणार होते ह्या 
कारणावरून दिला. 

आंतर्राष्ट्रीय विकास यंत्रणेकडून भारताला जे 
कजे पाहिजे आहे ते औद्योगिक * अधोरचना 
(इन्फास्ट्रक्‍्चर) अधिक मजबूत करून तिचा विस्तार 
करण्यासाठी, वीज, रेल्वे, दळणवळणाची इतर साधने, 


सारसंकटन 


टेलिफोन इ. सेवा अधिक कार्यक्षम झाल्याशिवाय 
परकीय भांडवलाला मोठ्या प्रमाणावर आकषित 
करून घेता येणार नाही. कालवे आणि पाटबंधारे 
यांच्यासाठीही हे कर्ज आवश्यक आहे. मान्सुनवरील 
देशाचे अवलंबित्व कमी केल्याशिवाय आथिक विका- 
साला गती येऊ शकणार नाही. 

दुसरी महत्त्वाची समस्या म्हणजे तारापुर अणु- 
भट्टोला अमेरिकेकडून व्हावयाचा समृद्धित युरे- 
नियमचा पुरवठा. भारताचे म्हणणे असे की १९६२ 
च्पा कराराप्रमाणे हा पुरवठा करायला अमेरिका 
बांधलेली आहे. काटंर आणि रोगन प्रशासनांचे 
म्हणणे असे कौ भारताने १९७४ मध्ये केलेल्या 
आण्विक चाचणीनंतर अमेरिकन काँग्रेसने जो 
कायदा केला आहे त्याच्याप्रमाणे जे देश आपल्या 
आण्विक साधनसामग्रीचे आंतरष्ट्रोय यंत्रणेकडून 
पर्यवेक्षण कहून घ्यायला तग्रार नसतोल त्यांना 
आण्विक इंधन पाठवायला बंदी आहे. ह्या अडच- 
णोतून मार्गे काढता येईल की नाही याविषयी भेटो- 
पूर्वी बरीच शंका होती. 

परंतु आथिक क्षेत्रात भारत आणि अमेरिका 
यांच्यांत आज आहे त्यापेक्षा अधिक निकटचे सह- 
कार्ये होऊ शकेल अक्षी आश्या वाटण्याजोगो परि- 
स्थिती होतो. भारताच्या परराष्ट्रोय व्यापारात 
मोठी घट असल्ग्रामुळे मार्गे भारताला आपरातीवर 
बंश्रने घालणे भाग होते. १९७९ मध्ये जगभर 
तेलाच्या किमतीत जो मोठी वाढ झाली तिच्यामुळे 
हो परिश्थिती अधिकच बिघडली. ह्यामुळे भारताला 
आंतराष्ट्रोय नाणेनिधीकडून ६०० कोटी डॉलर 
एवढे कजे घ्प्रावे लागले. ह्या कर्जाच्य़ा पहिल्या 
वाविकर हप्त्याल! अनुमती देण्याचा प्रश्‍न जेव्हा 
नाणेनिधीच्या संचालक मंडळापुढे आला, तेव्हा 
मंडळावरोल अमेरिकन प्रतिनिधी तटस्थ राहिला. 
ह्याचे कारण असे को भारतात आधिक व्यवहारावर 
जी नियंत्रणे आहेत ती सैल करण्याचे धोरण भार- 
ताने स्वीकारले पाहिजे असे अमेरिकेचे मत होते 
आणि भारत हे धोरण अमलात आणील को नाही 
याविषयी अमेरिकेला शंका होती. परंतु दुसर्‍या 
वाषिक हप्त्याच्या वेळी अमेरिकन प्रतिनिधीने 
भारताला अनुकूल मत दिले. ह्याचे कारण मध्यंत रात 
भारताने आथिक नियंत्रणांविषयी अधिक उदार 


३४९ 


धोरणं स्वीकारले होते असे अमेरिकेला आढळून 
भाले होते. 

तेलाच्या बाबतीत अधिक' स्वयंपूणेता मिळविण्या- 
साठी भूगर्भातील तेल शोधून काढण्याचे प्रयत्न 
भारताने नेटाने चालू ठेवले आहेत आणि ह्यासाठी 
त्याला अमेरिकेच्या तांत्रिक साहाय्याची आवश्‍यकता 
आहे. यांत्रिक अवजारे (मशिन टूल्स) आणि विद्युत्‌ 
-प्रांव्रिकी (इलेक्ट्रॉनिक्स) ह्या औद्योगिक क्षेत्रांत 
विकास साधण्यासाठीही प्रगत अमेरिकन तंत्रज्ञान 
भारतात आयात करणे जरुरीचे आहे. तेव्हा एकंदरीत 
अमेरिकन तंत्रज्ञान, भांडवली गुंतवणूक आणि आथिक 
पाठिंबा यांचा लाभ होणे भारताच्या दृष्टीने अतिशय 
महत्त्वाचे आहे. पण या गोष्टी भारताच्या दृष्टीने 
नेहमीच महत्त्वाच्या होत्या. मग ह्या घडीला इंदिरा 
गांधींनी पुढाकार घेऊन अमेरिकेशी अधिक सामंजस्य 
प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्त का केला असेल? ह्या 
प्रश्‍नाचे अमेरिकन उत्तर असे कौ सोव्हिएट रशियाने 
अफगाणिस्तानात जे ठाण दिले आहे त्यात भारताच्या 
सुरक्षिततेला अभिप्रेत असलेला धोका भारताला 
जाणवत आहे. हा धोका असूनही भारताने सोव्हिएट 
रशियाने अफगाणिस्तानाविरुद्ध केलेल्या आक्रमणाचा 
स्पष्टपणे निषेध केलेला नाही. यावरून आणि 
भारताच्या कंबोडियाविषयीच्य़ा धोरणावरून भारत 
सोव्हिएट रशियाच्या प्रभावाखालील देश। आहे की 
काय अशी शंका आंतराष्ट्रोय संबंधांच्या क्षेत्रात 
घेण्यात येऊ लागली आहे. अलिप्त राष्ट्रांच्या गटाचा 
एक नेता म्हणून भारताला ही ' प्रतिमा ' परवडण्पा- 
सारखी नाही. तेव्हा अमेरिकेशी मंत्रोचे संबंध प्रस्था- 
पित करून आपल्या आंतर्राष्ट्रीय पावित्र्यात काहीसा 
समतोल तिर्माण करणे भारताला आवश्यक झाले 
आहे. 

ते काही असो. भेट सोहार्दाच्या वातावरणात 
पार पडली याप्रसंगी होणारी भाषणे ओपचारिक 
असतात आणि म्हणून त्यांतील विधाने औपचारिक 
असतात आणि म्हणून त्यांतील विधाने शब्दशः 
घ्प़ायची नसतात हे मान्य करूतही अज्ञा भाषणांत 
त्या, त्या देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा प्रमुख रोख 
प्रतिबिबित झालेला असतो ह्याकडे दुलंक्ष करता 
येत नाही. ह्या दृष्टीने रीगन यांच्या भाषणाचे 
विश्‍लेषण केले तर अमेरिकेच्या दृष्टीने, भारताच्या 


-14) 


संदर्भात, विशेष महत्त्वाच्या असलेल्या भांतर्राष्ट्रोय 
समस्या कोणत्या आहेत. याचे इंगित मिळते. इंदिरा 
गांधींना उद्देशून रोगन म्हणतात, “ . .. आपल्या 
दोघा देशांत मतभेद आहेत हे आम्ही स्वीकारतो; 
पण आपल्या दोघांत जे समान आाहे त्याच्यावर 
ह्याची काळोखी छाय़ा पडू देता कामा नये. आपण 
दोघे बलिष्ठ, अभिमानी आणि स्वतंत्र राष्ट्रे आहोत. 
स्वत:च्या राष्ट्रीय हिताची आपली जी कल्पना 
असेल तिला अनुसरून आपण वागतो. आपल्या 
दोघांनाही हिंदी महासागरात स्थेयं आणि ज्ांतता 
नांदायला हवी आहे. रशियाने आज अफगाणिस्तान 
जो व्यापला आहे त्याचा शक्‍य तितक्या लवकर 
शेवट व्हावा अशीच आपली इच्छा आहे. मध्यपूर्वत 
समान न्यायावर आधारलेली शांतता प्रस्थापित व्हावी 
आणि इराक-इराण विवादात सन्माननीय समझोता 
व्हावा अश्ली आपणा दोघांचीही इच्छा आहे. आंत- 
राष्ट्रीय आथिक सहुकार्याकडे आपण दोघेही विधा- 
यक दृष्टीने पाहतो. अमेरिका व भारत यांच्य़ा 
अथेव्पवस्थांमध्ये आजही जे मजबूत दुवे सांधले जात 
आहेत त्यांच्या पायावर भविष्यात आपल्याला 


बांधणी करायची आहे.” | 
ह्या भाषणात भारताला आपले वेगळे, स्वतंत्र 


परराष्ट्रीय धोरण आखण्याचा अधिकार आहे हे 
झान्य करण्यात आले आहे; पण अमेरिका-भारत 
संबंधांच्या संदर्भात भारताने कोणत्या आंतर्राष्ट्रीय 
समस्यांची दखल घेतली पाहिजे आणि ती कोणत्या 
दिशेने घेतली पाहिजे असे अमेरिकेला वाटते त्याची 
सूचना दिली आहे. इंदिरा गांधी यांनी आपल्या 
प्रत्युत्तरात ह्या समस्यांना अजिबात स्पर्श केला नाही 
अनेक वंशांच्या लोकांना सामावून घेणाऱ्या आणि 
बद्धिमंतांना आणि साहसप्रिय व्यक्‍तींना नेहमीच 
आकर्षून घेणाऱ्या अमेरिकन समाजाच्या उत्साही 


आणि गतिमान इतिहासाचा, तसेच अमेरिका आज 


एक जागतिक महाशक्ती आहे ह्या वस्तुस्थितीचा 
त्यांनी गौरवाते उल्लेख केला. पण त्याबरोबरच 
भारत स्वतःकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतो तेही स्पष्ट 
केळे. “ इतरांवर प्रभाव कसा टाकावा हा 


आमच्यापुढील प्रश्‍न नाही. आमच्या राजकोय 
आणि आथिक स्वातंत्र्पाचा परिपोष कसा करावा 


हा आमच्या पुढील प्रश्‍न आहे. आमचा स्वातंत्र्या- 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२९ 


वर जो विश्‍वास आहे त्याची उत्कटता ज्यांना 
स्वातंत्र्य नाकारण्यात आले आहे त्यांनाच समजू 
शकेल. आमचा समतेवर विश्‍वास आहे कारण 
आमच्यामधील कितीतरी जणांना खूप काळ समते- 
पासुन वंचित करण्यात आले होते. मानवी व्यक्‍तीच्या 
मूल्यावर आमचा विश्‍वास आहे कारण तो आमच्या 
लोकशाहीचा आणि विकासाच्या कार्याचा आधार 
आहे. ही आपच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाची चौकट 
आहे.-. सबंध जगाविषयी आणि जागतिक घडा- 
मोडींविषयी आम्हाला आस्था आहे; पण जागतिक 
सत्ता काबीज करण्यात आम्हाला गंंतायचे नाही. 
त्यातून आमचे काही भले होणार नाही आणि 
जागतिक शांततेलाही त्यामुळे बळकटी येणार नाही. 

आमचा मंत्रीचा हात आम्ही सर्वांच्या पुढे केलेला 
आहे. एक मंत्री दुसऱ्या मेत्रीच्या आड येत नाही. 
ही भामची नवी भूमिका नाही... ” 

ह्या भाषणात भारताच्या अलिप्ततावादी धोर- 
णाचा पुनरुच्चार आहे आणि ज्या मध्यवर्ती राष्ट्रीय 
उद्दिष्टांवर ते आघारलेले आहे तो स्पष्ट करण्यात 
आली आहेत. 

व्हा दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या राष्ट्राच्या पर- 

राष्ट्रीय धोरणाची स्पष्टपणे पण आजंबाने फिरून 
मांडणी केली. ही गोष्ट अर्थात अपेक्षितच होती. 
परंतु बोलणी अतिशय सोहादंपू्ण वातावरणात 
झाली, दोन्ही वाजू मोकळेपणे मांडण्यात आल्या 
असा तिर्वाळा दोन्ही पक्षांच्या अधिकारीवर्गाने 
दिला. ह्याचे फलित पुढे दिसून येईलच. 

ताबडतोब हाती लागलेले एक फळ म्हणजे 
१९६३ च्या आण्विक कराराच्या अमलबजावणीच्या! 
बाबतीत करण्यात आलेली तडजोड, हो अशो कौ, 
जरी अमेरिका भारताला, कायद्यातील भडचणीमुळे 
समृद्धित युरेनियम पुरविणार नाही तरी फ्रान्स ते 
पुरवील आणि आंतर्राष्ट्रीय देखरेखीविषयीच्या ज्या 
अटी त्या कराराप्रमाणे भारतावर बंधनकारक 
आहेत त्या भारत पाळील. पण ही तडजोड होते न 
होते तोच एक अडचण उपस्थित झाली आहे. ह्या 
करारात अंतर्भूत असलेल्या अटींचा अर्थ कसा 
लावायचा ह्याविषयी अमेरिका आणि भारत 
ह्यांच्यांत मतभेद आहे हे उबडकीला आले भाहे. 


अ 


: नवभारत! वर्ष २५ वे अंक १ ते १२( ऑक्टोबर १९८१ ते सप्टेंबर १९८२) 
लेखक-सूची ( अकारविल्हे ) 


अ. ना. ठाकूर 


शन मनाा क 


आत्राम, व्यंकटेश : नोव्हें. ८१ अंकातील दीपक 
हणमन्तराव कन्नल यांच्या पत्रावरील प्रति- 
क्रिया (पत्र), माचे 
: महेंजोदारोतील शिल्प आणि गोंडी संस्कु- 
तीचे संदे, फेब्रु. 

कन्नळ, दीपक हणमन्तराव : जून ८१ अंकातील 
व्यंकटेश आत्राम यांच्या लेखावरील प्रतिक्रिया 
(पत्र), नोव्हें. 

करंदीकर, रा. अ. क्रांतिकारी कफल्लक” 
(ज्ञांताराम गरूड), कादंबरी (परीक्षण), मे 

करमरकर, प्रकाश गणेश: जून ८२ अंकातील 
'बाहुले' या कथासंग्रहावरील परीक्षणा- 
बाबतची प्रतिक्रिया (पत्र), सप्टे, 

क्ररमरकर, वेदवती : ' तिसरा रस्ता * ( सुधाकर 
हांकर देशपांडे ), काव्यसंग्रह ( परीक्षण), जून 
: ' बाहुले ( सुधाकर शंकर देशपांडे ), 
कथासंग्रह ( परीक्षण ), जून 

काणे, संध्या : ताओ आँफ फिजिक्स, डिसें. 

कामतकर, गो. रा. : कृण्णशास्त्री चिपळूणकरांची 
* विचारलहरी ' , जुल 
: भाषाविज्ञानशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून 
मालाकारांची लेखनशैली, नोव्हें. 

कुंभोजकर, बापूसाहेब : * दिवसाच्या अंधारात ' 
(अनंत कदम), कादंबरी (परीक्षण), डिसे. 

कुदे, उत्तम : साम्यवादी चळवळीचे महाराष्ट्रातील 
भवितव्य, मार्च 

कुलकर्णी, अनिस्द्ध : * अबोध ' आणि नवा बोध 


( पूर्वाधे व उत्तराधं ), एप्रिळवमे 
न. भा. ६ 


: जुल ८१ अंकातील अविनाश जोशी यांच्या 
पत्रावरील प्रतिक्रिया ( पत्र ), ऑक्टो. 
: : बांधिलकी : सामाजिक आणि साहि- 
त्यिक! , जुले 
: रामदास आणि कन्फ्यूशस, फेब्रु. 

कुलकर्णी, मधु : काव्यानंदाची एक वेगळी चिकित्सा, 
ऑगस्ट. 
. “साता उत्तराची कहाणी ' ( ग. प्र. 
प्रधान )- परीक्षण, एप्रिल 

कुलकर्णी, ल. वि. : ' आंतरजातीय विवाह : एक 
शास्त्रीय दृष्टिकोण  , जाने. 

कूलकर्णी, वि. गो. ( अनु. ) : समस्या आणि स्पष्ट 
विचार यांतील दरी जनतेच्या चळवळी- 
मधील विज्ञानाचे स्थान ( मूळ लेखक अनिल 
सद्गोपाल ), मे 

कुलकर्णी, श्री. द. : “ समर्थ दर्शन! ( संपा. शा. 
गो. मुद्गल, श्री. र. कावळे व अनिरुद्ध 
कुलकर्णी ), लेखसंग्रह ( परीक्षण ), एप्रिल 

केसकर, प्रतिमा : मराठीतील अलंकारविचार, ज्‌लं 

केळकर, अशोक रा. : जुले ८१ अंकातील अविनाश 
जोक्षी यांच्या पत्रावरील प्रतिक्रिया ( पत्र ), 
अक्टो. 

केळकर, गोविन्दक्षास्त्री : ' सुबोध उपनिषत्सार शै 
( पुरुषोत्तमशास्त्री फडके )- परीक्षण, डिसें. 

कोडोलीकर, सदाशिव जनादन : ईश्ोपनिषद्‌ व 
श्रीशंकराचाये, ऑक्टो. ी 

कोलते, वि. भि. : ' श्री गोविद प्रभूचरित्र : 
कर्तृत्व आणि काल ( पूर्वारधे व उत्तराध), 
फेब्रु. व माचे 


ऱ्य 200 ८ ळी 
१ र्न 


- 484 


डपेकर, श्रीकृष्ण : शुद्धलेखनाचा पुनविचार, मे 

गोखले, शोभना : कान्हेरी येथील वोद्धभिक्षूंची 
स्मारकगुंफा, जुले 

चव्हाण, रा. ना. : “ बहिष्कृत भारता 'तील डॉ. 
आंबेडकरांचे स्फुट लेख (संपा. रत्नाकर 
गणवीर) - परीक्षण, नोव्हें. 
: महाराष्ट्रातील राजकोय परिवतेन व सत्या- 
ग्रही शिदे, जाने. 


चव्हाण, शिवाजीराव : “ दिगंत? (अनुराधा पाटील), 
काव्यसंग्रह (परीक्षण), एप्रिल. 
: “ म्हातारीनं झाकला कोंबडा ' (अनुराधा 
गुरव), कथासंग्रह (परीक्षण) , सप्टे. 
: “ वाळवण ” (पांडुरंग कुंभार), कथासंग्रह 
(परीक्षण), जून 
चापेकर, लक्ष्मण नारायण: भारतीय साधू-संप्रदाय, 
नोव्हें 
चिपळोणकर, व. त्रि. : पृथ्वीवरच्या प्रयोगशाळेत 
सुर्यनि्मितीचे प्रयत्न, सप्टे. 
£ मानवी समाज व विज्ञान, एप्रिल 
: विज्ञानातील नश्‍वरवाद, नोव्हें. 
: विज्ञानामधील कालाची संकल्पना, फेब्रु. 
चौधरी, ज. सु. : ' आपले काम आपले जीवन 
सवेस्व ' (स. आ. सप्रे) - परीक्षण, जाने. 
: “व्यवस्थापन: “क्ष' व *य' सिद्धांत, ? 
डिसें. 
चौधरी, सोदामिनी : “ कुंपण ' (बापू कुंभोजकर) , 
कथासंग्रह (परीक्षण) फेब्रु. 
: “कोल ' (संपतराव जाधव), कादंबरी 
(परीक्षण), डिसें. 
: “ गंगेत घोडं न्हालं! (बापू कुभोजकर), 
कथासंग्रह (परीक्षण) , फेब्रु. 
£ € झळ ? (बाबुराव गायकवाड), कादंबरी 
(परीक्षण), माचं 
: “ प्रज्ञानंदसरस्वती ' (कमल वैद्य), चरित्र 
(परीक्षण) , माचं 
: “महिरप? (शंकर परचुरे), कथासंग्रह 
(परीक्षण), मार्च 
चौसाळकर अशोक : देहांताची शिक्षा व महाभारत, 
फेब्रू. 


1 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२ 


: म. फुले यांचे लोकशाहीविषयक विचार, 
सप्टें. 

चोहान, दे. व्यं. : क्रग्वेदीय काशि आणि श्विनू- 
गिरि, ऑगस्ट 
: ताजिकिस्तानी भोनामिकातील क्रग्वेदांश, 
माचे 
: स्तिम्‌ , अहि आणि हिम, ऑक्टो. 

जाधव, रा. ग. : ' अजून उजाडायचं आहे ! (माधव 
कोंडविलकर) , कादंबरी (परीक्षण ), मा्चं 
: “अरण्यरुदन' (एस्‌. डी. इनामदार), कथा- 
संग्रह (परीक्षण), ऑक्टो. 
: 'उपरा' : नवे निळे क्षितिज, नोव्हें. 
$ “ दलित साहित्य : आजचे क्रांतिविज्ञान ! 
(बाबुराव बागूल) -परीक्षण, फेब्रु 

जोशी, अविनाश : ऑक्टो. ८१ अंकातील अशोक रा. 
केळकर यांच्या पत्रावरील खुलासा ( पत्र ), 
ऑक्टो. 

जोशी, र. प्र. : नोव्हें. ८१ अंकातील ल. ना. चापे- 
करांच्या लेखावरील अभिप्राय (पत्र), जाने. 

जोशी, लक्ष्मणशास्त्री : दिवंगत प्रा. अ. भि, शहा, 
नोव्हें. 
: महाराष्ट्राची सत्त्वघारा, नोव्हें. 
: राष्ट्रीय एकात्मता विश्‍वमानवधर्माशी सम- 
न्वित, एप्रिल 

टापरे, पंडित : “ कफ्य॑ आणि इतर कथा?! (नाग- 
नाथ कोत्तापल्ले), कथासंग्र ह(परीक्षण), डिसें. 
: ' खरवड? (केशव मेश्राम ), कथासंग्रह 
(परीक्षण) , एप्रिल. 
: ' झाड” (शेला बेल्ले), कादंबरी (परी- 
क्षण), सप्टे. 
: “ नटरंग' (आनं ३ 
कळच क द यादव), कादंबरी 

ठाकूर, अशोक नारायण : ' नोबेल पारितोषिके 
: १९८१', जाने, 
: विज्ञान व अनागोंदी, ऑगस्ट 

डोळके, सुरेश म. : ' आचार्य ? दप्तरी यांचे तत्त्व- 
ज्ञान (उत्तराध), ऑक्टो. 

ढेरे, रामचंद्र चितामण : दिडीरवनाचे रहस्य, जून 
: विठ्ठल, वेंकटेश आणि वीरभद्र (पुर्वाधे व 
उत्तराध), ऑगस्ट व सप्टे. 


लेखक-सखूची 


तगारे, ग. वा. : ' संस्कृति-सुगंध ' (संपा, वेंकटेश- 
शास्त्री जोशी, रा. चि. ढेरे, गणेश उमाकांत 
थिटे), उपहारग्रंथ (परीक्षण), मे 
थत्ते, यदुनाथ : उत्कटपणे तारुण्य जगलेले डॉ. अरुण 
लिमये, सप्टे, 
: साम्ययोगी परिवतंनाची दिक्षा, फेब्रु 
दाभोलकर, देवदत्त : ऑक्टो. ८१ अंकातील प्रभा- 
कर पाध्ये यांच्या पत्रावरील प्रतिक्रिया (पत्र), 
नोव्हें. 
देशपांडे, के. ना. : 
आणि परंपरा ' (संपा. एस्‌. एस्‌. 
परीक्षण, मार्च 
देशपांडे, सु. र.$ 'फरेंच राज्यक्रांती ' 
दिघे )-परीक्षण, मे 
: * बॅटल ऑफ खर्डा : चॅलेंजिस अँड रिस्पॉ- 
न्सिस ' (जी. टी. कुलकर्णी व एम्‌. आर्‌. 
कंटक)-परीक्षण, जाने. | 
: 'संसद' (ताराबाई साठे)-परीक्षण, आगस्ट 
देशमुख, प्र. रा. : मराठी : भाषाशास्त्र, मे 
घर्माधिकारी, संजीवनी रामचंद्र : 'चिंगूर' (शिवाजी 
नामगवळी), कवितासंग्रह (परीक्षण), ऑक्टो. 
* श्रौत धर्माची स्वरूपचिकित्सा 
काशीकर) - परीक्षण, नोव्हें. 
निपाणीकर, रा. पां. : एप्रिल ८२ अंकातील म. अ. 
मेहेंदळे यांच्या । मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ऱ्या 
लेखाच्या निमित्ताने ( पत्र), जून ग 
पंडित, भाग्यश्री * घग (किझोर घोरपडे) , 
कथासंग्रह (परीक्षण), माचे 
. « निधर्मी राष्ट्रवादाचे शिल्पकार * (ज. द. 
जोगळेकर) । चरित्रसंग्रहू (परीक्षण) , ऑक्टो. 
पांढरीपांडे, सु. श्री. : गांधींचे सत्य, मार्च 
पाटणकर, रा. भा. : सौंदर्यशास्त्र : काही मह- 
तत्वाचे प्रश्‍न , जून 
वाटील, शरद्‌ : ऑक्टो. ८९ अंकातील प्रभाकर पाध्ये 
यांच्या पत्रावरील प्रतिक्रिया (पत्र), नोव्हें. 
: कृत्‌ संवताचे कोडे ! , नोव्हें. 
: धर्मकीत्ति व आमचा काळ, डिसें. 
पाध्ये, प्रभाकर : जुल ८१ अंकातील शरद्‌ पाटील 
यांच्या लेखावरील प्रतिक्रिया (पत्र), अक्टो, 
: नोव्हें. ८१ अंकातील लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


: महाराष्ट्राचे शिक्षण : प्रयोग 
भोसले) - 


(वि. गो. 


नवाथे, पु. द. : 
(चि. ग. 


४२ 


यांच्या लेखाच्या संदर्भात खुलासा (पत्र), 
डिसें. 
प्रभुणे, अ. वि. : ' कान टोचणे आणि अँक्यूपंक्चर 
अर्थात कर्णवेधन ' (सी. बी. देसाई)- परी- 
क्षण, ऑगस्ट 
प्रभुणे, प्र. वि. : ' मेडिसिन-इट्स मॅजिको-रिलि- 
जिअस आस्पेक्ट्स अँकॉडिंग टू वेदिक अण्ड 
लॅटर लिटरेचर ' (जी. यू थिटे )- परीक्षण, 
जुल 
फरांदे, विजयकुमार : ' ट्रस्ट ( उज्जल वामन 
कुलकर्णी), कथासंग्रह (परीक्षण), ऑगस्ट 
माधुरी : ' सव्यापसव्य ' (विजय कावरे), 
कथासंग्रह (परीक्षण), माचे 
 ' हिंदी एकांकिका (संपा. चंद्रगुप्त विद्या- 
ल॑कार; अनु. राजाराम हुमणे), एकांकिका- 
संग्रह (परीक्षण), जुले 
भोसले, ता. रा. : नवभारतातील आ. ह. साळुं- 
ख्यांच्या चार्वाकमताविषयीच्या लेखांवरील 
प्रतिक्रिया (पत्र), जाने. 
माडगूळकर, अंबादास : पेशव्यांचा " रमणा *, जाने. 
मिराशी, वा. वि. : गुप्तसम्राट द्वितीय चंद्रगुप्ताचा 
वानप्रस्थाश्रम, सप्टें. 
मुळे, देवीदास : पंचायतराज्य आणि सहकारी चळ- 
वळ, जुले. 
: भारतीय संविधानाची धमनिरपेक्षता, शास- 
नाचा सवेधर्मसमभाव आणि धर्मांतर, एप्रिल 
मेहेंदळे, म. अ. : अश्योकाचा लघु शिला अभिलेख, 
डिसें. 
: गीताप्रवचनें, ऑगस्ट 
: “ पुल्लिंग ' शब्दाचे लेखन 
: मित्रद्रोहे च पातकम्‌ , एप्रिल 
रेगे, मे. पुं. : आणखी एक व्यक्‍्तिलक्षी परीक्षण, 
ऑक्टो. 
१ विकसनशील देशात वैज्ञानिक आणि 
तांत्रिक कुवतीचे संवर्धन करता येईल? - 
काही समस्या ( अब्दुस सलाम व बी. एम्‌. 
उदगावकर यांच्यातील चर्चेचा अनुवाद ), 
जाने. 
बकील, ए. के. $ पक्षीय राजकारणाची पंचायत 
राज्यातील भूमिका, डिसें. 


ब्रह्मो, 


(पत्र), 


द 


४8४ 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२ 


वऱ्हाडपांडे, नी. र. : पुनः एकदा उत्तरभ्रुव (पूर्वाधं शेठ पुरुषोत्तम : राजस्थानी क्षत्राणीचे चित्रण, जुल 


- वउत्तराधं ), जून व जुले 


संकपाळ, बापूजी : मराठी बखरीतील लोक- 


साहित्याचा भंत:प्रवाह, डिसें. 


शेख, रुकूसाना : 'अनुराग' (श्यामकांत कुलकर्णी), साळुंखे, आ. ह. : 'मेघदृत? (अन्‌. बा. भ. बोरकर), 


कादंबरी ( परीक्षण ), ऑगस्ट. 


खंडकाव्य (परीक्षण), ऑक्टो. 


लेख-सूची (अकारविल्हे ) 


: अजून उजाडायचं आहे ' (माधव कोंडविलकर), 
कादंबरी (परीक्षण) : रा. ग. जाधव, माचं 

* अनुराग ' (इ्यामकांत कुलकर्णी ) , कादंबरी 
( परीक्षण) : रुक्साना शेख, ऑगस्ट 

: अबोध ' आणि नवा बोध : अनिरुद्ध कुलकर्णी 
(पूर्वार्ध व उत्तराधे ), एप्रिल वमे 


: अरण्यरुदन '  ( एस्‌ . डी. इनामदार) , 
कथासंग्रह ( परीक्षण ) : रा. ग. जाधव, 
ऑक्टो. 

अशोकाचा लघु शिला अभिलेख: म. अ. मेहेंदळे, 
डिसें. 


* आंतरजातीय विवाह : एक शास्त्रीय दृष्टिकोण 
१ ल. वि. कुलकर्णी, जाने. 

“ आचाय ” दप्तरी यांचे तत्त्वज्ञान ( उत्तरार्ध ) 
: सुरेश म. डोळके, ऑक्टो. 

आणखी एक व्यक्‍्तिलक्षी परीक्षण : मे. पुं. रेगे, 
ऑक्टो. 

८ आपले काम आपले जीवनसवेस्व ' (स, आ. सप्रे)- 
परीक्षण : ज. सु. चौधरी, जाने. 

ईशोपनिषद्‌ व श्रीशंकराचाय : सदाशिव जनार्दन 
कोडोलीकर, ऑक्टो, 

उत्कटपणे तारुण्य जगलेले डॉ. अरुण लिमये : यदु- 
नाथ थत्ते, सप्टे, 

“ उपरा ' : नवे निळे क्षितिज : रा. ग. जाधव, 
नोव्हें, 


क्व्वेदीय काशि आणि शिवन-गिरि : दे 
ऑगस्ट 


' कफ्यू आणि इतर कथा ' (नागनाथ कोत्तापल्ले), 
| कथासंग्रह ( परीक्षण ) : पंडित टापरे, डिसें. 
कान टोचणे आणि अँक्यूपंक्चर अर्थात कर्णवेधन ? 


(सो. बी. देसाई )- परीक्षण : अ. वि. प्रभणे, 
ऑगस्ट न 
कान्हेरी येथील बौद्धभि 
गोखले, जुले 
काव्यानंदाची एक वेगळो चिकित्सा : 
ऑगस्ट 
क | टू 
कुपण * (बापु कुंभोजकर), कथासंग्रह (परीक्षण) 
: सोदामिनी चौधरी, फेब्र. 
कृत संवताचे कोडे ! : शरद्‌ पाटील, नोव्हें 
कृष्णशास्त्री चिपळूणकरांची : विचारलहरी ! : 
गो. रा. कामतकर, जले 
| य ण 
कोल? (संपतर रं 
ी घे जाधव), कादंबरी (परीक्षण): 
सौदामिनी चोघरी, डिसें 
तल (शांताराम गरूड ), कादंबरी 
| (प क्षण) * स, अ, करंदीकर, मे 
खरवड ' (केशव मेश्राम), कथासंग्रह (परीक्षण) 
_ * पडित टापरे, एप्रिल 
* गंगेत घोडं न्हालं ! (बा 


_ (परीक्षण) : सौदामि 
गांधींचे सत्य : सु. श्री. पां 


. व्पं. चोहान, 


क्षूंची स्मारक गुंफा : शोभना 


मधु कुलकर्णी, 


श कुभोजकर) कथासंग्रह 
नी चौधरी, फेब्र. 
ढरीपांडे, माचे 


ळेख-खूची 


गीताप्रवचनें : म. अ, मेहेंदळे, ऑगस्ट 

गुप्त सम्राट द्वितीय चंद्रगुप्ताचा वानप्रस्थाश्रम * 
वा. वि. मिराशी, सप्टें. 

* चिंगूर ' ( शिवाजी नामगवळी ), कवितासंग्रह 
(परीक्षण) : संजीवनी रामचंद्र धर्माधिकारी, 
अक्टो. 

* झळ? (बाबुराव गायकवाड), कादंबरी (परीक्षण) 
: सौदामिनी चौधरी, माच 

। झाड ' ( शैला बेल्ले), कादंबरी ( परीक्षण 1: 
पंडित टापरे, सप्टें. 

* ट्रस्ट! ( उज्ज्वल वामन कुलकर्णी ), कथासंग्रह 
(परीक्षण) : विजयकुमार फरांदे, ऑगस्ट. 

ताओ आफ फिजिक्स : संध्या काणे, डिसें. 

ताजिकिस्तानी भौनामिकातील त्रज्म्वेदांश : दे. व्यं. 
चौहान, माचे 

' तिसरा रस्ता ' (सुधाकर शंकर देशपांड), काव्य- 
संग्रह (परीक्षण) : वेदवती करमरकर, जून 

« दलित साहित्य : आजचे क्रांतिविज्ञान ' (बाबुराव 
बागूल )- परीक्षण : रा. ग. जाधव, फेब्रु. 

दिडीरवनाचे रहस्य : रामचंद्र चितामण ढेरे, जून 

“दिगंत? (अनुराधा पाटील), काव्यसंग्रह (परीक्षण): 
शिवाजीराव चव्हाण, एप्रिल 

दिवंगत प्रा. अ. भि. शहा : लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 
नोव्हें. 

; दिवसाच्या अंधारात ' ( अनंत कदम ), कादंबरी 
(परीक्षण) : बापूसाहेब कुंभोजकर, डिसें. 

देहांताची शिक्षा व महाभारत : अश्योक चोसाळकर, 


* घग (किशोर घोरपडे), कथासंग्रह (परीक्षण) : 
भाग्यश्री पंडित, माचे 

घर्मकीत्ति व आमचा काळ : शरद्‌ पाटील, डिसें. 

1 नटरंग! ( आनंद यादव ) , कादंबरी (परीक्षण ) 
: पंडित टापरे, डिसें. 

६ निधर्मी राष्ट्रवादाचे शिल्पकार ' (ज. द. 
जोगळेकर ) , चरित्रसंग्रह ( परीक्षण ) : 
भाग्यश्री पंडित, ऑक्टो. 

! नोबेल पारितोषिके : १९८१ : अशोक नारायण 
ठाकूर, जाने, 

पंचायतराज्य आणि सहकारी चळवळ : देवीदास 


मुळे, जुले 


४५ 

पत्रव्यवहार 
: जुले ८१ अंकातील शरद्‌ पाटील यांच्या 
लेखावरील प्रतिक्रिया (प्रभाकर पाध्ये); 
जुले ८१ अंकातील अविनाश जोशी यांच्या 
यांच्या पत्रावरील प्रतिक्रिया (अनिरुद्ध 
कुलकर्णी व अशोक रा. केळकर); मक्टो. 
८१ अंकातील अशोक रा. केळकर यांच्या 
पत्रावरील खुलासा ( अविनाश जोशी ), 
आऑक्टो. 
: ऑक्टो. ८१ अंकातील प्रभाकर पाध्ये 
यांच्या पत्रावरील प्रतिक्रिया (देवदत्त दाभोल- 
कर व झरद्‌ पाटील); जून ८१ अंकातील 
व्यंकटेश आत्राम यांच्या लेखावरील प्रतिक्रिया 
(दीपक हणमन्तराव कन्नल) , नोव्हें. | 
: नोव्हें. ८१ अंकातील लक्ष्मणज्ञास्त्री जोशी 
यांच्या लेखाच्या संदर्भात खुलासा (प्रभाकर 
पाध्ये), डिसें. 
: नवभारतातील आ. ह. साळुंख्यांच्या चार्वाक- 
मताविषयीच्या लेखांवरील प्रतिक्रिया (ता. 
रा, भोसले); नोव्हें. ८१ अंकातील ल. ना. 
चापेकरांच्या लेखावरील अभिप्राय (र. प्र 
जोशी) , जाने. 
: नोव्हें. ८१ अंकातील दीपक हणमन्तराव 
कन्नल यांच्या पत्रावरील प्रतिक्रिया (व्यंकटेश 
आत्राम, माचे 
: एप्रिल ८२ अंकातील म. अ. मेहेंदळे 
यांच्या ' मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ' या लेखाच्या 
निमित्ताने (रा. पां. निपाणीकर ), जून 
: ' पृल्लिग* शब्दाचे लेखन ( म. अ. 
मेहेंदळे ), ऑगस्ट 
: जून ८२ अंकातील 'बाहुले' या कथा- 
संग्रहावरील परीक्षणाबाबतची प्रतिक्रिया 
( प्रकाश गणेश करमरकर ), सप्टे. 

पक्षीय राजकारणाची पंचायत राज्यातील भूमिका : 
ए. के. वकील, डिसें. 

पुन: एकदा उत्तरध्रुव : नी. र. वऱ्हाडपांडे (पूर्वार्ध 
व उत्तराध), जून व जुले 

पृथ्वीवरच्या प्रयोगशाळेत सूर्येनिमितीचे प्रयत्न : 
व. त्रि, चिपळोणकर, सप्टे, 

पेशव्यांचा ' रमणा ' : अंबादास माडगूळकर, जाने, 


४६ 


* प्रज्ञानंदसरस्वती ' (कमल वैद्य), चरित्र (परीक्षण) 
: सोदामिनी चोघरी, माचे 

(म.) फुले यांचे लोकशाहीविषयक विचार : अशोक 
चौसाळकर, सप्टें. 

* फ्रेंच राज्यक्रांती ! ( वि, गो. दिघे )- परीक्षण : 
सु. र. देशपांडे, मे 

: बहिष्कृत भारता'तील डॉ. आंबेडकरांचे स्फुट लेख 
( संपा. रत्नाकर गणवीर ) - परीक्षण: 
रा. ना. चव्हाण, नोव्हें. 

£ बॅटल ऑफ खर्डा: चॅलेंजिस अँड रिस्पॉन्सिस 
(जी. टी. कुलकर्णी व एम्‌. आर्‌. कंटक) - 
परीक्षण : सु. र. देशपांडे, जाने. 

£बांधिलकी : सामाजिक आणि 
अनिरुद्ध कुलकर्णी, जुले. 

* बाहुले ' ( सुधाकर शंकर देशपांडे ), कथासंग्रह 
(परीक्षण) : वेदवती करमरकर, जून 
भारतीय संविधानाची धर्मनिरपेक्षता, शासनाचा 
सवेधमंसमभाव आणि धर्मांतर : देवीदास 

मुळे, एप्रिल 

भारतीय साधू-संप्रदाय : लक्ष्मण नारायण चापेकर, 
नोव्हें. 

भाषाविज्ञानश्ास्त्राच्या दृष्टिकोनातून मालाकारांची 
लेखनशैली : गो. रा. कामतकर, नोव्हें. 

मराठीतील अलंकारविचार : प्रतिमा केसकर, जुले 

मराठी बखरीतील लोकसाहित्याचा अंत:प्रवाह : 
बापूजी संकपाळ, डिसें. 

६ मराठी : भाषाशास्त्र : प्र. रा. देशमुख, मे 

महाराष्ट्राची सत्त्वधारा : लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 
नोव्हें. 

* महाराष्ट्राचे शिक्षण : प्रयोग आणि परंपरा ' 
( संपा. एस्‌. एस्‌. भोसले ) - परीक्षण : 
के. ना. देशपांडे, माचे 

महाराष्ट्रातील राजकीय परिवतेन व सत्याग्रही 
शिदे : रा. ना. चव्हाण, जाने, 

महिरप? (शंकर परचुरे), कथासंग्रह (परीक्षण) 
१ सौदामिनी चौघरी, माचे 

महेंजोदारोतील शिल्प आणि गोंडी संस्कृतीचे 
संदर्भ : व्यंकटेश आत्राम, फेब्रु. 


साहित्यिक 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९८२ 


मानवी समाज व विज्ञान : व, त्रि, चिपळोणकर, 
एप्रिल 

मित्रद्रोहे च पातकम्‌ : म. अ. मेहेंदळे, एप्रिल 

* मेघदूत ' (अनु. बा. भ. बोरकर), खंडकाव्य 
(परीक्षण) : आ. ह. साळुंखे, ऑक्टो. 

* मेडिसिन - इट्स मॅजिको-रिलिजिअस आयस्पेक्ट्स 
अँकॉडिंग टू वेदिक अँण्ड लॅटर लिटरेचर 
(जी. यू. थिटे), - परीक्षण : प्र. वि. प्रभुणे, 
जुले 

“ म्हातारीनं क्षाकला कोंबडा ' (अनुराधा ग्रव), 
कथासंग्रह (परीक्षण) : शिवाजीराव चव्हाण, 
सप्टे. 

राजस्थानी क्षत्राणीचे चित्रण : पुरुषोत्तम शेठ, जुल 

रामदास आणि कनफ्यूशस : अनिरुद्ध कुलकर्णी, 
फेब्रू. 

राष्ट्रीय एकात्मता विशवमानवधर्माशी समन्वित : 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी, एप्रिल 

“वाळवण? (पांड्रंग कुंभार), कथासंग्रह (परीक्षण): 
शिवाजीराव चव्हाण, जून 

विकसनझ्लील देशात वैज्ञानिक आणि तांत्रिक कुवतीचे 
संव्धेन कसे करता येईल ?- काही समस्या 
(अब्दुस सलाम व बी. एम्‌. उदगावकर 
यांच्यातील चर्चा)! अनु. मे. पुं. रेगे, जाने. 

विठ्ठल, वेंकटेश आणि वीरमद्र (पूर्वार्ध व उत्तराधे) 
: रामचंद्र चिंतामण ढेरे, ऑगस्ट व सप्टे. 

विज्ञान व अनागोंदो : अ. ना. ठाकूर, ऑगस्ट 

विज्ञानातील नश्‍वरवाद : व, त्रि. चिपळोणकर 
नोव्हें. 1 

विज्ञानामधील कालाची संकल्पना : व. 
चिपळोणकर, फेब्रु. 

“व्यवस्थापन: क्ष? व 'य? सिद्धांत ' : ज. सु. 
चौधरी, डिसे. 

शुद्धळेखनाचा पुनविचार : श्रीकृष्ण खडपेकर, मे 

* श्री गोविदप्रभुचरित्र: कतृत्व आणि काल ' (पूर्वार्ध 
व उत्तराधं, : वि, भि. कोलते, फेब्रु. व माचे 

* श्रौत धर्माची स्वरूपचिकित्सा ! (चि. ग. काशीकर) 
- परीक्षण ! पु. द. नवाथे, नोव्हें. 


त्रि. 


लेख-सूची 


संपादकीय 
£ बौद्धिक बावळटपणा, ऑक्टो. 
: संस्कृत विश्‍वपरिषद, नोव्हें. 
: खटपट, डिसें. 
: ज्ञानभाषा, जाने, 
: भारत आणि इंग्रजी, फेब्रु. 
: इंग्रजी आणि मराठी, माचे 
: अनेकविद्यामूलतत्त्वकोविद, एप्रिल 
: चिंतन आणि तत्त्वज्ञान, मे 
: वैयक्तिक आणि सामाजिक साधना, जून 
: आधुनिकांची सामाजिक साधना, जुलै 
: मराठी वैचारिक साहित्य, ऑगस्ट 
: समतेचे मार्ग, सप्टे. 
« संसद ' (ताराबाई साठे) - परीक्षण: सु. र. 
देशपांडे, ऑगस्ट 
६ संस्कृति-सुगंध '  ( संपा, वेंकटेश्ञास्त्री जोशी, 
रा. चि. ढेरे, गणेश उमाकांत थिटे ) 
उपहारग्रंथ ( परीक्षण ) : ग. वा, तगारे, मे 
: समर्थ दर्शंत ' ( संपा. ह्या, गो. मुद्गल, श्री. र. 
कावळे व अनिरुद्ध कुलकर्णी ), लेखसंग्रह 
( परीक्षण ) : श्री. द. कुलकर्णी, एप्रिल 
समस्या आणि स्पष्ट विचार यांतील दरी जततेच्या 
चळवळीमधील विज्ञानाचे स्थान ( मूळ लेखक 
अनिल सद्‌गोपाल ) : अनु. वि. गो. कुल- 
कर्णी, मे 
* सव्यापसव्य ' ( विजय काचरे ) ' कथासंग्रहू 
(परीक्षण) : माधुरी ब्रह्मे, माच 
“साता उत्तराची कहाणी ' (ग. प्र. प्रधान 3 
- परोक्षण : मधु कुलकर्णी, एप्रिल ण 
साम्ययोगी परिवतंनाची दिशा : यढुनाथ थत्त, 
फेब्रु. 


४७ 


साम्यवादी चळवळीचे महाराष्ट्रातील भवितव्य : 
उत्तम कृदे, मार्च 
सार-संकलन 
: समाजवादी स्वार्थ व पिळणूक, अक्टो. 
: उत्तर-दक्षिण राष्ट्रांच्या वरिष्ठांची गाठभेट, 
नोव्हें. 
: अरबी मनःस्थिती; अफगाणिस्तान, डिसे. 
: रथ जमिनीवर टेकतो; पोलंड, जाने. 
: चीन व भांडवलशाही, फेब्रु. 
: जपानी शोती - श्रीमंतीच्या व्यथा; युद्ध- 
नको करार; उर्जेची किमत, माचे 
: तेलाचा महापुर; अमेरिकेची सुरक्षितता; 
समाजवाद आणि सामाजिक समता; ब्रिटनची 
अवनती, एप्रिल 
भारताची सुरक्षितता ; 
कुणाच्या हातात आहेत ?, मे 
: जमातवादी राजकारणाचे एक उदाहरण, 
जून 
: इस्राइलची मोहीम, जले 
: आपले राज्य कसे चालते? , ऑगस्ट 
: पंतप्रधानांची अमेरिकेला भेट- ही भेट 
अमेरिकेला कशी दिसली ? , सप्टें. 
£ सुबोध उपनिषत्सार ' (पुरुषोत्तमश्ञास्त्री फडके ) 
- परीक्षण : गोविन्दश्ास्त्री केळकर, डिसें. 
* सौंदर्यशास्त्र ५ काही महत्त्वाचे प्रश्‍न) : रा. भा. 
पाटणकर, जून 
स्तिम्‌, अहि आणि हिम : दे. व्यं. चोहान. ऑक्टो. 
* हिंदी एकांकिका ' (संपा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार; 
अनु. राजाराम हुमणे), एकांकिकासंग्रह 
(परीक्षण) : माधुरी ब्रह्मे, जुले 


आपले जीव 


३८ 


नवभारत सप्टेंबर, १९८२ 


सस दमा 
भार्गाप्या सणांप्रा 
प्रा्रीत त भर्वापीत इतिहास 


लेखक : कग्वेदी 
आकषक मुखपृष्ठ, साईज डेमी, प्रष्ठसंख्या ४०० 


या सुप्रसिद्ध व दुर्मिळ पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती प्राज्ञप्रकाशनातर्फे 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत ग्रंथात प्रमुख भारतीय-विदोषतः 
महाराष्ट्रातील-सणांची साधार माहिती दिली असून ल्यांचे 
नैतिक ब सामाजिक हेतू व बोध सविस्तर वर्णिळे 
आहेत. शाक्लोक्त विधी व परंपराप्राप्त रूढी यांचा 
खुलासा केला आहे. हा प्रेथ प्रल्लेक प्रेयालयात 
तसेच कुटुंबात ठेवण्या'च्या 
योग्यतेचा आहे. 


९७ 


किंमत रु. २० टपाल खर्च रु. ४ 


_ ग्रंथालये व शैक्षणिक संस्था यांना 
___ १५% कमिशन देण्यात येईल. 


आपली मागणी खाळील पत्त्यावर पाठवावी 
चिटणीस, 
प्राश्षपाठशाळामंडळ, वाई ( जि. सातारा) ४१२ ८० ३ 


€>€3€>€3€><€ €€>€>€>€>€9>€>€>€9:€>€9>€9:€3€>€>€>€9€><€9€ €>€>€9€>€9>€9€>€>€ 


9 €>€3€3€3>€>€>€>€3:€3€ €9€><€53<€9€9<€5 &$ 


8€93€3€€93<€3€3€3€3<€3€3€3€3€3€>:€3€3€3€9€3€3€3€3€93€3€9:€3€3€3€>€3€3€3€9€3€ 


€€&9४8) 


नवभारत । सप्टेंबर १९८२९ 170७1), ४0. 58१ 9 
£*€€€€€>€€>€>€>€3€>€9€-€3€>€9 €> &> > €>€3€9 €> €3€9%)) 


प केळ ८ €र्ररी १ क - 
"॥ मी आलेय्‌ 'मिंटी', अक खारोटी ; 


९ ९ 
> - 
९) स्वभाव माझा जागरूक, शे 
१) वृत्ती माझी संचयी, शि 
- चालणे माझे चपळ, वि 
षो वागणूक माझी निगर्बी. शै 
षे (9) 
टि () 
धे सेतू बंधतात आपला वाटा उचलून ७) 
९ रामाचा आक्षीर्वाद मिळवलेली, 5.24. 233. १ 
0) आजही थोरामोठ्यांचे । 
षी झ्ाशीर्वाद असेच आहेत पाठीशी. ९ 
( .. ै 
व माझं घर होतं दूर रानात : १” 
छै झाडांच्या ढोलीत- 0) 
ह आता मात्र माझं घर खेड्यांत, ९ 
() शह्रांत,महाबँकेच्या शेकडो क्याखांत. र 
९) ) 
( 
झि हर र ४0२७ ४५ (( ठ 
(७ मी आलेयू ' मिंटी १ 
ही भी म्हणजे महार्बक वृक र्ट () 
- भप महागाह ९ 
* 

(भारत सरकारचा उपक्रम ) | की 
ढं मुख्य कचेरी : () 
९) 'ळोकमंगळ? शिवाजीलगर '- 
१ पुणे-४११ ००५ ( 

॥ 

४७ पि €>€>€>€9€%>€3€>€>€>€9 ६>€3-€3€9€93€3€9€3€3€93€9 &$ &>&> 


हे मासिक श्री. ग. दिक्षीत यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
मे. पुं. रेगे यांनी प्राज्षपाठशाळा मंडळ, वार्ई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केळे, 


जळ 
जी क, ग 


-करखगघर चिज 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


